इंदु काळे व सरला भोळे 


प्रो, वामन मल्हार जोशी, एम. ए. 


[ प्रकाशक--हरि विष्णु सोडे, प्रतिमा कचेरी, मुंबई ४ ] 


किंमत एक रुपया 


प्रथमाजृत्ति, जुलै १९३४ 
या पुस्तकाच्या प्रस्तुत आवृत्तीसंबंधींचे सर्वे प्रकारचे हक प्रकाशकाचे स्वाधीन. 


मुद्रकः 
मं. ना. कुळकर्णी, कनोटक प्रिंटिंग प्रेस, 
३१८ ए, ठाकुर्वार, मुंबई २ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





इंदु काळे व सरला भोळे 





[१] “ आपली होऊं पहाणारी ” 
श्री काळे यांचा वाडा, 
नारायणपेठ, पुणें. 
ता. ९।३।१९१९. 
श्रीयुत विनायकराव भोळे यांस सा. न. वि. वि. 

“ कुमारी सरला काळे हीस शक्‍य तर न फोडतां देणें” असा शेरा 
असलेलें व माझ्या वडिलांच्या पत्रांत घातलेले माझ्या नांवाचें पत्र 
वडिलांनी न फोड़तांच माझ्या स्वाधीन केलें. वडिलांनी माझ्यावर 
दाखविलेला विश्वास पाहून आनंद वाटला व त्यांच्या विश्वासास नेहमीं 
असेंच पात्र रहावें असा विचार मनांत आला. 

येथपर्यतचा मजकूर कसा तरी लिहिला. पण याच्या पुढें काय लिट 
आणि कसें लिह असें झालें आहे. मी आडनांवानें “ काळे ” आहे 
तशीच रंगानेहि आहें, हें आपण प्रेमान्ध झाले असलांत तरी देखील 
आपण कबूल केरल; त्याचप्रमाणें हेंहि खरें मानावें कीं मी नांवा्रमाणे 
मनानेंहि “सरळ? आहे. आणि म्हणून मी “ जरी तरी ” “ जर-तर ” 
वगैरेची आडवळणें न घेतां एकदम “ होय ” असें म्णून राकतें. मला 


इंदु काळे व सरला भोळे 


ठाऊक आहे, कीं असें एकदम म्हटलेल्या “ होय ” ची किंमत कमी 
लेखण्यांत येते. हिरव्या पानांच्या आड अर्धवट लपलेली गुलाबाची 
कळी जशी लोकांना आवडते, त्याप्रमाणेंच संदिग्ध शब्दांच्या आड लप- 
लेला “ हो ” कार लोकांना आवडतो हेंहि मी जाणतें; पण काव्यात्मक 
लिहिणें हा माझा हेतु नाहीं आणि माझ्याबद्दद एखादी कादंबरी किंवा 
लघुकथाहि लिहितां यावी अशी माझी इच्छा नाहीं. म्हणून विवाहाला माझीच 
संमति आहे इतकेंच नव्हे तर आईची व वडिलांचीहि संमति आहे, 
१त्राची आडकाठी नाहीं, आणि पत्रिका वगैरे वडिलांना पाह्यच्याच 
नसल्यामुळें ग्रह, गण, नाव्या, मंगळ वगैरे कांहीं आड येत नाहींत हेंहि 
लगेच सांगून टाकत्यें. यामुळें अथोत्‌ आपल्या विवाह्यंतला रम्यकथात्मक 
भाग नाहींसा होईल. पण आपण तरी आपल्या प्रेमाची रम्यकथा होण्यापेक्षां 
आपलें वैवाहिक जीवन रम्य व्हावे, अशी इच्छा मनांत बाळगणे 
साहजिक आहे. 

सामान्यतः पहिल्याच भेटींत किंबा पत्रांत न सांगण्यांत येणारें खरें 
हृहत एकदां ओकून टाकल्यावर आतां आपणाला आणखी एक दोन 
मनांतल्य़ा खऱया गोष्टी सांगत्ये. (अजून अक्षता पडल्या नाहींत तरी 
त्या सांगण्याचा मला अधिकार प्राप्त झाला आहे असें वाटतें ! ) आपण 
खरोखरच आडनांवाप्रमाणे * भोळे ” आहांत. व्यवहारज्ञान मुळींच नाहीं. 
आपली मनधरणी मी करावी इतकी मी मनानें आपली अंकित झालें 
आहें ही गोष्ट, इतक्या दिवसांची ओळ्ख असून, आपल्या ध्यानांत 
आली नाहीं आणि आपणच माझी मनधरणी करूं पाहतां यावरून 
आपल्या भोळेपणाची आणि व्यवहारझन्यतेची कमालच झाली म्हटलें 
पाहिजे. दुसरा एखादा असता तर,--पण दुसरा कोणी असता तर मी 
“ होय ” म्हटलेंहि नसतें | 

आपण मधून मधून मला भेटण्याची आणि बरोबर फिरावयास जाण्याची 
इच्छा दशवितां, पण ( मला जुन्या चालीची म्हटलं तरी चालेल) मला 
आतां हैं कसेसेच वाढते. वाङ्निश्वय झाल्यावर ( किंवा आधींहि ) 


२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


बरोबर फिरावयास जाण्यामध्यें कांही वाईट आहे असें मला वाटत नाही. 
पण मी आपली लाजाळू म्हणा, कांहीं म्हणा, आहें ही अशी आहें. 
आपल्याकडे पाहून लोकांनीं कुजबुजावें, सामिप्राय नजरेनें पहावें, वगैरे 
गोष्टी मला सहन होणार नाहींत. तरी असें कांही करूं नये. मुहूर्त लवकरच 
आहेत; मग हवें तेवढें फिरावयाला जातां येईल. आपलें ल्म ठरलें 
आहे ही गोष्ट कोणास सांगूं नये, व “ काळे-भोळे ” या शब्दावर अनु- 
प्रासादि अलंकार साधण्याची कॉलेजमधील उदयोन्सुख कवींना संधि 
देऊं नये. माझ्या आईकडून हें गुपित ठेवलें जाणार नाहीं अक्षी भीति 
वाटते. ती खरी ठरल्यास कॉलेजमध्ये काव्यलतांना पुष्पांचा बहर येईल, 
विनोद्‌-लहरींना भरती येईल, आणि कुजबुजणीं ऐकून भितींचेहि कान 
किटतील ! शिवाय एम्‌. ए. झाल्यावर नौकरी न मिळाल्यास माझ्या 
काळ्या निळ्या रंगाच्या अखंड भांडवलावर रंगाचा एखादा कारखाना 
काढावा असा आपणांस सल्ला देण्यांत येईल; आणि (गडकऱ्यांपासून 
उसनी घेतलेली ) ही कारखान्याची अजब कल्पना पसंत न पडल्यास 
आणि लेखनव्यवसायच करावयाचा तुमचा हेतु असल्यास तुम्हांस 
शाईचा खर्चे मुळींच पडणार नाहीं अज्ञीहि ग्वाही आपणांस देण्यांत येईल ! 
कांहीं मुळें आपला वाड्निश्षय “ तोंडा तोंडी “च झाला आहे का 
लेखी कांहीं आहे असा प्रश्न विचारून तोंडसुख घेतील, तर त्यांतला 
एखादा मुल्गा लगेच “ अरे, यांचा वाङ्निश्चय म्हणजे नेहमीच “ इन्‌ 
ब्लॅक अन्ड व्हाइट ” असायचा असें म्हणेल! आमच्या रंगावरची 
ही कोटि जणूं समजली नाहीं असें सोंग करून तिसरा म्हणेल कीं याचा अर्थ 
काय बुवा ९ चवथा म्हणेल “ काळ्या चिऱ्यावरची पांढरी रेघ ” असा 
अर्थ. पांचवा म्हणेल “ पांढऱ्या दगडावरची काळी रेघ ” म्हटलें तर 
तें अधिक शोभेल! आमच्या मुलीमुठींत इतक्या मोकळेपणाने पण 
निष्कपट रीतीनें चेष्टा होणार नाहीं. त्यांच्या चेष्टेत बाह्यतः सभ्यता असेल 
पण तींत असुयादि विकारांचे विषहि असेल. असली ही चेष्टा-कुचेष्टा आपण 
खिळाइ वृत्तीने सहन करूं शकाल, किंबहुना आपणहि त्यांत भर घाळून 


२ 


इंदु काळे व सरता भोळे 


“ हसहसाट ?” अधिक पिकवाल. पण आपली खिळाडू वृत्ति मला कितीहि प्रिय 
असली तरी ती मला कांहीं साधणार नाहीं आणि आपली ही अशी चेष्टा 
माझ्या देखत झाली तर गडकऱ्यांच्या इंदूबिंदूप्रमाणें “मी ठाजेन ” 
आणि अमावास्येच्या अंधाऱ्या आभाळांत काळेकुट्ट मेघ जसे यावेत किंवा 
काळा रंग दिलेल्या टेबलावर शाई जशी सांडावी तशी माझी अवस्था 
होईल | 

पलीकडच्या वर्षी आपण आसच्या घरीं भाऊच्या निमित्तानें येऊं 
“छागलांत तेव्हां आपली खादीभक्ति वगैरे पाहून आपण कोणी चमत्कारिक 
देशशक्त आहांत असें मला वाटत होतें. आपण गेल्या वर्षी “ फेलो ” म्हणून 
शिकवायला येत होतां तेव्हां पहिले कांहीं दिवस मी आपल्या उप्र 
देशासिमानाला फार भीत होतयं, पुढें भीतीमष्यें आदराची भर पडली, आणि 
दुसऱ्या सहामाहीत प्रेमाने हृदयांत ठाणें दिलें. पण बोलण्याची चोरी. 
पुरुषांप्रमाणे बायकांना पुढें कोठल्या तरी युगांत मन मोकळें करून 
बोलतां-चालतां येईल काय ? पुढचे कोणास ठाऊक ! 

आपल्या पत्रातील दुसऱ्या कांहीं गोष्टींबद्दल लिहावयाचे आहे. पण पुढें 
केव्हां तरी लिहीन. आपल्या प्रमाणें मला काव्यात्मक भाषा लिहितां येत नाहीं, 
माझ्या पत्रांत नंदनवन, उद्यान वगैरे कांहीं नाहीं. (गुलाबाचे फूल एकदां 
आलें आहे, पण त्यांत गुलाबी कोडें नाहीं, कांहीं नाहीं | ) कमलिनी ज्या 
सूर्याची मागेप्रतीक्षा करीत असते तोच सूर्य कर पसरून प्रेमयाचना करूं 
लागला तर तिचें मुखकमल कसें होईल याचें चित्र मनश्वक्षू पुढें आणावें 
म्हणजे माझा सगळा भावार्थ ध्यानांत येईल. “ होय ” म्हणून निलेज्जासारखें 
सांगितल्यानंतर आतां ध्वनिकाव्यात्मक हैं लाजणें-मुरडणें कशाला, असें 
विचारल्यास मलाहि मनांत आणल्यास काव्यात्मक लिहिण्याचा प्रयत्न 
करतां येतो (ब तो फसतो!) हें आपल्या नजरेस आणून द्यावयाचें होतें, 
ह त्याचें उत्तर आहे. 

आपले मित्र नारायणराव पाठक आज सहजगत्या मंडईत भेटळे होते. 
त्यांनीं मंदस्मित केळे. त्मांत कांहीं तरी अभिप्राय असावा असें दिसलें, 


४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


“मला तुमची प्रेमकथा सगळी ठाऊक आहे; पण सध्यां कशाला बोलूं £ 
योग्य वेळीं अभिनंदन व चेष्टा करीनच ” अशा प्रकारचा अभिप्राय 
त्यांच्या मंदस्मितांत गर्भित होता. त्यांना आपलें मनोगत कळलेले दिसते. 
पुरुषांना देखील गुपित ठेवतां येत नाहीं हीच गोष्ट खरी! कळावे, लोम 
दिवसेदिवस वृद्धिंगत व्हावा, हे विनंति, 
आपली- 
( येथें आतां काय लिहूं १ कांहीं तरी लिहिते 
झालं. आपली स्नेहलोळप-नको हा बडा 
शब्द नको--“ आपली ” होऊं 
पहाणारी, 
सरखा काळे 
[२] अचरटपणा, का राडिकपणा, का सरळपणा 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण-पेठ, पुणें. 
ता. १३-२३-१९१९. 
रां. रा. विनायकराव भोळे यांस-- 
सा. न. वि. वि. भेट घेऊं नये म्हणून मी विनंती केली ती मान्य 
करून पत्रद्वारेंच भेट घेतली हें बरें झाळें, पण आपल्या पत्रांत “मी 
एम्‌. ए. झाल्यावर देशाच्या कार्याला वाहून घेणार आहें, पुढें आपत्ति 
येतील याची पूर्ण जाणीव मनांत बाळगून “ होय म्हटलें आहेस ना? ” 
वगैरे कशाला लिहिलें ? माझ्याबद्दल एवढी खात्री नव्हती, तर मग पहिलें 
पत्र तरी कशाला लिहिलें १ 
हें वाक्य रागानें लिहिलें आहे असें वाटेल आणि रागानें लिहिलें हें 
खरेंहि आहे. पण राग क्षणिक होता. मला आपला उदार हेतु समजतो. 
तरी पण रागाचा आविभोव आपणाशी आणूं नाद्दी तर मग कोणाशी 


५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आणावा १ पुनः एकदां रागाचा आविभाव आणून मनाला क्षणभर बोंचेल 
असें लिहित्यें. 

“ कोळशाच्या खार्णीतलें माणिक ” असें कॉलेजांतले सगळे मुलगे मला 
म्हणतात. अशा “ मेघश्याम ” मुलीला डोळे उघडे ठेवून आपण वरिलें 
तें माश्या वडिलांकडून चांगला हुंडा मिळेल या आशेनें असें लोक म्हणतात. 
तें खरें आहे का? तें जसें अथात्‌ खरें नाही, तसेंच मी आपणाला मोठी 
नोकरी लागेल ब बल्धा अधिकाऱयाची मी बडी अधिकारीण होईन या 
भशेनें वरिलें ही आपली झंका खोटी आहे. 


मी आपणांला मनानें वरिरें तें आपल्या थोर विचारांना, उज्वल देश- 
भक्तीला, पवित्र आचरणाला व उच्च प्रकारच्या खिळाडू वृत्तीला भाळून 
आणि त्यांवर श्रमरीप्रमाणें ब्ध होऊन. अर्थात्‌ आपल्या उच्च आकांक्षांच्या 
आणि देशभक्तीच्या आड मी कशी येईन? ज्या गुणांनी देवाला देवत्व 
आलें, ते गुण त्या देवाला मी सोडण्यास सांगेन आणि दगडाच्या मूर्तीचीच 
पूजा करीन असे वाटलें तरी कसें? बाकी पुरुषांना केव्हां काय वाटेल 
हैं कोणी सांगावें ! राम एवढा चांगला पण त्यानें सितेला टाकिली; ऑयेक्लो 
एवढा थोर मनाचा, पण डेस्डेमोनाबद्दल त्यानें शंका-कुशंका घेतल्या. व 
आपणहि थोरच आहांत, आणि आपली पत्नी होऊं पाहणारी माझ्यासारखी 
काळी-बेंद्री, तेव्हां लमाच्या आधींपासूनच शंका-कुशंका येऊं लागल्या 
आहेत हेंहि ठीकच आहे ! 


बाकी थट्टेचा हा राग सोडून देऊन मघांचाच प्रश्न पुनः विचारावासा 
वाटतो. पण तो विचारू का नको असं झालं आहे. माझ्या वडिलांच्या 
श्रीमंतीष्षिवाय व माझ्या “ काळे 'पणाशिवाय माझ्यामध्ये कोणता गुण 
दिसला, कीं त्यामुळें गद्यकाव्यात्मक पत्र लिहिण्याची स्फूर्ति मिळावी ? 
“ माझें सुशिलत्व ” हें जर उत्तर असेल तर सुशिल मुलगी पतीच्या 
सत्कायांच्या आड येत नाहीं हैं मी सांगितलेच पाहिजे असें नाहीं. सुञीलत्व 
नसेल तर मग माझ्यामध्ये काय दिसून मी पसंत पडळें हा मला प्रश्न 


द 


इंदु काळे व सरला भोळे 


पडला आहे ! प्रश्न नाजुक आहे, तेव्हां उत्तर देऊं नये किंवा द्यावयाचें 
असल्यास मागील पत्रांतल्याप्रमाणें फुलें, गुच्छ, उद्यान, नंदनवन, मलयवायु 
वगेरेंचा अनेकरंगी व सुवासिक शब्दांचा ( लमामुंजीच्या निमंत्रणपत्रिके- 
वरील केशराच्या शिडकावाप्रमाणे) शिडकाव करावा म्हणजे मी फसून 
जाईन. 
असले प्रश्न मी वास्तविक विचारूं नयेत, पण मन मोकळें करून “बसतां 
-बोलतां येत नाहीं, थट्टामस्करी करतां येत नाहीं, रुसतां-रागावतां येत 
नाहीं, म्हणून पत्रद्वारेंच कांहीं तरी लिहीत-बडबडत आहें, झालं. 
“ आपली ? होऊं पाहणारी, 
सरा काळे 
ता. क. 
यापुढें केवळ पत्रद्वारेंच भेटण्याची जरूर नाहीं. आईेनें लम्न जुळल्याचें 
एका बाईजवळ चुकून (१) सांगितळें ! आतां नारायणराव पाठक इत्यादि 
आपल्या मित्रांचे आणि इतर लोकांचे अर्थगर्भ दृष्टिक्षेप सहन केलेच 
पाहिजेत. आणि कोणी कुतूहलाने, कोणी सहानुभूतीने आणि कोणी उपहा- 
सानें लम्राविषयीं प्रश्न विचारले तर त्यांचीं उत्तरें कशीं तरी देऊन टाकठींच 
पाहिजेत. आपलें ठीक आहे, पण मला हैं “ भयंकर दिव्य ” वाटतें. 
स. का. 


[३] मोह-पाश 
काळे यांचा वाडा, 


नारायण पेठ, पुणें, 
२४-९-२०. 
मित्रवये नारायणराव पाठक यांस विनायक भोळे याचे सा. न. वि. वि. 
आपण दिवाळीच्या सुटींत अहमदाबादेस येऊन गांधींचा सत्याम्रहाश्रम 
पाहून व कांहीं दिवस राहून जावें म्हणतां. पण गांधीबदल मला कितीहि 
७ 


इंदु काळे ब सरला भोळे 


आदर असला आणि स्त्याग्रहाश्रमाची अंतःस्थिति व अंतरव्यवस्था 
स्वतः डोळ्यांनीं पाहण्याची कितीहि इच्छा असली तरी सध्यां मी 
येऊं शकत नाहीं; कारण मला सध्यां टेनिस आणि माझी सरला यापेक्षां 
काहीहि अधिक नको आहे, अशी माझ्या मनाची स्थिति झाली आहे. 
माझ्या सारखा मनुष्य पत्नीच्या पाशांत इतका गुरफटला जाईल अशी 
तुम्हांला स्वप्नांत देखील कल्पना आली नसेल. पण वस्तुस्थिति अशी 
आहे कीं उमर खय्यामप्रमाणें मीं एखाद्या नदीकाठची फुलबाग, फळबाग 
आणि माझी “ सरला” एवढ्या सामग्रीवर सबंध आयुष्य कंठण्यास 
तयार आहें | उमरला कवितांचें एखादें पुस्तक आणि मद्य यांची जरूर 
वाटत होती, मला त्यांचीहि अपेक्षा नाहीं. पुस्तक घ्यावयाचें झाल्यास 
काव्याचे न घेतां भगवद्गीता घेईन किंवा एच्‌. जी. वेल्स याचा जगाचा 
इतिहास घेईन. आणि दारूच्या ऐवजीं चहा घेईन. तुझ्या सारख्या मित्रांना 
टेनिस खेळण्याकरितां व चहा पितांना गप्पा गोष्टी मारण्याकरितां मधून 
मधून आमच्या एकछत्री उद्यानराज्यांत येण्याबद्दल परवाने मिळतील, 
पण फार दिवस रहावयाचें झाल्यास सपत्नीक आलें पाहिजे अशी 
अट घालण्यांत येईल | 

खरोखर माझ्यासारखा मनुष्य एखाद्या युवतीच्या नादीं लागून इतका 
पागल कसा बनतो हें आश्चयै आहे. पण हल्लीं सरलेशीं बोलणें हाच माझा 
वाद्ायःविहार, तिच्याशी चचा करणें हीच माझी तत्त्व-मीमांसा, तिचे शब्द 
ऐकणें हेंच माझें गायनश्रवण, आणि तिला खूष करण्याकरितां पाहिजे तें 
करणें हाच माझा स्वार्थत्याग | थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे तिच्या 
संगतीत सदैव राहणें हाच माझा स्वधम झाला असून या स्वधमोकरितां 
दैहिक, मानसिक आणि आत्मिक मरण पत्करण्यास मी तयार आहें. 
म्हटलेंच आहे, “ स्वघर्म मरणं श्रेयः परधमो भयावहः ” 
आई-बाप, बहीण-भाऊ, मला कांहीं नाहीत, हें एकापरी बरेंच 
झालें, कारण घरजांवई म्हणून सरलेकडे राहणें त्यामुळें साहजिक 
झालें आहे. घरजांवई म्हणून चैनींत रहावयाचे, कॉलेजांत लेक्चररशिप 


< 


इंदु काळे व सरला भोळे 


करावयाची, संध्याकाळीं टेनिस खेळावयाचें, रात्रीं थोडेंबहुत वाचन 
करावयाचें, हा माझा सध्यांचा उद्योग आहे. लेक्चररशिप वर्षापुरतीच आहे. 
ती एप्रीलमध्ये संपल्यावर कदाचित्‌ बिलायतेस जावें म्हणतों. ( श्वशुरांनीं 
हुंडा दिला नाहीं. तेव्हां ते अवश्य तेवढे पैसे देणार आहेत असें सरले- 
कडून कळतें. प्रत्यक्ष बोलणें कांहींच झालेलें नाहीं. ) सरलेलाहि भॉक्स- 
फडेची बी. ए. डिग्री मिळविण्याची उमेद दिसते; पाहूं या काय होतें तें. 

येथें असतांना एक दिवस मला उठण्यास उशीर झाला तेव्हां तुम्ही, 
सरळेच्या संगतींत रात्र सरल्यासारखी वाटतच नसेल, असें म्हणून तिच्या 
काळेपणाची कुचेष्टा केली व तिनें माझ्याकडे सामिप्राय पाहून “ असं कसं 
होईल, सूयोच्या पुढें अमावास्या झाली तरी तिचं काय चालणार १”? 
असं कांहीं तरी म्हणून बाह्यतः खिळाइपणानें उत्तर दिलें हें तुम्हांला 
आठवत असेल. आपण त्या वेळेस सगळेजण इंसलों, पण तिला आपल्या 
काळेपणाची चेष्टा केलेली आवडत नाहीं, है तुम्हांस एक गुह्य सांगून ठेवतो. 
पुरुषांना जक्षी आपल्या शीलाची किंवा पौरुषाची फार चेष्टा केलेली 
आवडायची नाहीं, त्याचप्रमाणें बायकांना आपल्या कुरूपतेची चेष्टा आवडत 
नाहीं हें तत्त्व मला अलीकडे कळूं लागलें आहे. विशेषतः तुम्हीं हें 
च्यानांत धरा, कारण तुम्हांला विनोद करून हंशा पिकविण्याचा फार 
मोह होत असतो आणि आपण कोणाशी काय बोलतों इकडे तुमचें लक्ष 
नसते. 


आपला मित्र 

विनायक छक्ष्मण भोळे 

ता. क.-- 
मचुष्य एका हत्तीला माणसाळवून त्याचा उपयोग इतर हत्तींना पकडण्याचे 
कामीं करतो, त्याप्रमाणेच निसर्गाने मला संसारपाशांत अडकवून तुम्डांसार- 
ख्यांना अडकविण्याचे कामीं माझा उपयोग करण्याचे योजिलें आहे. 
थोडक्यांत आणि स्पष्टपणें सांगावयाचें म्हणजे तुम्ही मनांत आणलेल्या 
मुलीशी लवकर रम करून ध्यावें म्हणजे माझ्यासारखे सुखी व्हाल, 

९ 


इंदु काळे व्‌ सरला भोळे 


तुमची प्रकृति कां बिघडलेली असते हैं मला ठाऊक आहे, तेव्हां खोटा 
आविभोव आणूं नये. 
वि. रू. भोळे 


[४] मनोरथ 
सत्याग्रहाश्रम, साबरमती, 
१-६-२१. 

प्रियपत्नी सरला हीस आशीर्वाद, विशेष, 

तुझ्या वडिलांनी ६ हजार रुपये मी देतों, गव्हर्नमेंट ऑफ इंडियाची 
स्केलर्शिप व टाटा स्कॉलर्शिप मिळविण्याचा प्रयत्न करा, असें आग्रह 
करून सांगितलें म्हणून मी अर्ज केला आहे. पण विलायतेला जाण्याची 
इच्छा नाहीं. एक तर तुझा तेथें विसर पडेल आणि कांहीं तरी होऊन 
जाईल | दुसरें आणि खरें कारण असें कीं माझी देशामिमानाची वृत्ति 
गांधीच्या सत्याग्रहाश्रमांत आल्यापासून पुनः जोरावली आहे. मला 
बाद छागलें आहे, कीं शहरांत श्रीमन्तीच्या ऐटींत राहून नोकरांचाकरांवर 
अधिकार गाजविष्यापेक्षां खेड्यांत गरिबीनें राहून लोकांची सेवा केलेली 

अधिक चांगली. 


विलायतेंत मी तुलाहि बरोबर घेऊन जावें, तूं. तेथें ऑक्सफर्डमध्ये 
अभ्यास करावास, पैशाची काळजी नको, असे तुझ्या “ भाऊं "चें पत्र 
आलें आहे. तुला ऑक्र्सफडेचें शिक्षण मिळावें हा तुझ्या वडिलांचा खरा 
हेतु आहे, का माझ्यासाख्या भटक्या तद्टाला पायबंद म्हणून तुला पाठ- 
बिण्यांत येत आहे, का दोनहि हेतु खरे आहेत हैं त्यांचें त्यांना (व 
तुखाहि ! ) ठाऊक. पण स्कॉलर्शिप्स मिळाल्या तरी मी विलायतेस जाईन 
किंवा नाहीं याची वानवाच आहे. तेव्हां शिक्षणाचे वगैरे मनांतले मांडे 
मनांतच खावे लागणार. आणि विलायतेस जातांना कोणतें सामान ध्याव- 
याचें, कोणत्यां साल्या, छगडीं, पातळें वगैरे घ्यावयाचीं, हे सगळे तुझे 


१० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आणि तुझ्या श्रीमन्त आईचे महत्वाचे प्रश्न दरिद्यांच्या मनोरथांप्रमाणेच 
उत्पन्न होऊन विल्य पावणार ! 

तुझा भाऊ आणि कुमारी इन्दु गुप्ते यांचेबहूल लोकापवादाचें थोडेसें 
वादळ उत्पन्न झाल्याचें नारायणराव पाठकांचे पत्रावरून कळतें. भाऊला 
म्हणावें, लोकापवादाला भिऊं नये. लोक पाहिजे तें बोलतील. इन्दु गुसेकडे 
त्याचें मन ओढ घेत होतें हें मला ठाऊक आहे. तोच माझ्याशी तिच्या- 
बद्दल गोष्टी बोलत असे. ( आणि मीहि त्याच्याशीं त्यावेळीं “ सरल ? म्हणून 
ओळखली जाणारी एक मुलगी होती तिच्याबद्दल त्याच्या बरोबर बोलत 
होतों ! ती मुलगी पूर्वी ' कृष्णकारस्थानी ? होती आतां “ भोळी ” झाली 
आहे ! ) इंदु गुप्ते सुशील आहे, पण सुंदर नाहीं असें मी त्याला म्हणत 
असें. ऐकतों तें खरें असेल तर ती सुशीला नाहीं असेंहि मला म्हणावें 
लागेल. कोणाचा कांहीं तरी गैरसमज होऊन हें वादळ उत्पन्न झालें 
असावें असें माझें अंतःस्थ मन सांगते व शेवटीं सर्व शुभमंगल होईल 
अशी माझी कल्पना मला सुचवते. खरें काय तें लवकर कळवावे. 

विनायक भोळे 


ता. क.-तुझ्या पत्रांत मराठी शुदलेखनाकडे तुझें पूर्ण दुलेक्ष आहे 
असें दिसतें. इंग्रजी स्पेरिंगमध्यें एखाद्याने चूक केली म्हणजे तुम्ही मुली 
देखील त्याला हंसतां. पण मराठी लेखनांत शुद्धाशुद्धतेचा तुम्ही विटाळ 
मानीत नाहीं असें दिसतें. असल्या खुल्लक गोष्टींकडे मी दुलेक्ष करणेच 
कदाचित्‌ श्रेयस्कर होईल. पण अचरटपणाचें आचरण पाहून मनाला बोंचल्या- 
सारखें होतें तसें अशुद्ध लेखनहि ( अल्पप्रमाणात कां होईना ) मला बोंचतें. 
एखाद्या “सुशील” युवतीला “सुशिला? बनवून दगडाच्या पंक्तीला, तिला बसविणें 
मला कसें आवडेल ? रामाच्या सीतेला कधीं कधीं तूं “ सिता 'च बनवितेस, 
“शिता 'ची योग्यता तिला आणीत नाहीस हें तिचें व माझें नशीबच 
म्हणावयाचें, कुंकू लावण्यासंबंधीं अलीकडच्या बायका जसा निर्बंध पाळीत 
नाहींत, त्याप्रमाणेंच अनुस्वाराचीं टिंबें देण्यासंबंधींहि तुझा अनिर्बंध व्यव- 


११ 


इंदु काळे व सरला मोळे 


हार आहे, हेंहि बरोबर नाहीं, 'इंदु”-कलांचा “आकार ? जसजसा वृद्धिंगत 
होत जाईल तसतशी शोभाहि वाढत जात असली तरी 'इंदू? गुप्ते मधील 
“उ'कार वाहून तिची शोभा वृद्धिंगत होईल असें मुळींच नाहीं; उलट तुझी 
मात्र शोभा होईल. ध्यानांत ठेव कीं जोंपर्यत तं अशुद्ध लिहीत आहेस 
तोपर्यत तुझी पति-' पुज्ञा ? कितीहि मनापासूनची असली तरी ती मला 
अशुद्धच वाटणार. तेव्हां असें करूं नये अशी “ विनंति ? (हस्व, दीर्घ 
नव्हे.) कॉलेजमधल्या मुलीला असें लिहिणें योग्य नसेल, एकदां दोनदा 
लिहून पाहीन, पुढें सोडून देईन. देशभक्तीच्या वाच्यामुद्ठें माझ्या स्वभावांत 
हृटवादीपणा आला असल्यास क्षमा करावी. तो लवकरच जाईल. 
विनायक भोळे 


[५] जोडे खाले, पण जन्माचा जोडीदार झालों 
काळे यांचा वाडा, 
नारायणपेठ, पुणें. 
ता. ७-६-२१. 
मित्रवर्य विनायकराव भोळे यांस सूर्यकांत ऊर्फ भाऊ काळे याचा नम- 
स्कार वि. वि. सरलेला लिहिलेलें पत्र तिनें मला वाचण्यास दिलें. त्यांतील 
शेवटल्या भागासंबंधीं असें सांगावयाचें, कीं शुद्धलेखनाच्या दृष्टीनें माझ्या 
पत्रांकडे मुळींच पाहूं नये,--कारण मी शुद्धलेखनाच्या पलीकडे गेलेला 
आहें! आतां आमच्यांत सुधारणा होणें नाहीं. सरलेबी सुधारणा होऊं 
शकेल, पण तिच्या चुका दाखवून तिचें अज्ञान तिच्या पदरांत घालणें हें 
चांगलें धोरण नव्हे. अशानें मनुष्याचा स्वामिमान नष्ट होतो.... ... सर- 
लेला पत्र थोडेसें लागलेलें आहे हें गुपित सांगतों, तें ध्यानांत धरावें. 
क्रक गोष्टींना भलतेंच महत्व द्यावयाचें आणि भाषाभिमान देशाभिमान 
वगैरेबद्दलच्या गोष्टी वेळ-अवेळ, काळ-स्थळ न पाहतां हटवादीपणानें 
बोलावयाच्या हा जो दोष कांहीं देशामिमानी लोकांमध्ये दिसून येतो तो 
तुमच्यामध्ये डोकावू लागलेला दिसतो. सावध रहावें. 


१२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


कुमारी इंदु गुप्ते व मी यांच्याबद्दलच्या खत्या-खोव्या बातम्या साषर- 
मती-अहमदाबादेपर्यंत गेल्या म्हणावयाच्या ? सुरवंटांना एकदांच पंख फुटून 
ते पतंगरूपानें उडतात, पण बातम्यांना क्षणोक्षणी पंख फुटतात आणि प्रत्येक 
खेपेला ते निरनिराळ्या रंगाचे असतात, असें तुम्ही काव्यात्मक भाषेंत 
म्हणत असतां तेंच खरें म्हटलें पाहिजे. बातम्या खऱ्याखोठ्या म्हटलें तें मुद्दाम 
म्हटलें. कारण त्यांत. कांहीं खच्याहि आहेत. तिच्या बापानें मला जोडे 
मारून हाकलून दिलें हें खोटें असलें, तरी “ जोडे मारीन ” असें ते म्दणाले 
हैं खरें आहे. तिची मागणी करण्यासंबंधानें वाममागे न स्वीकारतां सरळ 
तिच्या वडलांकडे जाऊन विचारावें म्हणून मी त्यांच्याकडे गेलों, पण कोणी- 
तरी त्यांचें मन माझ्याबद्दल कलुषित करून ठेविलें होतें म्हणून त्यांनीं 
मला गेल्याबरोबर “कोण पाहिजे ” म्हणून कठोर स्वरानें विचारलें. 
“ आपणालाच भेटायला आलों आहें ” असें मी म्हटल्यावर, “ खोटें बोलत 
आहांत, तुम्हांला माझ्या इंदूला भेटावयाचें आहे ” असें ते बोल लागले 
आणि माझें ऐकूनच घेईनात, तेव्हां मी कांहीं अधिकउणें बोलों त्यामुळें 
स्वारी चिडली आणि “ चालते व्हा इथून, एक शब्द अधिक बोलाल तर 
जोडे मारीन ” असें म्हणून म्हाताऱ्याने खरोखरच दाराजवळचा जोडा उच- 
लला | मला त्यावेळींच जोडा मिळावयाचा पण मी तेथून लगेच निस- 
उलों म्हणून त्यावेळीं मिळाला नाहीं. पण अखेर मिळालाच ! कारण 
त्याच दिवशीं घरीं येऊन शांतचित्तानें त्यांना पत्र लिहिल्यावर आणि घरांत 
इंदृशीं त्यांचें बोलणें झाल्यावर, चार दिवसांतच इंदुमती-सूर्यकांताचा जोडा 
एक्ष्मी-नारायणाप्रमाणें शोभेल अशी भाषा त्यांच्या घरांत सुरू झाली ! 


आतां आम्हीं सकाळीं किंवा संध्याकाळीं सर्वांच्या संमतीने फिरावयास 
जातों ब हरतऱ्हेच्या गोष्टी मोकळेपणाने आणि न लाजतां बोलतों. वाटेंत 
कोणी मित्र किंवा. मैत्रिण भेटली म्हणजे छाजल्मासारखें होतें, आणि त्यांची 
विशिष्ट अभिग्रायानें म्हटलेली बिनोद्गर्भ वाक्यें ऐकून तर फारच संकोच 
उत्पन्न होतो. पण त्यांतहि मौज आहे ! 


१३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आमच्या बरोबर आमची सरला कधीं कधीं असते. तिचें आणि 
इंदूचें पटेल असें दिसत नाहीं. इंदु गरिबाची आहे आणि सरला श्रीमंत 
आहे; इंदु जरा नटवी आहे, सरला साधी “ भोळी” आहे; इंदु 
भोगप्रिय आहे, सरलेला भोग अप्रिय नसला तरी जात्या ती त्यागप्रिय 
आहे. अर्थात्‌ इंदूला आपण सर्व तर्‍हेनें सरलेपेक्षां कमी आहों असें वाटतें. 
अथोत्‌ तिच्या मनांत न्यून-गंड (०१९707५ ०००७७७) उत्पन्न झाला 
आहे. सरलेच्या मनांत असाच “ अहं-गंड ?” (७५९४।०7।६५ complex) 
झाला असावा. (“ न्यून-गंड? व “ अहं-गंड ? हे चमत्कारिक शब्द आपले 
मित्र वा. म. जोझी यांचे आहेत, हें आपण ओळखलेच असेल. ) शिवाय 
आपल्या घरांत आतां इंदु येऊन घरमालकिणीश्रमाणें वागणार आणि आपण 
लहानपणापासून ज्या घरांत वाढलों त्या घरांत आपला दजा कमी 
होणार हें सरळेच्या मनांत येत असावें. कांहींहि असो, इतर नणंदा- 
भावजयांप्रमा्णेच या सुशिक्षित (१) नणंदाभावजयांचें पुढें परणें कठीण 
दिसतें. माझ्या सध्यांच्या प्रेममय सुखकर वातावरणांत कोणतें शल्य असेल 
तर हेंच. इंदूचें आणि सरलेचें परें नाहीं आणि सरलेचें मन दुखवण्याची 
पुढें मागें मला पाळी आली तर मला जीव थ्ावासाच वाटेल. इंदु, 
तूं वाटेल तें कर, पण हा प्रसंग माझ्यावर आणूं नकोस ! 

मी इंदूला पत्र लिहीत नाहीं, विनायकरावांना लिहीत आहें हें विसरलोच. 
आपण सत्याप्रहाश्रमाचें वर्णन न करतां या आश्रमासंबंधीं वा. म. जोशी 
यांचा “ लोकसेवक “मध्यें आलेला एक लेख वाचण्यास मला सांगितले 
त्याप्रमाणें तो त्यांचेकडून मागून घेऊन वाचला. तुमचे पण मत काय 
आहे आणि तुमचा प्रह काय झाला हें मला पाहिजे आहे; जोशी 
यांचीं मर्ते मला माहीत आहेत. 

विलांयतेस जाण्याचा बेत रहित करणार असें सरळेकडून समजतें. चूक 
करीत आहांत. तुम्ही आणि सरला यांच्यासारख्या बुद्धिमानांनीं तिकडे 
बास्तविक जावें. त्यांत तुमचा आणि देशाचा फायदा आहे. आमच्या- 
सारख्या परीक्षा-पंढरीच्या थारकऱ्यांनीं जाऊन काय करावयाचें आहे ? 


१४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


“बी. इ.” पास होण्यास मला किती वर्षे लागलीं ठाऊक आहे ना! 
इंदूला विलायतेस जाण्याची इच्छा आहे, पण प्रीव्हियसच्या गणितानें जिला 
दोन वर्षे गोता दिला, तिला ऑक्सफर्ड-केंद्रिजमध्यें कपबशा धुणारी वेठेस 
या नात्यानेंच प्रवेश मिळूं शकेल. ( तिला हे. माझें मत सांगूं कळवूं नका. 
सरलेलाहि सांगूं नका. ) 

आपले मित्र नारायणराव पाठक मधून मधून भेटतात. एम्‌. ए. चा 
अभ्यास करण्याचें स्वारीनें सोडलेलें दिसतें. त्याचप्रमाणें त्यांच्या “साखरपें” 
गांवच्या बालमैत्रिणीबद्दलच्या प्रेमकथाहि आतां फारशा ऐकूं येत नाहींत. 
आतां जुन्या बखरी, जुनीं पत्रें, याद्या, करीणे, तहनामे, तिथि आणि 
तारखा यांच्या जंत्र्या, ग्रेट डफच्या चुका, “तपस्वी” राजवाड्यांची 
बुद्धिमत्ता, ख्यांचा स्वार्थत्याग, सरकारची व जनतेची अनास्था इत्या- 
दिकांचा माझ्यावर संभाषणाच्या वेळीं इतका मारा होतो, कीं पुढेंमागें 
सीतेला घरीं ठेवून राम जसा वनवासाला जाण्यास सिद्ध झाला, तसा मी 
देखील प्रियतम इंदूला बाजूस ठेवून इतिहासाच्या रक्ष प्रदेशांत शिरून ग्रॅन्ट 
इफ वगैरे राक्षसांचा संहार करण्यास सिद्ध होईन असें वाटं लागलें आहे. 


आपला मित्र 
भाऊ काळे 
[६] उच्च आनंद व दुःख 
सत्याग्रहाश्रम, साबरमती. 
ता. ११-६-२१ 
प्रियपत्नी सरला हीस आश्षीवाद विशेष,-- 


भाऊ व इंदु गुप्ते यांच्या विवाहाला मी हजर ननब्हतों म्हणून वाईट 
बाटले. पण माझ्याबद्दल कोणीहि गैरसमज करून घेणार नाहीं अशी 
खात्री वाटते. 

अतिशय आनंदाची आणि अत्यंत दुःखाची गोष्ट तुला एक सांगाव- 
याची आहे. ती ही कीं मी गांधींच्या निशाणाखालीं देशाकरितां 


१५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


अनत्याचारी लढाई करणारा शिपाई झालों आहें. हा निश्चय केल्यापासून 
मला इतका आनंद होत आहे, कीं तुझ्या संगतींत वर्षभर घालविलेले 
आनंदाचे दिवस मला अगदी क्षुद्र आनंदाचे वाटत आहेत. दुःख एवढ्याच- 
करतां होतें, कीं माझ्यामुळें तुला दुःख होणार. तूं सीता-सावित्रीसारखी 
किंवा गडकऱ्यांच्या सिंधूसारखी आहेस म्हणून दुःख तीव्रतर होतें. तूं 
वाईट असतीस आणि माझा त्याग केला असतास तर मी सुटलों 
असतों. पण चंद्राला एखादवेळेस चंद्रिका सोडून जाईल, सज्जनाची 
छुजनता एखादे वेळेस त्याला विसरून जाईल, माता एक वेळ प्रिय 
अर्भकाला टाकून जाईल, पण सुशील पत्नी आपल्या पतीचा त्याग करणार 
नाहीं. हॅ सगळें चांगलें आहे, पण मला आतां तें दुःखदायक होत 
आहे. सष्टीची योजना कदाचित चांगलीहि असेल, कारण मी जर चुकत 
असलों तर मला मार्गावर आण्याला तुझ्याशिवाय कोण आहे ? 

वरील सुखदुःखे उच्च वातावरणांतलीं आणि हृदयाच्या खोल गाभ्यांतलीं 
आहेत. हृदयाच्या वरच्या पापुद्यावरील दुःखाची एक गोष्ट तुला सांगाव- 
याची म्हणजे ती अशी, कीं इन्दु गुते (अथवा आतां इन्दु काळे ) 
हिच्याशीं तुझें नुकतेच भांडण झालें हें ऐकून मनाला बरें वाटलें नाहीं. 
कांही तरी, कोणाचा तरी, कोठें तरी, गैरसमज झाला आहे हें माझें 
नेहमीचे म्हणणें मी सोडलेळें नाहीं आणि म्हणून मी तिला किंवा तुला दोष 
देत नाही. तरी पण खुलाझाचें मला इकडे पत्र पाठवावे. आणि. गैरसमज 
कोठें असेल तो दूर करून टाकावा. नणंदाभावजयांचें पटणें शक्यच नाहीं का ? 

मला आतां गुजराथी चांगळें बोलतां येऊं लागलें आहे. सांख्यकारिका 
ब भगवद्गीता यांसंबंधी मी एक टांचण तयार केलें होतें तें एका गुजराथी 
मासिकांत छापवून घेतल्यामुळे, गुजराथमध्ये मी काका कालेलकरांप्रमाणे 
विद्वानांत गणला जाऊं लागलों आहें! मला लवकरच बाडोंलीच्या 
सत्याम्रहासंबंघीँ एका ताउक्यांत कांहीं कामगिरीवर जावें लागेल. 


विनायक भोळे 


१६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


[७] अमावास्येच्या कडेवर बाछचंद्र 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणें, 
ता. २०-७-२१. 


प्रियपतीचे चरणीं सा. न. वि. वि. 


आपण बार्डोलीच्या सत्याग्रहांत शिरणार ही “उच्च आनंदाची आणि 
दुःखाची ”” बातमी लिहिली ती वाचून आपल्याप्रमाणेच उच्च आनंद आणि 
दुःख झालें. आनंद अशाकरितां कीं आपलें मन मोकळे करून लिहिण्या- 
इतक्या योग्यतेची मी वाटतें, आणि दुःख अझाकरितां कीं माझ्यावरचा 
विश्वास अद्यापि अपुरा आहे. मी व्यावहारिक दृष्टीची आहे. (आणि कोणती 
न्नी नसते? ); पण आपल्या उच्च आकांक्षांना पायबंद करणारी मी 
नाहीं. पुढील अडचणींचीं, आपत्तींची, लोकांनीं केलेल्या फसवणुकीची, 
देशभक्त म्हणविणारांनींच केलेल्या निंदेचीं आणि जचेगिऱयांचीं वगैरे 
माझ्या व्यावहारिक दृष्टीला स्पष्ट चित्रें दिसत आहेत. “ तुझा अनुभव तो 
काय आणि व्यावहारिक गोष्टी मला तूं शिकवतेस ती काय ?” असें नेहमीं- 
प्रमाणें म्हणाल हें मी जाणून आहें आणि तें खरेंहि आहे. पण मी वयाने 
लहान असलें तरी बारिकसारीक गोष्टींत तरी माझेंच म्हणणें पुष्कळदां खरें 
उरले आहे आणि आपण (थोर मनानें किंवा थोरपणाला शोभणाऱया 
दुलेक्षामुळें) केलेल्या चुका निस्तरण्याला माझी “बायकी” बुद्धीच पुष्क- 
ळदां उपयोगी पडलेली आहे, हें आठवतें ना? हें जरी खरं असलं तरी 
उच्चतम क्षेत्रांत आपण माझ्यापेक्षा अधिक ज्ञाते आहांत आणि आपलें 
मन माझ्यापेक्षा अधिक उदार आणि उदात्त आहे हैं मी जाणते आणि 
म्हणून मला आपलें कौतुक वाटतें आणि आपली सेवा करण्याचा अधि- 
कार मळा जो मिळाला आहे त्याबद्दल धन्यता वाटते. अथोत्‌ सत्यग्रहांत 
जाणें न जाणें हें आपण आपल्या बुद्धीनें उरवावें. मी आपणांला त्या बाब- 
तींतहि मदत करीन. अधिक काय लिहू ? 


१७ 


इंदु काळे व सरछा भोळे 


आतां इंदुवहिनींबद्दल लिहाबयाचें, पण त्याच्या आधीं एक गोष्ट सांगि- 
तल्याशिवाय राहवत नाहीं. पण ती नाजुक आहे, आणि सांगावी कशी हा 
प्रश्न आहे, आणि अशा वेळीं काव्यशक्तीची जरूर भासते. 


डोकें खाजवून आणि पांच मिनिटें थांबून एक दोन कल्पना सुचल्या 
आहेत त्या सांगते. आपण दोघेंजण गप्पागोष्टी बोलत असतां मध्यें तिसरें 
कोणी आलें म्हणजे बरें वाटत नसे. पण आतां तसें चालणार नाहीं 
हो ! आतां आपल्या दोघांमध्ये कोणी तरी तिसरें हकानें येऊं पहात 
आहे. पुरुषी डोक्यांत अर्थबोध होत नसेल अशी खोटी कल्पना करून 
घेतें आणि डोकें खाजवून काढलेठी आणखी एक कल्पना फुकट जाऊं नये 
म्हणून तीहि सांगून टाकत्यें. लोक आपणाला सूर्य आणि मला अमा- 
वास्या म्हणतात. म्हणोत बिचारे. पण सृष्टींतल्या अमावास्येच्या कडेवर बाल- 
चंद्र ( किंवा बालचंद्रकला ) शोभायमान झालेली दिसली आहे का? नाहीं 
ना ? पण हा चमत्कार लवकरच मानवी अमावास्या करून दाखविणार आहे 
आणि स््टीपेक्षां मानवी कला श्रेष्ठ असें आमचे प्रोफेसर सांगतात तें 
सोदाहरण सिद्ध करून देणार आहे! 


आतां इंदुवहिनींचं आणि माझं भांडण ! आपण लिहिलें कीं गैरसमज 
दूर करून टाकावा. बरोबर आहे. गैरसमज दूर करून घेणें हातीं आहे, 
कारण भांडण झालें आहे हाच गैरसमज आहे | गैरसमज करून घेऊन लोकं 
कशीं भांडतात याचें वर्णन करून हसणारे आपण “भांडण झालें? असा 
गैरसमज करून घेऊन दुःख करतां, हें पाहून माझ्या विनोदञ्न्य मनाला 
देखील हंसण्यासारखें कांहीं दिसतें! आतां एवढी गोष्ट खरी, कीं आमची 
मनें जेवढीं असावींत तेवढीं शुद्ध नाहींत. या बारीक-सारीक गोष्टी पत्रांत 
किती आणि कशा लिहिणार १ 


आपली सदैव सेविका, 
सरा 


३८ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


ता. क.-- 

नारायणराव पाठक हे इकडे आल्यास आपलें एखादें पत्र दाखवत्यें. 
आपण सत्याग्रहांत पडावें किंवा नाहीं याबद्दल ते आपल्या स्वभाव- 
धमाप्रमाणें कांहींच निश्चित बोलत नाहींत ! 





[८] छेका बोले, सुने छागे 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणें. 
ता. २२-८-२१. 
चिरंजीव भाऊ यास त्याच्या वडिलांचे अनेक आशीर्वाद, बिशेष. 


वास्तविक मी जें लिहिणार आहें तें मला समक्ष सांगतां आलें असतें 
तर बरें झालें असतें. लिहिण्यानें क्षुद्कक गोष्टींना भलतेच महत्व येतें, हें खरें; 
पण समक्ष बोलतांना कदाचित माझ्या तोंडून किंवा तुझ्या किंवा सूनबाइँच्या 
तोंडून उगाच एखादा अधिक उणा शब्द निघून जावयाचा म्हणून पत्र 
लिहीत आहें. या पत्रांतील गोष्टी तुळा समजत आहेत, पण तूं सून- 
बाईला समजावून सांगावयास अक्षी इच्छा आहे. सूनबाईच्या मनांत बरेच 
गैरसमज आहेत. ते वेळींच दूर झारे पाहिजेत. दुष्टपणापेक्षां गैरसम- 
आनेंच संसारांत अधिक दुःखें उत्पन्न झालेलीं आहेत ! लोकांच्या संबंधांत 
गैरसमजामुळे उत्पन्न झालेले घोटाळे पाहिले म्हणजे मला हंसू येत असे. 
पण आतां माझ्याच कुटुंबांत हा राक्षस शिरला आहे तें पाहून रडूं येण्याची 
पाळी आली आहे! असो. पहिली गोष्ट आशी कीं तुझी आई सूनबाईला 
दुपारच्या सेंपाकाला हात लावूं देत नाहीं यामुळें ती रागावळेली दिसते. 
मी स्वतः पक्का सुधारक आहे. आणि तूं आणि सरलाहि सुधारक आहांत; 
पण जुन्या बायकांची मनें एकदम कशीं बदलणार ? ब्राह्मण-प्रभु अशा मिश्र 
विवाहाला तिनें परवानगी दिली हेच तुझें आणि माझें नश्षीब. शिवाय 
ती संष्याकाळची आपली दशमी करून ठेवते आणि संध्याकाळचा सैंपाक 


१९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


सगळा सूनबाइँच्या स्वाधीन करते, या तिच्या स्वार्थत्यागाला कांहींच किंमत 
नाहीं का ? दुपारींहि चटण्याकोशिंबरी वाढणें सूनबाइँच्याकडे दिलेलें आहे 
यांत तिनें पुढें पाऊल टाकलेलें नाहीं काय ? सूनबाईला आणखी एक सुद्दा 
समजावून सांग. तिची सासू आतां किती दिवस जगणार आहे ? भाऊ, तूं 
सगळें जाणत आहेस. तिचा आजार बरा होण्यासारखा नाहीं...मला अधिक 
लिहवत नाहीं. सवे गोष्टी इेश्वराच्या इच्छेप्रमाणेंच होणार ! 

दुसरी गोष्ट सरलेला काम न सांगतां सूनबाईँला तुझी आई काम 
सांगते आणि एकंदरींत पक्षपात करते. या बाबतींत देखील सूनबाईनें 
सारासार विचार करावा. आधीं घरांत काम करण्यास नोकरचाकर आहेतच 
तेव्हां कामाची तक्रार नसावी. दुसरं असं कीं सरला माहेरवाशीण आहे 
आणि जुन्या पद्धतीप्रमाणें तिला कांहीं अधिक सवलती मिळणारच. मिळा- 
व्यात किंवा नाहीं हा प्रश्न निराळा. पण अशी ही जनरीत तरी आहे. 
सूनबाई माहेरी गेल्यावर तिची आई कक्षी वागते याचा विचार करण्यास 
तिला सांग. कोठल्याहि आईबापांना आपलीं सुळें अधिक असतात. गाय 
आपल्या वासरांना चाटते तशी इतर वासरांना चाटील काय? सागराला 
आपलं अपत्य जो चंद्र त्याच्या दशैनानें जश्षी आनंदाची ऊर्मि येईल 
तशी नक्षत्रे, तारका वगैरे पाहून येई का ? 

तिसरी गोष्ट अधिक नाजुक आहे. सूनबाईना गाण्यावजावण्याची 
आवड आहे हैं कांहीं वाईट नाहीं. पण गाणीं म्हणण्यांत आणि पेटी वाज- 
बिण्यांत वेळ किती दवडावयाचा ?! आणि या कला विकविणाऱ्याबरोबर 
वेळ किती घालवावयाचा ? सूनबाई वाईट आहे किंवा होईल असें मला 
म्हणावयाचें नाहीं, त्याप्रमाणेंच बिन्दुमाधव म्हसकर हे गायनमास्तर 
वाईट आहेत असेहि मात्र म्हणावयाचे नाहीं. पण या पद्धतींत 
घोका आहे, हैं मला सांगावयाचें आहे. काय असेल तें असो, 
गाण्या-बजावष्णानें भावनावशत्व येतें ही गोष्ट खरी. सूनबाई चांगली आहे, 
पण मास्तरांच्या मनांत कधींच पाप येणार नाहीं असें आहे का? गाणें- 
बजावणे विकावे, पण हरतस्द्देच्या मर्यादा पाळाव्यात. एकांत करूं नये, 


२० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


बरोबर कोणी घेतल्याशिवाय कलाशिक्षकाबरोबर वारंवार फिरण्यास जाऊं 
नये, वगैरे वगैरे. या गोष्टी समक्ष सांगण्याचे मला घैये होत नाहीं, पण 
तूंच जर शांतपणे, मन कळषित होऊं न देतां, या गोष्टी समजावून दिल्यास 
तर उत्तम होईल. तूं आतां आपल्या कंत्राटाच्या थंद्याच्या निमित्ताने 
बाहेर असतोस, तेव्हां सूनबाईला मनोरंजनाकरितां गाणें वगैरे पाहिजे हें 
मला समजतें. पण धोक्याची सूचना देऊन ठेविली आहे. मनुष्य हा 
जितका चांगला आहे तितका वाईटहि आहे. मोठमोठे मोह तो बाजूला 
सारील, पण एखादा क्षण असा येतो कीं कांहीं तरी होऊन तो भलत्याच 
मोहाला बळी पडतो आणि अब्रूचा नाश करून घेतो ! 

इतके दिवस माझे सुखांत गेले. सरकारी नोकरी मिळाली, श्रीमंती आली, 
मुलेंबाढें उत्तम झालीं, जांवई चांगला मिळाला. मुलाला आवडती 
आणि चांगली पत्नी मिळाली. (ती फार चांगली आहे असेंच माझें 
मत आहे. ) पण जिच्याबरोबर मी वयाची पन्नासांहून अधिक वर्षे अत्यंत 
सात्त्विक आनंदांत घालविली ती माझी सहधर्मचारिणी शत्यूच्या मागीला 
लागली आहे; जांवई गांधींच्या सत्याप्रहांत पडून दारिद्यांत राहूं पाहतात 
आणि लवकरच तुरुंगांत जाण्याच्या तयारीत आहेत; सूनबाईंच्याबद्दल 
रम झाल्यानंतर लवकरच लोकापवाद सुरू झाले आहेत; घरांत भांडणें 
नसलीं तरी कानांवर मधून मधून ऐकूं येणारी कुजबुज आहे; आणि 
मुलगा कंत्राटांमध्यें पैसे मिळवीत असला आणि उत्तम असला तरी त्याच्या 
बायकोबद्दल त्याला पुढेंमागें खरेखोटे लोकापवाद ऐकावे लागणार आहेत-- 
असा हा देखावा दृष्टीसमोर आणला म्हणजे लवकर डोळे मिटावेत अशी 
इच्छा उत्पन्न होते ! 

विनायकराव सत्याम्रहांत पडावें म्हणतात. त्यांना ६००० रु. देण्याचें मी 
योजिलें होतें ते देऊन टाकावेत आणि पुढें कांहीं अपेक्षा करूं नये असें 
लिहावें म्हणतों. लिहिणं कठोर आहे, पण लिहिलें पाहिजे. याचा अर्थ असा 
नव्हे कीं त्यांना मी पुढें कांहीं मदत करणार नाहीं, पण माझ्या स्वभावा- 
प्रमाणें या बाबतींत स्पष्ट सूचना देणें बरें वाटतें. त्यांना तूंच पत्र लिही. 


१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


मी सरकारी पेन्शनर असल्यामुळें ते सत्याम्रहांत पडल्यावर त्यांच्याशीं 
मला कितपत संबंध ठेवतां येईल हा प्रश्नच आहे हेंहि सुचवून ठेव. 


“ लेकी बोले सुने लागे ” या म्हणीप्रमाणें तुझी आई वागते आणि 
सुनेला सुधारू पाहते. मी लेकाला पत्र लिहून सुनेला उपदेशाच्या चार 
गोष्टी सांगत आहें. सुनेला सुधारणें हाच दोघांचा हेतु, पण मागे मात्र 
मिन्न. 

तुझे वडील, 
अप्पा 
ता. क.-- 

सहज गोष्ट आठवली म्हणून पत्रांतच लिहितों. तुझ्याकडे नारायणराव 
पाठक म्हणून तुझे मित्र येत असतात त्यांची लम्न करण्याची इच्छा आहे 
काय? माझ्या एका ओळखीच्या शहस्थाची मुलगी लम्ताची आहे. हे 
गृहस्थ त्यांच्या ओळखीचे आहेत. आणि मुलगीहि त्यांनीं पाहिलेली 
आहे. लमाची इच्छा असल्यास मी आपल्या मित्रांना पुढील मागोला 
लागण्यास सांगतों. 

अप्पा 


[९] कछाप्रेम आणि नैतिक कल्पना 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणें, 
ता. २५-८-२१. 

रा. रा. बिंदुमाधव म्हसकर, गायन मास्तर यांस, 

इंदु काळे हिचा नमस्कार वि. वि. आपण शिकवणीच्या वेळेषिवाय 
मला भेटण्यास येऊं नये. आपण आल्यावर मला नाहीं म्हणवत नाहीं, 
आणि वेळेचें भान न राहतां आपण फार वेळ बोलत बसतों, हें घरांत 


२२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आवडत नाहीं आणि तें बरोबरहि आहे. आपल्याबद्द माझें मन 
कषित नाहीं, पण लोकापवादाला भ्याळें पाहिजे. 
कलाप्रम आणि सांकेतिक नीतिकल्पना यांचा झगडा नेहमीं 
चाललेला असतो असें आपण नेहमीं म्हणत असतां तें आतां सांगळे 
प्रत्ययाला आलें. माझें कलाप्रेम मला गुंडाळून ठेविळें पाहिजे आणि 
आपल्याशी बोलण्याचालण्यांत कितीहि आनंद वाटत असला आणि 
आपल्याबद्दल कितीहि आद्र वाटत असला तरी परंपरागत रूढ चालरीत 
पाळलीच पाहिजे. नैतिक तारेच्या सुराशीं कलेच्या तारेचा सूर जर 
जुळला नाहीं, तर जीविताची सतार बदसूर वाजं लागेल आणि कोणा- 
हाच कांहीं आनंद व्हावयाचा नाहीं. कळावें. 
आपली कलाझिष्या, 
इंदु काळे 
[१०] छोकापवादाची झळ 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणें. 
ता. १-९-३१ 
सरला भोळे हिचे पतिचरणीं अनेक नमस्कार वि. वि. 
येथीळ सर्व मंडळी खुशाल आहेत. “ खुशाल ?? म्हणजे शारीरिक 
दृष्ट्या. आणि शारीरिक द्या पाहिलें तरी “आई ” ही अपवाद आहे. 
तिचें वजन कमी होत आहे आणि ती दिवसेंदिवस खंगत चालली 
आहे. शारीरिक रोग, अपचन, क्षय किंवा काय जो असेल तो आहेच, 
आणि विवाय आपण सत्याप्रहांत शिरल्यासुळें आपली व माझी काळजी. 
त्यांत पुनः इंदुवहिनीबद्दलच्या कंड्या आणि त्याबद्दलच्या काळजीची भर ! 
इंदुवहिनींबइल कंब्या आहेत त्या साफ खोव्या आहेत, पण त्या दुःख 
देतातच, पतिपत्नींच्या मनांत संशय उत्पन्न होणें हें जसं दुःखदायक 


२३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


(संशय साधार आहे का निराधार आहे हा प्रश्न गौण आहे) 
त्याचप्रमाणें लोकापवादाचं आहे. कादंबऱ्यांतले नायक आणि त्यांच्या 
नायिका यांचा आणि आपला कांहीं संबंध नसतो, हीं सर्व काल्पनिक 
आहेत असं आपणाला पक्कं ठाऊक असतं, तरी देखील त्यांचीं दुःखं 
पाहून आपणाला वाईट वाटतं, तसंच स्वकीयांबहलचे अकीर्तिकारक 
जनापवाद खोटे आहेत असं जरी ठाऊक असलं तरी दुःख होतें; 
कारण हा असा मनुष्यस्वभाव आहे. खत्याखोव्याचा येथें संबंध नाहीं. 
आपल्या स्वतःबद्दल किंवा स्वकीयांबद्दल लोक कांहीं कुजबुजत असतात 
ही जाणीव ज्याला जाचक होत नाहीं तो पशु किंवा मुक्तच समजला 
पाहिजे. 


आपण सत्याम्रहांत शिरणार आणि लवकरच सरकारचे पाहुणे होणार 
याबद्द मी अभिमान बाळगूं का शोक करूं १ आपल्या उच्च ध्येयांबहल 
अभिमान वाटतो, पण मी आपली हिंदु त्री आहें. मी आपले पाय मागें 
ओढू इच्छीत नाहीं, (आणि ओढले तरी आपण मलाच ओढीत न्याल, 
पण मागें येणार नाहीं हें मला माहित आहे आणि म्हणूनच मला 
आपल्याबद्दल अभिमान वाटतो ! ) पण मी आपलं मन आपल्याजवळ 
नाहीं तर कोणाजवळ मोकळं करून सांगूं १ 


अप्पा ह्लीं आईच्या आजारामुळें आणि एकंदर परिस्थितीमुळे वैता- 
गेले आहेत. निचाऱ्यांना सगळीं दुःखं गिळून वर पुनः आनंदाचे सोंग 
घ्यावें लागत आहे, कारण त्यांनीच जर धीर सोडला तर मग इतरांनीं 
काय करावं ? 

आइँनें आशीर्वाद लिहिण्यास सांगितले आहे. भाऊ कंत्राटे मिळवि- 
ण्याच्या व मिळविलेळीं पुरीं करण्याच्या धांदलींत असतो. त्याला कधींहि 
स्वस्थपणा नाहीं. वहिनीवर अलोट प्रेम आहे आणि तिच्या कलाप्रेमाचें 
कौतुक करावेंसें त्याला वाटतें. पण अलीकडे लोकापवादांसुळें गांगरून गेला 
आहे आणि कसें वागावें याबद्दद तो बुचकळ्यांत पडळेला दिसतो, 


२४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


वहिनींबइल त्याच्या मनांत गैरसमज उत्पन्न झाला तर मग दुःखाचा 
कळसच होईल. गेरसमजानें संसारांत अनेक आपत्ति उत्पन्न होतात, पण 
पतिपत्नींमधला गैरसमज म्हणजे सामान्य आपत्ति नव्हे. ही आपत्ति 
टाळण्याचा मी प्रयत्न करीत आहें. माझ्याबद्दळची वहिनींची अढी राहिली 
तरी चालेल, पण हा गैरसमज फारच भयंकर. कळावें. 
आपली पत्नी, 
सर्ता भोळे 


[११] तूं माझी ' कस्तुरी ' आहेस 

बारडोली, 

ता. १०-५-२१, 
सुशील पत्नी सरला हीस, 

आशीर्वाद विशेष. मी येथें चार दिवसांपूर्वी आलों. लवकरच जेलखा- 

न्याचा रस्ता सुधारावा लागेल. पण गांधींना अल्पस्वल्प कां होईना 
मदत करण्यांत अतिशय आनंद होतो. राजकारणाच्या क्षेत्रांत त्यांच्याहून 
मिन्न पण स्फूर्तिदायक व उचित असा मार्ग दाखविणारा कोणी दुसरा 
लायक नायक नाहीं हैं एक; आणि एकदा राष्ट्राने एखाद्याला नायक 
म्हटलें म्हणजे शिपायाश्रमाणें त्याच्या आज्ञा सगळ्यांनीं पाळाव्यात, नाहीं 
तर मोठीं कार्ये होणार नाहींत, अशी माझी खात्री झाली आहे हें 
दुसरें; तसेंच व्यक्तिदृष्या त्यांचेबहल मला अत्यन्त आदर आहे हें तिसरें 
या तीन गोष्टींचा विचार केल्यास मी स्वतःच्या विचारांना कां बाजुस 
सारतों हें ध्यानांत येईल. ( माझीं ध्येयें आणि माझे मार्ग तुला कोठें मान्य 
आहेत? पण तूं माझी एकनिष्ठपणें भक्ति करीत आहेसच, तेव्हां माझ्या 
वर्तनाचें इंगित तुला सहज समजेल. ) 


गोष्ट ओघाला आली म्हणून लिहितों. गांधींच्या पत्नी कस्तूरबा या 
गांधींइतक्या मोठ्या योग्यतेच्या नाहींत. बाहेरच्या लोकांनीं कांहीं म्हटलें 


२५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


तरी मी अंतःस्थ गोष्टी आश्रमांत राहिल्यामुळे जाणतों. त्यांना गांधींची 
सगळीं ध्येयें पूर्णपणें पसंत नसछीं तरी त्या सुपत्नी असल्यामुळें पतीच्या 
शब्दाबाहेर यत्किंचित्‌ जात नाहींत. त्यांचा कमीपणा नव्हे तर त्यांचा 
मोठेपणा सांगण्याकरितां त्यांची स्वतःची वृत्ति सांगितली. गांधीपेक्षांहि त्या 
एका अर्थी मोठ्या आहेत. स्वतःची वृत्ति भिन्न असतां पतीकरितां 
एवढा मोठा स्वार्थत्याग करणारी पत्नी मी फार मोठी समजतो. तूं 
असेंच वागावेंस म्हणून मी लिहिलेलें नाहीं. पण मी स्वतःला छोटा 
गांधी समजलों तर तूं माझी “ कस्तुरी?” आहेस आणि एका अर्थी 
माझ्यापेक्षा तुझा स्वार्थत्याग मोठा आहे असें सांगण्याकरितां मी हें 
लिहिलें आहे. 

तुझ्या भाऊचें मन चिंताब्यग्र झालेले दिसतें. इंदुवहिनी तुझ्याबद्दल 
त्याचें मन कलषित करूं पाहते हें एक त्याला मोठें शल्य आहे. दुसरे 
शल्य म्हणजे इंदुवहिनीच्या चारित्र्याबद्दल संशय. लोकापवाद त्याच्या 
कानावर गेले आहेत. इंदु सौंदर्यामुळें आणि कलाकुरलतेमुळें त्याच्यापेक्षा 
लोकांत अधिक प्रसिद्ध आहे म्हणून त्याला लोक “ मिस्तर इंदू ” म्हणतात 
हैं कांहींच नाहीं. असल्या बोलण्यांत उगीच कांहीं तरी विनोद करावयाचा 
असतो हैं तो ओळखून आहे आणि तोच स्वतःला मित्रमंडळींत “ मिस्तर 
इंदु ” म्हणून म्हणवून घेतो. त्यानें एका पत्रांत मला पुढील गोष्ट लिहिली 
आहे. नवीनच आलेल्या एका फाजील पेन्शरानें टेनिस क्कबावर “का 
हो मिल्तर भाऊराव, बिन्दुमाधव म्हस्करांवरोबर फिरावयास जातांना 
कधीं कधीं दिसतात त्या त्यांच्या पत्नी का हो?” असें मिस्किलपणें 
त्याला विचारलें आणि दुसर्‍या एका साथीदारानें त्याची चूक तितक्याच 
साळसूदपणानें लक्षांत आणून दिल्यावर “ चुकलों बरं का भाऊराव, क्षमा 
करा ” म्हणून सगळी गोष्ट हंसण्यावारी नेली | भाऊनेंहि त्यावेळीं गोष्ट 
हंसण्यावारीच नेली, पण ती त्याला शल्याप्रमाणें बोचत आहे असें त्याच्या 
पत्रावरून दिसतें. बरें, या गोष्टी कोणाजवळ बोलतां येत नाहींत. तोंड 
दाबून बुक्यांचा मार, इंदूजवळहि त्या बोलतां येत नाहींत; कारण फायदा 


२६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


रु ह्रोतां उलट तिच्या दुःखांत भर घालण्याचें श्रेय मिळावयाचें. इंदूवर 
त्याची अतिशय भक्ति आहे, तिचें कोडकौतुक करण्यांत त्याला आनंद 
होतो, लोकाप्वादाला तो शीत नाहीं, पण अलीकडे त्याचें मन द्विधा 
शोऊं ळगलेलें दिसतें. तूं. त्याच्या चित्ताला शांति मिळेल असें कांहीं 
कष शकशील काय: का मी तिकडे एकदां येऊं ९ मनांत आणलेस तर 
इडे प्रेम आणि तिचा विश्वास तुल आपलासा करतां गेणार नाहीं असें 
जडी, निश्चयपूर्वक त्यः म्रागीला झाग. 
नारायणराए पाठवांना काशी ढवळे ही मुलगी सांगून आली होती 
साचें काय आलें? तिच्यावर त्याचें प्रेम आहे हें मला त्यांच्याकडूनच 
कितो दिवस तरी ठाऊक आहे. प्रेमपाशांत न सांपडतां इतिहास-संशो- 
घन करण्याडा त्यांचा विचार दिसतो. चुकत आहेत. कळावें हे आक्षीर्वाद. 
तुझा प्रिय पति, 
विनायकराव 


[ १२] मनांत विष अखेर बाहेर पडलेच 
पुणे, 
ता. १०-९-२१. 
भित्रवडे विनायकराव भोळे यांस भाऊचा साष्टांग नमस्कार विनंति 
विशेष. 
मनःस्थिति फार वाईेट झालेली आहे. आपण एक्रदां येऊन जावें. 
इंदूबद्दल सरलेला माझ्याशी कांहीं बोलावयाचे आहें असें तिच्या 
आविभोवावरून आणि अर्धवट सोडलेल्या वाक्यावरून दिसतें. पण ती 
बोलत काहीं. सांगावें का न संगावें अशांतरें कांहीं गुह्य दिसतें. 
मी इंदूला ४ दिवसांपूर्वी स्पष्टपणें विचारलें कीं बिंदूसाधव म्हस्करांची 
शिकवणी बंद करणें इष्ट नाहीं का? त्याचीं विवाहसंस्थेबद्दलचीं मर्ते 
रशिआंतत्या बोल्शेषिकि लोकांसारखी आहेत, त्याच्या चारित्र्याबद्दल 


x७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


पुष्कळ वाईट गोष्टी ऐकिवांत आहेत. त्याच्या संगतीमुळें तुझेंहि नांव 
बददू होत आहे, वगैरे गोष्टी मी सांगितल्या. पण ती म्हणाली कीं 
लोकापवादांना मिण्याचें कारण नाहीं. मी बोलतां बोलतां सहज म्हटलें कीं 
“महस्कर हे पेटी चांगली शिकवितात, त्यांचीं मतें कांहीं असलीं तर त्यांचें 
बोलणें-चालणें चांगले असतें इतकेंच नाहीं तर मोहकहि असतें.” ती 
इंसली आणि म्हणाली, “होय, मोहक असतें खरें.” “ त्यांचें पेटीवादनच 
नव्हे तर तेहि तुला मोहक वाटत असतील,” मी म्हटलें, 

“ हो, तेंहि खरें आहे. ” ती म्हणाली. 

“ त्यांच्याबद्दलचा मोह मर्यादेपलीकडे जात चाललेला नाहीं ना?” 
मी विचारलें, “जात चालला असला तरी मी तो आवरूं शकेन असें 
वाटतें. ज्या दिवशी मला त्यांच्याशीं प्रेमसंबंध ठेवावासा वाटेल, त्या 
दिवशीं मी आपणाला सांगून वेगळी राहीन; पण आपणाला फसवून 
भलतें कांहीं करणार नाहीं. विवाहाबद्दलच्या जुन्यापुराण्या कल्पना मी 
केव्हांच सोडल्या आहेत, पण पतीला फसविणें हें मी पाप समजतें. पति 
आवडेनासा झाल्यास घटस्फोट करणें हें पाप नव्हे तर तें कर्तव्यकर्म 
मानतें. ” 

अशा प्रकारची तिची भाषा ऐकल्यावर तिच्याबद्दद मला आदर वाटू 
लागला आणि हिचा संशय घेऊन पेटीवादन तूं शिकूं नकोस असें सांगणें 
म्हणजे स्वार्था प्रेमानें निर्जीव पण रूढ झालेल्या नीतीच्या नांवाखालीं 
जिवंत कलोपासनेची गळचेपी करण्यासारखे आहे असें वाढूं लागलें. 

तथापि पुरुषाचे मन मोठें संशयखोर म्हणतात तेंच खरें. इंदूचें 
निष्कपट मन आणि तिचें सरळ निर्भीड वर्तन पाहून माझें मन दिइमूढ 
झालें आहे. तिला तुम्ही पत्रद्वारे विचारून खुलासा करून घ्यावा. मला 
कळवा किंवा जमल्यास आपण यावें. 


आइँचे वजन १५० होतें तें आतां १०० वर आलें आहे. आप्पांची 
भक्ति वयोमानाप्रमाणे बरी आहे. मजा कंत्राटामध्यें पैशांची चांगली 


२५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


प्राप्ति होते. वेळ कसा जातो हैं समजत नाहीं. पण हेंच माझ्या दुःखाचें 
कारण असेल | कंत्राटांभुळें बायकोशी बोलणें चालणें होत नाहीं! इश्वर 
वस्ताद खरा. पैसे देतो, पण अशी मेख मारून ठेवतो. बायको सुंदर 
देतो, पण ....दिवाणखाने आणि खोल्या पुष्कळ देतो, पण याच खोल्या... 
इच्छा नसतांना मनांतलें विष अखेर बाहेर पडलेच ! केव्हां तरी 
ओकारी बाहेर पडणें अवश्यच होतें. 


आपला मेहुणा व स्नेही, 
भाऊ काळे 
[१३] मयोदातिक्रम 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणे. 
ता. २०-९-२१. 
पतिचरणीं सरलेचा नमस्कार विशेष. 


मी पत्र लिहिणार आहें तें लिहिण्यास आरंभ कसा करावा हेंच समजत 
नाहीं. म्हणून एकदम विषय-प्रवेश, प्रस्तावना न करतां, करत्यें. पांचसहा 
दिवसांपूर्वी मी दिवाणखान्याजवळच्या खोलींत इंदूवहिनी पेटी शिकतात 
तेथें कांहीं कामाकरितां गेळें असतां बिन्दुमाधव म्हसकरांना किंचित्‌ अतिप्रसंग 
करतांना पाहिलें ! मी लगेच खोलीबाहेर आलें आणि घामाघूम झालें. हें 
मी अद्यापि कोणापाशींहि बोलळें नाहीं. माझी समजूत आहे, कीं बिन्दु- 
माधवांनीं इंदुवहिनींची इच्छा नसतां मयोदातिक्रम केला. अशी समजूत 
कां आहे हें झाब्दांनीं सांगतां येत नाहीं, पण बायकांना समजतें. इंदू: 
वहिनीशीं या संबंधीं बोलावेसे वाटतें, पण त्यांच्या मनांत आधींच अढी, 
मी द्वा विषय काढल्याबरोबर त्या भलतेच कांहीं बोलायच्या. गैरसमजासुळें 
माझें मन कलुषित होऊं नये म्हणून मी त्यांच्याशीं योग्य संधी पाहून 
बोलणारच आहे. बोलणें होईल तोंपर्यंत मला भाऊंशी मन मोकळें करून 
बोलतां येत नाहीं, चोरव्यासारखें होतें. 


२९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आईची प्रकृति त्यांतल्या त्यांत बरी आहे. इतर सवे त्यांतल्या त्यांत 
ठीकच आहे. आपले मित्र नारायणराव पाठक यांना एक चांगली मुलगी 
सांगून आली होती, पण इतिहाससंशोधन सोडून लग्नाची उपाधि लावून 
घेण्यास ते तयार नाहींत. सुलगी बाकी (आमच्या बायकी बुद्धीप्रमाणें 
तरी ) चांगली होती आणि नारायणरावांनीं इतिहासजिज्ञासेचे एवढें स्तोम 
न माजवितां लग्न केलें असतें तर बरें झालें असतें, अशी माझी बायकी 
बुद्धि सांगते. ते भाऊकडे आले म्हणजे गुप्त राजे, शुंग राजे, आंभ्रत्य 
इत्यादिकांच्या नाण्यांबद्दल आणि शिलालेखांबदल, तसेंच शिवाजीच्या जन्म- 
तिथीबदल आणि बाळाजी विश्वनाथाच्या नाशिक येथें सांपडलेल्या पूर्वजांच्या 
नांवांबद्दल उत्साहाने कांहीं तरी माहिती सांगत असतात. म्तांबइलची ही 
माहिती चांगली आहे; पण जिवंत पत्नीशीं त्यांनीं संभाषण केलें तर तें 
अधिक आनंददायक होईल आणि त्यांची प्रकृति बिघडलेली दिसते ती 
चार घांस ताजे खाण्यास मिळाले तर सुधारेल. पण ध्येयवादी लोक 
आमच्या सारख्या; व्यावहारिक बायकांचे कशाला ऐकतील ? त्यांना पत्नी- 
प्रेमापेक्षां देशप्रीति किंवा ज्ञानप्रीति अधिक वाटणार ! 

आपली एकनिष्ठ व्यावहारिक पत्नी, 
सरा 

ता. क.-इंदुचहिनीला लवकरच भेटत्यें आणि खुलासा करून घेऊन 

लगेच आपणांस पत्र लिहित्यें, 
सरला 


[१४] देवा, गैरसमज कां उत्पन्न करतोस ? 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणें. 
ता. २४-९-२१ 
पतिचरणीं नमस्कारपूवेक विनंति विशेष. आज सवे खुलासा झाला. 
मी म्हरल्याप्रमाणेंच होतें, म्हणजे इंदुवहिनींची इच्छा नसतां आणि त्या 


३० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


गैरसावध असतां तो प्रकार झाला. प्रथम त्यानें पुष्कळ साखर पेरली आणि 
विवाहसंस्थेबद्दद भलताच आदर बाळगणें कसें पाप आहे, पत्नीनें 
घटस्फोट केल्यावर काय पाहिजे तें करावें, तोंपर्यंत भलतीच गोष्ट 
करणें हुँ सांकेतिक विवाहनीतीच्याच नव्हे तर नित्य व स्वभावसिद्ध 
नीतीच्या विरुद्ध आहे असें जेव्हां तिनें सांगितलें, तेव्हां त्यानें तो विष- 
यच बदलला. हळू हळू त्यानें दुसऱ्या मजेदार गोष्टी सांगण्यास आरंभ 
केला आणि उद्दीपक पेटीवादन करून झून्यमनस्क स्थितींत ती बसली 
असतां तिला त्यानें एकदम जवळ ओढलें, आणि त्याच वेळेस मी 
तेथें गेल्यें. 


मी पाहिलेली गोष्ट कोणाजवळहि बोलल्यें नाहीं, फक्त आपणांस पत्रांत 
लिहून कळविली आहे, दुसऱ्या कोणास कधींहि सांगणार नाहीं. मी तुझी 
पाठ राखणारी बहीण आहें, तुझी बेअब्रू ती माझी बेअब्रू, इत्यादि गोष्टी मी 
तिला सांगितल्यावर तिला बरें वाटलें. आणि आम्ही आतां मैत्रिणी झालों 
आहोंत. 

पत्रांत ही हकीकत थोडक्यांत लिहिली आहे, पण हुंदके, आंवढे, अश्रु- 
पात, पदरानें डोळे पुसणें, मांडीत डोकें खुपसणे, पाठ थोपटून पदराने डोळे 
पुसणें, वगैरे गोष्टी कादंबरीत वर्णन करावयाच्या असतात. पत्रांत लिहून 
काय उपयोग १ कल्पनेने आपणांस त्या जाणतां येतील. तो दिवस आणि 
तो अनुभव मी कधीं विसरणार नाहीं एवढेंच मी लिहित्ये. प्रथम आम्हांला 
कितीहि दुःख झालें असलें तरी या समान दुःखामुळेंच आमचीं मनें आतां 
निर्मळ झालीं आहेत. मी दुष्टपणा करून सगळ्या जगांत बोभाटा करीन 
अशी इंदुवहिनीला भीति होती ! आणि कोणाबद्दल ही भीति, तर माझ्या- 
बद्दल ! देवा, असे गैरसमज उत्पन्न करण्यांत तुला काय भूषण वाटतें १ 
असो. शेवट फारच गोड झाला आहे. आतां यापुढें तरी कोणाच्या 
मनांत गैरसमज उतपन्न होऊं नये. 

घरांत भाऊ चमत्कारिक वागतो आहे, पण लवकरच त्याच्याशीं 
मनमोकळे करून बोळून ( पण सुद्यासी गोष्ट माझ्याजवळच ठेवून ) 


३१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


त्याचें मन शुद्ध होईल असें करत्यें. आईची प्रकृति आहे तशीच आहे. 
अप्पा अलिकडे कोणाशीच फारसें बोलत नाहींत. तरी गोड बोळून नारायण- 
राव पाठकांनीं त्यांचेजवळून घराण्यांतले अगदीं जुने कागद वाचण्याकरितां 
अखेर मिळविलेच. लप्नाचे बाबतींत त्यांनीं नकार निश्चितपणें दिल्याचें लिहिलें 
आहे काय १ 
आपली पत्नी, 
सरला 


[१५] बायकांना उच्च आकांक्षा समजत नाहींत ? 
साखरपें, 
ता. २२-९६-२१. 
रा. रा. नारायणराव पाठक यांस कु. काशी ढवळे हिचे नमस्कार. 
आपल्या आणाभाका झाल्या होत्या व आपणा उभयतांना तरी आपल्या 
लमाबदल संशयच नव्हता. योग्य काळीं जनरीतीप्रमाणें वडिलांकडून आप- 
णांस पत्र गेलें. अनुकूल उत्तर उलट डांकेनें येईल अशी आशा करीत 
मनांत मांडे खात होतें. पण भ्रमाचा भोपळा फुटला ! माझें नशीबच फुटके 
त्याला आपण काय करणार? आपले उडवा-उडचीचे आणि धरसोडीचें 
उत्तर वाचून काय वाटलें तें पत्रांत लिहितां येत नाहीं. शाकुंतल नाटकांतील 
पांचव्या अंकांत दुष्यंत राजानें “ शकुंतला ही माझी कोणी नाहीं. तिला मी 
लप्माचें कधीं वचन दिलें नाहीं” असें जेव्हां म्हटलें, तेव्हां तिला काय 
वाटलें असेल याची मला आतां कल्पना येते. दुष्यंत पहिल्या अंकांत विदूष- 
काला म्हणाला कीं “ शकुंतलेविषयीं माझें मन आसक्त झालेलें आहे तें 
सगळें खोटें बरें का,-तें मीं उगाच कांहीं तरी थदेनें बोललों. ” ( परि- 
हासविजल्पितं सखे परमार्थेन न गृह्यतां वचः ) 
हेंच आपण मला उत्तर देणार काय? आपलं सगळं बोलणं- चालणं, 
आपल्या आणाभाका, आपले पुढचे बेत, आपल्या आकांक्षा, हैं सगळं 
“ परिहासबिजल्पितम्‌ ” होतं म्हणाबयाचं ! 


३२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आपणांला हा “ परिहास ” असेल; “ आहे” असंच आतां म्हटलं 
पाहिजे. “ आपला खेळ होतो, पण आमचा जीव जातो” असं गोष्टीं- 
तल्या बेडकांप्रमाणें म्हणण्यादिवाय दुसरं मी काय करणार ? 

आपण इतरांप्रमाणे चंचल-चवचाल नाहीं. आणि आपण लग्नाला 
“ होय?” म्हणण्यास कांकूं करतां तें आपल्या उत्कट ज्ञानलालसेच्या मी 
आड येईन या भीतीनें आपण म्हणत असाल अशी माझी कल्पना आहे. 
पण मी आपल्या ऐतिहासिक संशोधनाच्या आड येईन अशी कल्पना तरी 
मनांत कां यावी ? आम्हां बायकांना उच्च आकांक्षा समजत नाहीत ? का 
आम्हांला दारिद्यांत राहतां येत नाहीं ? कल्पना तरी काय आहे ? 

आमच्याविषयी आपली कल्पना कांहींहि असो, मी आपल्या सारख्या 
पुरुषांना आपण लम करण्याचें नाकारिळें तरीहि थोरच समजत्यें, किंबहुना, 
च्येयाकरितां “ नाहीं ”” म्हणूं शकतां म्हणूनच थोर समजत्यें. मघाशीं 
दुष्यंताची उपमा दिली ती क्षणिक रागाच्या भरांत दिली. 

आपण योग्य तेंच करावें. मीहि योग्य तेंच करीन, म्हणजे आपण नाहीं 


म्हटल्यास जन्मभर अविवाहित राहीन. 
आपली बालमैत्रीण, 


काशी ढवळे 


[ १६] “ रेष्ठ धारिष्ट” ? 
इतिहास-संशोधन मंदिर,- 


सदाशिव पेठ, पुणें, 
ता. २९-९-२१ 
मित्रवर्य विनायकराव भोळे, मुकाम बारडोली, यांस नारायण पाठक, 
मुक्काम पुणें, याचा साष्टांग नमस्कार वि. वि. 
मला काशी ढवळे ही मुल्गी सांगून आली आहे. तिच्याशी समुह 
पाहून मी लम करावें, द्रव्यसाहाय्य पाहिजे असल्यास (श्व्ठरांकहून मागून 


३३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


घेऊन) तें देण्यास तूं तयार आहेस, वगैरे गोष्टी तूं लिहितोस हें आनंद- 
दायक आहे. काशी ढवळे ही मुलगी खरोखरच चांगली आहे, मुहूर्तहि 
चांगला सांपडेल, ग्रह आडवे आल्यास त्यांची शांति करण्याचें सामथ्यै 
“भूयसी दक्षिणेंत’ आहे, वधूचे प्रेम आहे आणि योजिलेल्या वराचेंहि 
निःसीम प्रेम आहे हें तुला ठाऊक आहेच; पण त्याची इच्छा नाहीं 
त्याला तूं काय आणि मी काय करणार? इतिहाससंशोधनाचें मला 
आतां वेडच लागलें आहे. वेड आहे हें मझा ठाऊक आहे, पण तें आतां 
जायचें नाहीं. ध्येयवादी नादी लोक असेच मरावयाचे. देशाच्या नादीं 
लागून तूं संसाराची होळी करून घेत आहेस हें पाहूनच मी संसारांत पडत 
नाहीं | कलेचें वेड असेंच वाईट. आपल्या भाऊ काळ्याची बायको इन्दु 
हिचें उदाहरण आतां माझ्या डोळ्यांसमोर आहे. ती वाईट नाहीं याची 
मला दखलगिरी आहे, पण किती चांगली असली तरी बिन्दुमाधव कांहीं 
तरी दुष्टपणा करून अलम दुनियेत तिचें बदनाम करील आणि मग तिला 
जिवापेक्षां अन्नु प्यारी असल्यामुळें ती केव्हातरी आपला नाश करून घेईल 
अशी मला भीति वाटते. हें सर्व कशामुळें होणार आहे, तर कलेच्या 
प्रेमामुळे. जगांतलीं प्रेमं म्हणजे वेडं ! षौक कसलाहि असो, तो केव्हां तरी 
शोककारक व्हावयाचाच ! प्रेम हें अह्लाबिषयी असो किंबा इलमाबिषयीं 
असो, परीविषयीं असो किंवा प्यार्‍या दोस्तासंबंधी असो, तें मनुष्याला 
पागल बनविते, असें एका उर्दू कवीचें अनुकरण करून मी म्हणतों. 
शेक्सपिअरनेंहि प्रेमी आणि पागल यांना एका माळेचे मणी म्हटलेलें आहे 
हैं ठुला ठाऊकच आहे. तात्पयै, प्रेम स्हणजे पागलपणा. तें जितकें दिस- 
प्यांत सुंदर तितकी त्याला कीड लागण्याची भीति अधिक. तें जितकें 
समाजाला उपयोगी तितकें व्यक्तीला मारक. सृष्टीचा आणि इतिहासाचा हा 
सिद्धान्त त्रिकालाबाधित आहे. 


तुझ्या तिकडे कोणाजवळ ऐतिहासिक महत्वाचे कागद मिळणें शक्‍य 
आहे का ? विचारून पहावें. पेशवाईत गायकवाड आणि पेझावे यांमध्यें 


३४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


पुष्कळ कटकटी होत त्यामुळें मातबर मराठी सरदारांची तिकडे आमद-रफ्ती 
पुष्कळ होती. कळावें. 
आपला सित्र, 
नारायण पाठक 

ता. क. हैं पत्र लिहून झालें, पण डांकेंत टाकण्याचें कांहींतरी निमित्त 
होऊन राहून जात आहे. काशी ढवळे ही माझी बाल्मैत्रीण आहे व मी 
एकेकाळीं तिच्याशीं लम्न करण्यासंबंधी वचनबद्ध होतों. आमच्या प्रेमाच्या 
गोष्टी तुला मी कितीदां तरी ऐकविल्या आहेत. पण दोन वर्षांपूर्वी ज्ञानप्राप्ति 
व ज्ञानसंवर्धन, विशेषतः महाराष्ट्राच्या इतिहासाचें संशोधन, हें मी 
आपल्या आयुष्याचें ध्येय ठरविलें हें तुला ठाऊक आहे. तरी देखील जणूं 
कांहीं कांहीं एक ठाऊक नाहीं अशा तच्छेचें तूं कां लिहितोस? मी वचन 
मोडलें हें वाईट असेल-आहे-हें मला समजतें. तिचें माझ्यावर उत्कट 
प्रेम आहे हें मी जाणतों. माझ्यावरच्या प्रेमापायीं तिचें कदाचित्‌ प्राणोत्कम- 
णहि होईल हेंहि मी कल्पनेने कल्पूं शकतों. अशा स्थितींत तिला मारण्याचें 
पाप माझ्या माथीं येणार हें मी ओळखतों. पण कर्तव्यामध्यें श्रेष्ठ-कनिष्ठ 
असा भेद आहेच. आणि काशी शहाणी आहे. ती प्रेमाचें नियमन करून 
आपल्या जीविताला नवीन वळण लावील अशी मला उमेद आहे. आणि 
म्हणून मी प्रेमविषयक कर्तव्याचा त्याग करून ज्ञानविषयक कर्तव्य करण्याचें 
श्रेष्ठ धारिष्ट दाखविण्याचे योजिलें आहे. 

पण प्रश्न असा पडतो कीं मी आपल्या मनाची फसवणूक तर करून घेत 
नाहीं ना? मी नादिष्ट आहें आणि एका नादीं लागलों म्हणजे दुसरे नाद 
विसरतों या स्वभावदोषासुळें तर मी काशीला तोंडघशी पाडीत नाहीं १ 

नाहीं-ज्ञानप्राप्तीच्या नादामुळें काशीला मी विसरलों नाहीं. तिला 
बिसरणें शक्‍यच नाही. मनाची कुत्तर-ओढ होते. पानपतच्या “भाऊगर्दीत 
सापडलेल्या मराठ्या मर्दाला पळ काढणें चांगलें किंवा नाहीं हें ठरविणें जसें 
कठीण पडलें असेल त्याप्रमाणेच माझ्या मनाची स्थिति झाली आहे. नाना 


३५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


फडनवीसाप्रमाणें पळून जाऊन पुढें डोक्याचा पराक्रम करूं, का काशी 
ढवळेरूपी पठाणाला शरण जाऊन धर्मान्तर करूं, (कारण कर्तव्यकर्म सोडणें 
हेंच हह्लींचें “ धमोन्तर ” आहे ) हा माझ्यापुढे प्रश्न आहे. हा प्रश्न सुटत 
नाहीं म्हणून काय करूं असें मला झालें आहे. इतके दिवस पत्र टाकलें 
नाहीं आणि अजूनहि टाकीत नाहीं. 


ह E र 


आज संध्याकाळीं राजवाडे, व वासुदेवशाल्नी खरे भेटले. त्यांना माझी 
अडचण सांगितली, त्यांनीं “ लम करून घे ?? असें सांगितलें. पण त्यांच्या 
शब्दांचाच नव्हे तर सवे आयुष्याच्या ध्येयाचा रात्रौ १२ वाजेपर्यंत विचार 
केला. अखेर एकदम स्फूर्ति होऊन निश्चय झाला, समाधान वाटलें. “ लभ 
करावयाचें नाहीं ” हाच तो निश्चय. उद्यां सकाळीं उठल्याबरोबर पत्र डाकेनें 
टाकणार. 
नारायण पाठक 


[ १७] मनांतीछ शल्य 
पुणें, 
ता. ३०-९-२१, 
रा. रा. विनायकराव भोळे यांस इंदू काळे हिचा नमस्कार वि. वि. 
मी इतके दिवस आपणांस कधींहि पत्र लिहिलें नाही, पण आज 
लिहीत आहें याचें कारण तसेंच महत्वाचें आहे. पत्रांतील भाषेकडे आणि 
शुद्धलेखनाकडे आपण चोखंद्ळपणाने पाहतां हें मला ठाऊक आहे, पण 
मला जसें येईल तसें मी लिहित्ये. चुका दाखविण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं. 
पत्र लिहिण्याचं कारण असं, कीं माझ्याविषयी हल्लीं घरीदारीं फार संशय 
उत्पन्न झाला आहे. ( “दारीं च असता तर मला त्याची पवी नव्हती, पण 


३६ 


इंदु काळे व सरळा भोळे 


“चरीं “हि आहे म्हणून पत्र लिहावें लागत आहे. ) संशय अगदीं निराधार 
नाहीं, बिंदुमाधव म्हसकर यांचा माझ्याशीं बराच परिचय झालेला आहे. 
आणि ते मला पेटी आणि गाणें शिकवणीपुरतेंच नव्हे तर अधिक वेळ 
शिकवीत बसतात; इतकेच नव्हे तर त्यांनीं एकदां किंचित्‌ अतिप्रसंगहि केला 
हें आपणांजवळच मी कबूल करत्यें. ( सरला-वन्संकडून हें अगोदरच आप- 
णाला कळलं असेल म्हणून तें लपविण्यांत अर्थहि नाहीं |) परंतु काय 
असेल तें असो, त्यांचें हृदय वाईट असेल असें मला वाटत नाहीं. भक्ति- 
रसाचीं पदें त्यांनीं म्हटलेलीं ज्यांनीं ऐकली असतील त्यांना माझें म्हणणें 
पटेल. खऱ्या भक्तीचा ओलावा असल्याशिवाय अशा रीतीनें पदें म्हण- 
तांच येणार नाहींत. फुप्फुस बिघडून दमा झालेल्या मनुष्याला जसं गातां 
येणार नाहीं, त्याप्रमाणेंच हृदयाला कीड लागून अनीतिमान्‌ झालेल्या मनु- 
ष्याला गाण्यांत उत्तम भक्तिरस आळवितां येणार नाहीं. अलगुजाला किंवा 
“ फ्ल्यूट “ला चीर गेली असली तर चांगळे सूर त्यांतून कसे निघतील १ 
उत्तम गाण्याची देखील अशीच गोष्ट आहे,--हृदयांत बिघाड झाला असला 
तर दुसऱ्याच्या हृदयाचा ठाव घेणारे सूर त्यांतून निघणारच नाहींत. आतां 
एखादवेळेस मनुष्याला मोह होणार नाहीं असं नाहीं. पण हा त्याचा 
कायमचा स्वभाव आहे असं मानूं नये,-निदान असं माझं आपलं 
बायकी मत आहे. हृदयांत खर्‍या भक्तीचा ओलावा असल्याशिवाय 
अशा रीतीनें पदें म्हणतांच येणार नाहींत. आतां देहधर्मानुसार मनुष्य 
एखादवेळेस घसरतोच आहे. ही गोष्ट निराळी. माझी ही अशी दृष्टि आहे, 
पण लोकांना भलताच संशय येतो. मी म्हणते बिंदुमाधव वाईट असतील- 
“ आहेत ” असें आपण घटकाभर धरूं या-पण त्यांच्याजवळ गाणं आणि: 
पेटी शिकण्याला काय हरकत आहे ? आपलं मन खंबीर असलं म्हणजे झालं. 
मला त्यांच्यापासून कळा विकावयाची आहे आणि माझी कलेची तहान 
भागवून घेतांना मी इतर गोष्टींकडे कशाला पाहूं ! अगदीं खरं बोलावयाचं 
म्हणजे मला त्यांचं गाणं-बजावणंच आवडतं असं नाहीं तर त्यांच्या 
बरोबर बोलणं-चालणंहे आवडतं. पण त्यांत कांहीं पाप आहे असें मला 


३७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


वाटत नाहीं. मला हरतर्‍हेच्या कलाकौदाल्याची आणि सुंदरतेची आवड आहे 
ती झोकापवादासाठीं मला दाबतां येत नाहीं. ती दाबून चिरडून टाकणें 
आपणांला इष्ट वाटत असल्यास कळवावे. आपलें मत मला फार विचाराई 
वाटतें म्हणून लिहीत आहें. बायकांना स्वतःच्या कांही आवडी-निवडी 
नसाव्यात काय ? कलेच्या प्रेमाकरितां त्यांनीं कलाकुशल लोकांशीं परिचय 
केल्य तर तो वाईेट काय ? कलावन्त हा नेहमीं वाईटच असतो काय £ 
आणि तो वाईट असला म्हणून त्याच्या कलेलाहि त्याच्या वाईहेटपणाचा 
बिटाळ होतो काय? हा विटाळ त्याच्याशीं कला विकणाऱ्यांनाहि बाधक 
होतो काय ? 

‹ त्यांना › माझ्या सगळ्या हौशी पुरवाव्याशा वाटतात, पण बिंदुमाध- 
वांचा संशय येतो. ते कांहीं स्पष्ट बोलत नाहींत, पण लोकाएवाद त्यांच्या 
कानांवर वारंवार आदळून त्यांना चैन पडूं देत नसावेत. त्यांच्या मनांत 
काँही तरी मला स्पष्टपणें सांगावेसे वाटत असावें, पण सांगवत नाहीं. 
माझीहि अक्षीच अवस्था झाली आहे. बिंदुमाधवांचा अतिप्रसंग मी सरला- 
वन्संना सांगितला, ( आपणांलाहि आतां या पत्रांत कळविला ); पण त्यांना 
प्रांजलपणें सांगदत नाहीं. भीति वाटते. भीति कसली ती सांगतां येत 
नाहीं. क्षिकदणी बंद करतील ही भीति आहेच. पण खरी भीति भलत्या 
संशयाची. मी गुन्ह्यांत साथीदार आहे आणि आपला गुन्हा लपविण्याकरितां 
साथीदारावर उलटत आहें असा कदाचित्‌ संशय यावयाचा. म्हणून कॉहींच 
बोळ नये असं वाटतं. पुरुषांचं मन कोणी सांगावं £ आणि त्यांचं मन 
कळषित झालं तर माझ्या जन्माचं मातेरं होईल. मला टाकतील हें कांहींच 
नाहीं,--खरं दुःख याचं कीं त्यांच्या सारख्यांना मी दुःख दिलं आणि त्यांच्या 
सारख्यांचं प्रेम मी गमावलं. 

आपणाला सगळ्या गोष्टी दिग्दर्शित केल्या आहेत ( विस्तारानें लिह लाग- 
ल्यावर एक कादंबरीच होइछ ! ); तरी आपण योग्य तो उपदेश मला करावा 
आणि वाटल्यास त्यांनाहि करावा. त्यांचं मन अलीकडे माझ्याशी खुलं नाहीं, 
हैं माझ्या हृदपांतीऊ शल्य आहे. तें कसंहि करून दूर करावं. 


३९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


सरला-वन्संची प्रकृति ठीक आहे. त्या आपणाला लवकरच छोटासा 
“हेर करतील असें वाटतें. पण त्या अहेराचें कौतुक करण्यास आपण इकडे 
यावें; पण सरकार येऊं देतें का आपणांस तुरंगांत डांबून ठेवतें हा प्रश्नच 
आहे. इतके दिवस सगळ्यांचे आनंदांत गेले, पण आतां सगळ्यांनाच 
आप-आपल्या परीने काळज्या उत्पन्न झाल्या आहेत. ईश्वराची मर्जी. 


इन्दू काळे 


[१८] धमोभिमानी ? 
कसबा पेठ, पुणें, 
ता. ९-१०-२१ 
रा. रा. विनायकराव भोळे, मुक्काम बारडोली यांस सा. न. वि. वि. 
आपले हितचिंतक म्हणून हें पत्र लिहीत आहों. आपले मित्र नारायणराव 
पाठक यांचा सौ. इंदुबाई काळे यांच्याशी फार परिचय होत चालला आहे 
तो लोकांना पाहवत नाही. आपणाला पाहवत असल्यास कोण काय 
करणार £ सुधारकांना काय वाटेल तें वाटो, आम्हां सनातनी हिँदु लोकांना 
तरी असला अतिपरिचय आवडत नाहीं. बिंदुमाधव महस्करांचेबदल 
नारायणराव गांवामध्ये खोत्या कंड्या उठवीत आहेत. पण हें सर्व आपलें 
कृष्णकृत्य झांकम्याकरितां आहे. भाऊराव काळे यांना आम्ही पत्र लिहिलेच 
आहे. आपण त्यांचे नातलग व स्नेही म्हणून आपणांसहि लिहीत आहों. 
सही करणें कायद्याच्या दृष्टीनें घोक्याचें आहे म्हणून आम्हीं कसबा 
पेठवासी सनातन धर्माभिमानी लोक सही करीत नाही. 


आपले 


घमोभिमानी हितेच्छु 


३९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


(१९ ] मनांतील किल्मिषं कशी निघून जातीछ 
बारडोली. 
ता. १०-१०-२१. 


सौ. इंदुबाई काळे यांस विनायकराव भोळे याचा नमस्कार वि. वि. 


तुमचें पहिलेंच पण विलक्षण पत्र मिळाळें. तुम्ही प्रांजळपणे आणि 
माझ्यावर पूर्णपणें विश्वास ठेवून अत्यंत स्नेहभावानें पत्र लिहिलेत हें 
पाहून आनंद झाला. पण मजकुरानें मात्र मनाची चलबिचल झाली. 

भाषाझुद्धीकडे आणि शुद्धलेखनाकडे माझी जी नजर असते तिची 
आपल्या कुटुंबांत चेष्टा उडविण्यांत येते हें मला ठाऊक आहे. पण गाणें 
ऐकतांना वदसूर आले म्हणजे जसें तुम्हांला होत असेल तसेंच मला 
अशुद्ध लेखन पाहिल्याने होतें. पण हा अगदीं गौण प्रश्न आहे. 

तुमच्या पत्रांतील महत्वाच्या भागासंबंधीं काय लिहावें हें निश्चित 
ठरविणें कठीण आहे, म्हणून जे विचार जसे सुचतील त तसे छिहितों. 


(१) भाऊरावांच्या कानांवर सवे प्रकारचे लोकापवाद गेळे आहेत 
व ते “ मित्र ” मंडळीच्या कुचेशंचा विषय झाले आहेत, तरी सुद्धां 
ते तुम्हांला एका शाब्दानें दुखवीत नाहींत किंवा स्वातंत्र्याच्या आड येत 
नाहींत यांत त्यांचा जो मनाचा थोरपणा आहे तो कधींहि विसरूं नये. 

(२) दुसरी गोष्ट अशी कीं कलेची आवड ठीक आहे, पण कलेपायीं 
नीति नावडती होणें चांगलें नाहीं. गाण्यामध्ये ताना आणि आलाप यांचे 
बाबतींत गाणाऱ्याळा थोडेबहुत स्वातंत्र्य असरु तरी त्यानें “ ताल ” 
केव्हांहि संभाळलाच पाहिजे, त्याप्रमाणेंच कलेकरितां थोडेबहुत स्वातंत्र्य 
इष्ट आहे, पण नीतीचें “ ताल-तंत्र ” संभाळलेंच पाहिजे. कलेची 
तहान भागविण्याकरितां नीतीच्या रक्ताचा धोंट घेणें बरोबर नाहीं. 
भाऊरावांशीं विवाहबद्ध झालांत तेव्हां तुम्हीं कांहीं बंधनं आपण होऊन 
स्वीकारलींत. तीं मोडणें चांगलें नव्हे. हें मी गूढ़ अध्यात्माचा आधार 


० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


घेऊन म्हणत नाहीं तर ही साधीसुधी नीति आहे. दुसऱ्याला आपल्यामुळे 
दुःख होऊं नये अशी कोणत्याहि विचारी माणसाची इच्छा असते. पतीला 
आपल्यामुळे दुःख होऊं नये हें पत्नीला तर वाटणें साहाजिकच आहे. 
अर्थात्‌ दुःख न होईल असें बागणें हं तिचें कर्तव्य होतें. “सहधर्मचारिणी?” 
या नात्यानें तिनें जीं कतेव्यें अंगावर घेतलेलीं असतात तीं हरतर्‍्हेच्या 
सुखोपभोगाच्या व विलासांच्या आड येतील, कलाविषयक हौशी-आवडींना 
त्यामुळें पायबंद बसेल, देशाभिमानाच्या व इतर कर्तव्यांशीं त्यांचा 
ठढाहि होईल; पण तीं झुगारून देणें सामान्यतः इष्ट नाही. 

आतां तुम्हीं म्हणाल कीं “ बिन्दुमाधव म्हस्करांशीं गाणेंबजावणें 
शिकण्यांत वाईट काय आहे? ” वाईट कांहीं नाहीं, पण बिन्दुमाधव 
है मनुष्य आहेत आणि तुम्हीहि मनुष्यच आहांत. अतिपरिचय झाला 
असतां कोणाला केव्हां मोह होईल याचा नेम नाहीं, म्हणून 
मोहकारणच दूर सारावें. हें तुम्हांला इष्ट वाटत नसल्यास भाऊरावांशीं 
प्रांजळपणें सवे गोष्टी बोलाव्यात आणि त्यांची संमति घेऊन शिकवणी 
चाळू ठेवावी. मन मोकळें करून ( “ सर्वे ” नाहींत तरी बहुतेक सर्वे) 
गोष्टी बोलल्यास ते आपल्या कलेची होस पुरवतील आणि लोकांत 
उठलेल्या कंड्यांना भीक घालणार नाहींत. त्यांचें तुम्हांवर किती प्रेम आहे 
याची तुम्हांला कल्पना नाहीं; मला आहे. त्यांना कळेची होस नाहीं असें 
नाहीं, पण तुमच्यासारखी उत्कट नाहीं एवढेंच. तुमच्या यौवनानें आणि 
सौंदयोनें त्यांचें प्रथम लक्ष वेधले, मग तुमची कलाभक्ति व कलानिपुणता 
पाहून त्यांचें तुमच्यावर प्रेम बसलें, व तुमचा प्रांजलपणा आणि 
स्वतःच्या मतांबइलचा आग्रह यांनीं तर त्यांचें मन काबीजच केलें, 
असा त्यांच्या प्रेमाचा थोडक्यांत इतिहास आहे हँ त्यांची बरींचशीं 
गुपितें जाणणारा मी तुम्हांला सांगतों. या गोष्टी सांगण्याचे कारण एवढेंच 
कीं तुम्ही भाऊरावांशीं सरळपणे आणि कांहीं एक आडपडदा न ठेवतां 
बोलावें. असें बोलणें झाल्यास उभयतांच्या मनांतील सगळीं किल्मिषें 
निघून जातील. 


४१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आपण सगळे एकत्र जमून बोललों-चाललों असतों तर सगळ्या गोष्टी 
ठीक जमल्या असत्या. पण मला तिकडे येणें शक्‍य नाहीं. घरजमंवई म्हणून 
तुमच्या घरांतला पाहुणचार सोडून लवकरच मी चतुर्मुंज होत्साता 
सरकारचा जांवई होणार आहें आणि तुरुंगांतला गोड पाहुणचार घेणार 
आहें! गोष्टी थट्टवारी नेऊन आगामी घोर प्रसंगाचा कठोरपणा कमी 
करण्याचा मी प्रयत्न करीत आहें; पण तो कसा साधणार १ तथापि गोष्टी 
थह्ेवारी नेण्याचा प्रयत्न करावयाचा नाहीं, तर मग काय रडकथा सांगूं? 
माझ्याविषयीं काळजी करूं नये. तीन वर्षांनीं का सहा वर्षांनीं सुटून 
आल्यावर पुनः आपले सगळ्यांचे दिवस आनंदांत जातील अजी मला 
आशा आहे. त्या दिवसाची मी तुरुंगांत वाट पहात राहीन. 


सौभाग्यवतीसंबंधानें काय लिह १ कांहीं लिहीत नाहीं झालं. उभयतांस 


आशीर्वाद: 
बिनायकराव भोळे 
[२०] तुरुंगांत पाऊल टाकण्यापूर्वी 
बारडोली, 
ता. १५-१०-२१. 


प्रिय मित्र भाऊ काळे व प्रियपत्नी सरला-यांस विनंति विशेष. 


सत्याग्रह करून तुरंगांत जाण्यापूर्वी हृरतन्हेचे विचार येत आहेत 
त्यांबद्दल उभयतांना पत्र लिहीत आहें. 

गुजराथी लोकांचा माझा अनुभव त्यांचे विषयीं अनुकूल ग्रह उत्पन्न 
करणारा आहे. त्यांच्यामध्यें दिखाऊ स्नेह आणि आदरसत्कार आपल्यापेक्षा 
अधिक आहे (या बाह्य आद्रसत्काराला व स्नेहाला ते “ विवेक ” 
म्हणतात ) पण एकंदरींत जात्या ते प्रेमळ आहेत. मी आजारी असतांना 
एका कुटुंबाने माझी जी सेवा केली तिचें कौतुक करावें तेवढें थोडें. 


३२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


एकदां मला विलक्षण अनुभव आला. मी संध्याकाळी सायकलवर 
बसून फिरत फिरत लांब गेलों होतों. परत आपल्या गांवीं येतांना रात्र 
झाली आणि मलाहि थोडीशी भीति वाटं लागली. पण दरिद्यांना आणि 
त्यांत पुरुषांना भीति वाटप्याचें स्तोम माजविण्याचें कारण नसतें, आणि 
माजवून चालतहि नाहीं, अशा प्रकारचे बिचार मनांत येत आहेत, तोंच 
एक ( पठाण नाहीं! तर ) गरीब मजुराची मध्यम वयाची एक सुंदर 
ल्ली दिसली. ती गुजराथीमध्यें म्हणाली, “ दादा, मझा सोबत करतां का ? 
सायकल सावकाश चालवा, मी आपल्याबरोबर धांवत येत्य. मी बाई 
माणूस आहें, मला भीति वाटत आहे. ” माझ्याबद्दल तिला इतका विश्वास 
वाटला हें पाहून मी आनंद्लों आणि सायकलवरून उतरून तिच्या बरोबर 
चाळं लागलों. वाटेंत कांहीं तरी बोलणें काढलें पाहिजे म्हणून तूं कोण 
कोणाची वगैरे विचारलें, तेव्हां तिचा नवरा गवंडी असून त्याला दारूचे 
व्यसन आहे, उशीर झाला तर तो रागावेल आणि मारील असें तिच्याकडून 
समजलें. ती स्वतः मजुरी करून चार आठ आणे मिळविते; खेब्यांत 
राहणाऱ्या तिच्या भावाने आज तिला बोळावछें होतें म्हणून त्याच्या गांवीं 
ती गेडी होती. तेथून निघतां निघतां उशीर झाला. नवऱ्याला घरी 
आल्यावर त्याला खायला कोण देईल ही भ्रेममूलक एक काळजी आणि 
रागावला तर किती आणि कसा मारील ही भीतिजन्य दुसरी काळजी | 
नवरा दारूबाज होता तरी त्याच्याबद्दलचें तिचें प्रेम अवर्णनीय होते. तें 
पाहून मला तिच्याबददळ अतिशय आदर वाटूं लागला. अशिक्षित आणि 
गरीब असली म्हणून काय झालं, ती खरोखर साध्वी होती. आणि या 
साध्वीनें माझ्यावर पूर्ण विश्वास टाकून मला सोबतीला रहा म्हणून 
सांगितलें यांत मला बहुमान वाटला. माझ्यावर तिनें इतका विश्वास ठेवावा 
इतकें तिला काय दिसळें कोणास ठाऊक | 

आतां दुसरी एक गोष्ट सुचली आहे ती लिहितों. गीतारहस्याचें वाचन 
करीत असतां मला गीतेतील पाठांबहल कांहीं कल्पना सुचल्या. पण 
बारडोलीच्या धांदलींत वेळ कोणाला आहे आणि पुस्तकें कोठून मिळणार ? 


3३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आतां तिसरी गोष्ट लिहितों. (क्रम किंवा संगति पाहूं नये. घाईत 
लिहीत आहे.) माझा हिशेब तपासून पाहण्यास बापूजींकडून (म्हणजे 
अथात्‌ गांधींकडून ) एक मनुष्य आला. त्यानें २॥ आण्यांचें एक व्हाऊचर 
नाहीं अशी माझ्या हिशेबांत चूक काढली आणि भलतेंसलतें तो बोलूं 
लागला. व्हाऊचर नसणें ही चूक आहे, आणि अडीच आणे मी भरणेंहि 
प्राप्त होतें, पण माझी पूर्वपरंपरा, माझें अलीकडील वर्तन, चळवळींत 
पडण्यांतीळ माझे हेतु, माझा दजा, वगैरे पाहून तरी त्या शहस्थानें भलतें- 
सलतें बोलावयास नको होतें. सावंजनिक फंडाबाबत चोख असणें आवश्यक 
आहे ही गोष्ट खरी असली तरी सारासार विचार अगदींच सोडावा काय ? 
कदाचित्‌ तो गुदस्थ आपलें कर्तव्य करीत असेल आणि मी त्याला उगीच 
दोष देत असेन. आपण चूक करून दुसऱ्याला नांवें ठेवण्यांत अर्थ काय १ 
एवढें मात्र मनांत येतें, कीं देशप्रेमामुळें द्रव्यहानि झालीच, संसारसुख 
संपे, ज्ञान-छालसा पोटांतच जिरली आणि आतां यःकथित्‌ चुकीसुळें 
नांवहि बहू होण्याची वेळ आली आहे ! 

याला दुसरें एक कारण असूं शकेल. मला एका डिटेक्टिव 
ऑफिसरानें एकीकडे नेऊन महिना ५०० रुपये देववितों, गांधींच्या राज- 
कारणांतल्या बातम्या देत जा, असें मला म्हटलें. मी अथोतच नाही 
म्हटलें. तथापि डिटेक्टिव ऑफिसराजवळ एकीकडे बोलणें झालेलें कांहींनीं 
पाहिल्यासुळें मी डिटेक्टिव असावा असा संशय पसरला आहे आणि 
म्हणून या संशयाला बळी पडल्यामुळेंच २॥ आण्याच्या चुकीबद्दल त्या 
ऑडिटर गृहस्थाने माझी कठोर शब्दांनी हजेरी घेतली असावी | जगांत 
गैरसमज असें नुकसान करीत असतो ! 


ह न + 


भाऊ, तुरुंगांत जाण्यापूर्वी तुला आतां एक गोष्ट सांगतों. थोड- 
क्यांत सांगतों, पण लाख रुपयांची आहे. इंदूला व्यवहार समजत 
नाहीं, तिला कलेचें भलतेंच वेड आहे, पण ती शुद्ध व निर्मळ आहे. 


४४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


माझ्यावर विश्वास ठेव आणि सगळे किंतू, सगळे संशय, सगळीं शल्यें 
हृदयांतून बाहेर काहून टाक. 


के म जव 


--सरले, तुला काय लिहावयाचें? व्यवहार न समजणारा आणि 
घ्येयाचें वेड लागलेला तुझा पति तुला आणि स्वतःला दुःखांत लोटीत 
आहे. सुखानें का तो ही गोष्ट करीत असेल £ नाहीं. मला माझें ध्येय 
तुरुंगाकडे लोटीत नेत आहे. गीतेत म्हटल्याप्रमाणे “ बलादिव नियोजितः” 
अज्ञी माझी स्थिति आहे. क्षमा कर वगैरे कांहीं लिहीत नाहीं. तू 
माझ्यापेक्षां विद्येत कमी असलीस तरी कर्तव्यअकतेव्य जाणण्यांत अधिक 
समंजस आहेस अशी माझी मनोदेवता सांगते. 

तुझ्याविषयींहि भलत्या कंड्या उठत आहेत असें निनावी पत्रांवरून 
समजलें. पण या कंच्यांची योग्यता न समजण्याइतका मी “ भोळा ” 


नाहीं. 
विनायक भोळे 
[२१] खूप पैसा मिळतो, पण-- 
काळे यांचा वाडा, 
नारायण पेठ, पुणें, 
१-१-२२. 


मित्रवर्य विनायकराव भोळे यांस भाऊ काळे याचे सा. न. वि. वि. 

आपणांस १॥ वर्षांची शिक्षा झाली हें तारेनें कळलें. जिवावरचें 
शेपटीवरतींच गेलें म्हणावयाचे | १० वर्षांची सजा दिली असती तर 
त्यांचें आपण काय केलें असतें १ 

सरळेला अथात्‌ दुःख कारें आहे, पण तिनें हाय खाल्लेली नाहीं. 
ती इतकी धीराची असेल असें वाढलें नव्हतें. आईची व अप्पांची 


४५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


अवस्था मात्र दिवसेंदिवस शोचनीय होत चालली आहे. जांवयाला 
झालेल्या शिक्षेमुळें ( आणि सुनेबद्दलच्या बऱ्यावाईट कंड्यांमुळें ) दोघेंहि 
म्लान झालेलीं आहेत. पण करावयाचें काय ? 


वर कंड्यांचा उल्लेख केला तो कदाचित्‌ करावयास नको होता. पण एका 
अर्थी केला हेंच बरें झालें. मी बिन्दुमाधव म्हस्करांबहूल भलताच संशय 
घेत नाहीं, कारण तो जरी मला संशयास्पद दिसत असला तरी इन्दू: 
बद्दल माझी खात्री असल्यामुळें त्याच्या शीलाविषयीं विशेष विचार करण्याचें 
कारण नाहीं. 


शरयत्नपूवैक उदार बुद्धि ठेवून वर हें लिहिले खरें, पण पोटांत काय होत 
आहे तें तुला समजण्यासारखे आहे. 

सरळेला याच्यांतच पत्र लिहिण्यास सांगितलें होते, पण ती. आळस 
करीत आहे. तिला कांहीं दिवस गेले आहेत, हें मागें एकदां कळविळेंच होतें. 
बाळंतीण झाल्यावर खुशालीचें पत्र पाठवीनच. काळजी करूं नये. तिची 
प्रकृति चांगली आहे. 


माझें कंत्राराचें बस्तान चांगरें बसत चाललें आहे. नोकरी धरली 
नाहीं हेंच बरें झालें. स्वतंत्र राहून पैसे मिळत आहेत. पण,-पण ही स्वतं- 
त्रता दिखाऊ आहे. मला नेहमीं घराबाहेर जावें लागतें. बायकोशी चार 
गोष्टी बोळान्यात, तिला कोठें घेऊन जावें, तिच्या हौशी पुरवाव्यात, 
गायनादि कलांकडे लक्ष द्यावें हें मला साधत नाहीं. इंदु पुष्कळ सुंदर 
बस्तु विकत घेत्ये, पुष्कळ प्रकारचीं छुगडीं-पातळें नेसते, टेबलावर 
सुंदर सुंदर मांडणी करत्ये, पण तिची वाहवा करावी किंवा निदान 
तें तें सोंदये घ्यानांत आलें आहे एवढें तरी दाखवावे, अझा गोष्टी 
माझ्या रुक्ष, साध्यासुध्या, व्यावहारिक माणसाला न साधल्यामुळें जें 
व्हावयाचें तें होते. माझे दोष मी जाणतों, ते सुधारण्याचा प्रयत्न करतों, 
पण हे प्रयत्न कृत्रिम दिसतात ( आणि असतातहि ! ) 


३६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





नारायणराव पाठकांच्याविषयीं एक गोष्ट सांगावयाची आहे. त्यांनीं 
काशी ढवळे हिच्याशी लम्न करण्याचें नाकारिलें हें तुम्हांला मागेच लिहिलें. 
त्याच्या नंतर त्यांचें मन फिरलें होतें. योजिलेल्या वधूने “ आपण 
माझ्याशी लम न केल्यास मी आजन्म अविवाहित राहीन ? अशा अथोचें 
पत्र लिहिलें होतें तें त्यानें मला दाखवले आणि मन हेलकावे खात आहे 
असे तो म्हणाला. इतिहासकार राजवाब्यांनींहि तूं लम करून घे, माझ्या नादीं 
लागूं नकोस, असें त्यांना पत्र लिहिलें म्हणतात. पण काय झाळे कोणास 
ठाऊक, नारायणरावांनीं मुलीला पत्र लिहून कळविलें कीं “ माझा इलाज 
नाहीं. मराठ्यांच्या इतिहासाचे काये मला तुझ्या प्रेमापेक्षां किंवा तुझ्या 
जीवितापेक्षां अधिक मौल्यवान वाटतें.” भ्येयनिष्ठ माणसांचे सगळेंच निराळें | 

तीन तीन महिन्यांनीं कैद्यांना पत्र लिहिण्याची परवानगी असते. तरी 
परवानगी मिळाल्याबरोबर सविस्तर पत्र लिहावं. मी स्वतः फारशी 
पत्रें लिहीत नाहीं, लिहिलीं तर सविस्तर लिहीत नाहीं, पण लोकांनीं 
मला सविस्तर पत्रें लिहावीत असें मला वाटतें आणि तीं वाचण्यांत 
मला आनंद होतो, ही माझी खोड तुला ठाऊकच आहे. 

आपला मित्र व मेहुणा, 
भाऊ काळे 


[ २२] सगळे खुशाल ! 
साबरमती जेल, 
२१-११-२२. 

मित्रवये भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 

मला जेलमधील कांहीं किरकोळ शिक्षा झाल्यामुळें पत्र लिहिण्याचा 
माझा हक्क मी इतके दिवस गमावला होता. गेल्या तीन महिन्यांत जेलचा 
नियम माझेकहून मोडला गेला नाहीं, म्हणून आतां परवानगी मिळाली आहे. 
पण कांहीं लिहावेसे वाटत नाहीं. 


७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





अप्पांची व घरांतल्या सवे माणसांची प्रकृति कशी आहे तें कळवावे. 
बाकी इन्दु, सरला व छोटू आणि इतर सर्वै मंडळी खुशाल असतीलच; 
कारण मला वाईट वाटूं नये म्हणून तीं खुशाल आहेत असेंच आपण 
नेहमीं लिहिणार हें मी जाणून आहें ! मी खुशाल आहें हें मात्र मी खरें 
लिहिलें आहे. मी सुटण्याच्या सुमारास जेलमध्ये कपडे पाठवावेत व कोठें 
येऊं तें कळवावें. खुशालीचेंहि त्या वेळीं सविस्तर पत्र लिहावें. 


आपला 
विनायक भोळे 
[२३] पुढचे बेत 
सत्याग्रहाश्रम, साबरमती. 
ता. ३-६-२३. 
प्रियपत्नी सरला हीस अनेक आरिर्वाद विशेष. 


मी काल साबरमती जेलमधून सुटलों. छोट आजारी होता म्हणून मागील 
पत्रांत लिहिलें होतेस. तो आतां कसा आहे ? तूं. अहमदाबादेस येशील असें 
वाटलें होतें. पण पर्वा जेलरनें भाऊचें पत्र दिलें त्यावरून तूंहि आजारी 
आहेस असें कळलें. 


परवां तेथील युरोपियन जेलरने मला ऑफिसांत बोलावून घेतलें 
तेव्हां मी मोठ्या आनंदानें तेथें गेलों. मला वाटलें कीं कपडे वगेरे 
तुमच्याकडून आले असतील तें सांगण्याकरितां त्यानें बोलावें असावें. 
पण त्याच्या ऑफिसांत गेल्यावर त्यानें भाऊचें पत्र हातांत दिलें व 
वाचण्यास सांगितलें. कोणत्या आशेनें मी पत्र वाचण्यास घेतलें होतें 
आणि झालें काय ? पत्र वाचतां वाचतां माझ्या डोळ्यांत अश्रू आठे आणि 
मी रइं लागलों. तेव्हां जेलरनें खांद्यावर थोपटल्यासारखें करून दयाद्र 
बुद्धीनें एका कोपऱ्यांतल्या खुर्चीवर बसण्यास मला सांगितळें ! माझ्या- 


४८ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





बद्दलच्या शोकामुळें तुझ्या आईचें दुखणें विकोपास गेलें | जेलमध्ये मी 
आनंदांत आहें हैं पत्रांत लिहीत होतों, पण हें सगळें खोटें आहे असें तिला 
वाटत असलें पाहिजे; जांवयाबद्दलच्या शोकामुळें ( आणि सुनेबद्दलच्या 
लोकापवादासुळें ) बिचारी अकालीं मरण पावली. पण कदाचित्‌ आपल्या- 
पुढें जीं दुःखें वाहून ठेवलेलीं दिसतात तीं पहावीं लागूं नयेत म्हणून 
इंधवरानें तिची सोडवणूक केली असेल | 


जेल्मध्यें मला खरोखरच विशेष त्रास झाला नाहीं. अहमदाबाद येथील 
कांहीं मित्रांनी वशिला लावून म्हणा किंवा पैसे भरून म्हणा मझा एक दिवस 
मेवामिठाई पाठविली. ती मी खाल्ली, पण खातांना असा विचार आला, 
कीं हैं धोक्याचें आहे. कोणी पकडलें तर स्वतःलाच नव्हे तर बाहेरच्या 
मित्रांना शिक्षा होईल. खाऊन झाल्यावर मिठाई घेऊन येणार्‍या मित्राला 
निक्षून सांगितलें, कीं पुनः असें कांहीं करूं नये. आपण आणल्यास किंवा 
पाठविल्यास मी कशाला बोटहि लावणार नाहीं. 

निक्षून सांगण्याचे दुसरें एक कारण झालें होतें. तें असें कीं नारायणराव 
पाठकांकडून याच मित्रमंडळीच्या माफेतीनें मला एक थोडेसें महत्वाचें 
पत्र चोरून पाठविण्यांत आलें होतें. पत्र वाचून आनंद झाला. पण तें 
ल्पवावें कसें हा प्रश्न पडला. लपविण्यापेक्षां फाइन टाकलेले बरें असा 
विचार करून त्याचे बारीक बारीक तुकडे करून गजाबाहेर टाकळे. पण 
चोरटें मन भित्रे असतें. मनांत अक्षी भीति उत्पन्न झाली, कीं हे कपटे 
जर कोणाच्या नजरेस पडले आणि त्यानें ते मेहनत घेऊन जुळवले 
तर मला आणि माझ्याबरोबर माझ्या मित्रांना चांगलीच शिक्षा होईल. 
तेव्हां चोरून पत्र आणण्याचे किंवा लिहिण्याचे काम आपल्यासारख्या 
बावळटांना जमावयाचें नाहीं असें मनाशी ठरविलें आणि असल्या 
फंदांत पडावयाचें नाहीं असा कानाला खडा लावून घेतला. 


जेलमधील बारीक सारीक मनोरंजक अनुभव भेटीअन्तीं सांगेनच. तेथील 
स्वच्छता आणि शिस्त हीं वाखाणण्यासारखी आहेत. हिन्दी जेलरपेक्षां 


४९ 


इंदु काळे ब सरला भोळे 





युरोपिअन अधिक सरळ असतो असा माझा अनुभव आहे. तो प्रांजलपणें 
कबूल केला पाहिजे. 

जेलमधून ज्या दिवशीं मला सोडलें त्या दिवशीं वास्तविक ८-९ ला 
जेलच्या बाहेर पडावयाचा, पण पदोपदीं त्रास देणारें माझें दैव माझ्या 
आड आलें आणि सुटण्याला बारा वाजले! माझें स्वागत करण्याकरितां 
आलेल्या थोर थोर मंडळींना बाहेर उन्हांत तिष्ठत बसावें लागलें म्हणून 
अतिशय वाइँट वाटलें. 

इन्दूचें आणि भाऊचें आतां चांगलें सूत जमलें आहे असें तुझ्या 
पत्रावरून दिसतें. पण बिन्दुमाधव म्हसकरांची शिकवणी बंद करणें इन्दु 
अद्यापि कां चालढकलीवर नेत आहे याचा उलगडा होत नाहीं. 

बापूजींना (मला “ महात्मा गांधी ” हे शब्द आतां परकीपणा दाखविणारे 
वाटतात. ) मी भेटलों तेव्हांचा प्रेममय व कारुण्यपूर्ण प्रसंग वर्णन करीत 
नाहीं. आवेग ओसरल्यावर घटकाभर इकडचें तिकडचें बोलणें झालें. 
जाण्यापूर्वी ते म्हणाले कीं “ आतां तुम्ही महाराष्ट्रांत कोठें तरी खेड्यांत 
जाऊन खेड्याची सुधारणा करण्याचें काम हातीं ध्यावें अशी माझी इच्छ 
आहे. ” मीहि तुरुंगांत विचार करून मनाशीं हेंच ठरविलें आहे असें त्यांना 
सांगितलें. त्यावेळीं बापूजींना भेटण्यास दुसरी मंडळी आल्यामुळें बोलणें 
तेथेंच राहिलें. पण आतां पुण्यपत्तनस्थ सरलाबाईना आणि छोटूरावांना 
एखाद्या खेड्यांत रहावें लागणार असा रंग दिसत आहे एवढेंच सध्यां 
लिहितो. 

बी. ईं. झाल्यावर नोकरी न धरतां भाऊनें स्वतंत्र धंदा करण्याचें 
ठरविलें हैं चांगलें केळे. त्यांना कंत्राटांत किफायत पुष्कळ होते, पण 
बिचाऱ्याला सुख कोठें आहे? मला भेटण्यास येणार होता, पण आयत्या 
वेळेस महत्वाचें काम निघालें म्हणून येऊं शकला नाहीं, ही लहानशी गोष्ट 
सोडली तरी आइ वारली, बायकोबदल लोकापवाद, बहिणीला ( मेव्हण्याच्या 
मूखैपणासुळें ) हाळ अपेष्टा सोसाव्या लागणार आहेत अशी भीति, वडील 


५० 


इंदु काळे व सरला भोळे 





आजारी आणि दुःखी कष्टी--अशा स्थितींत कंत्राटांतली किफायत किती सुख 
देत असेल तें दिसतेंच आहे. 


नारायणराव पाठक हे डच रेकडेसमध्यें मराठ्यांच्या इतिहासाची कांहीं 
माहिती मिळेल म्हणून मुंबईस जाऊन डच भाषा दिकले हैं मागें ऐकले. 
आतां गोवें येथें जाऊन तेथील रेकडेसमध्यें कांहीं ऐतिहासिक माहिती असेल 
ती वाचतां यावी म्हणून पोतुगीज भाषा शिकत आहेत असें ऐकतों. 
लवकरच बेल्जिअन आणि स्पॅनिश भाषा शिकू लागतील असें भाकीत 
करावेंस वाटतें! ते डच व पोतुगीज भाषा शिकत आहेत यांत कांहीं 
वाईट नाहीं, पण इकडे तिकडे वणवण हिंडावयाचें, खाणे-पिणे जेथें जें 
मिळेल त्यावर भागवावयाचें, यामुळें त्यांची प्रकृति बिघडत असल्याचें 
ऐकून वाइट वाटतें. काशी ढवळे ही त्यांच्या चांगल्या ओळखीची 
आणि आवडती होती हें तुला ठाऊक आहेच. “लम करण्याचा पुनः 
मोह होत आहे, पण कष्टाने मी आवरीत आहें ” असें तुरुंगांतच त्यांची 
एकदां जी चोरून मुलाखत झाली तींत त्यांनीच कबूल केलें. ऐतिहासिक 
जिज्ञासेच्या पाठीमागें लागून स्वतःचा नाश करून घेत आहे झालं. 
( देशभक्तीच्या नादीं लागून मीहि तेंच करीत आहें |) मी लवकरच तिकडे 
येईन. 

कोंकणांतील लोणगांव ताळुक्यांतील पांचबावडी या गांवीं राहून तेथें 
आाम-सुधारणेचें काम करावें म्हणतों. गांवाची निवड कशी काय वाटते १ 
मूळ योजनेलाच जर बिरोध असेल, म्हणजे असल्या फंदांत मी इतःपर पडूं 
नये असेंच जर तुला वाटत असेल तर मात्र मला सवे गोष्टींचा पुनः विचार 
केला पाहिजे. कारण तुझ्या दृष्टीनेंहि मला पाहण्यास छिकलें पाहिजे हैं मी 
जाणतों. मनांतळें खरेंखरें कळवावें. 

तुझा देशवेडा पति, 
विनायकराव भोळे 


५१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





[२४] म्हसकरांची शिकवणी बंद 
पुणें. 
ता. ९-११-२३. 

मित्रवयै भोळे यांस सा. न. वि. वि. 

आपण, सरला, व छोट पांचबावडीस आनंदानें राहत आहांत आणि 
गावांत आपणांस मानमान्यता मिळत आहे हें ऐकून समाधान झालें. वास्त- 
विक तुम्ही शहरांत राहणारे प्रोफेसर न्हावयाचेत, पण खेड्यांतील पुरा- 
णिक आणि वैद्य व्हावेंत अक्षी इैश्वराची इच्छा होती. हेंहि कांहीं वाईट 
नाहीं! रात्रींची शाळा कशी चालली आहे तें कळवावे. आपण पगारी 
मास्तर ठेवावा, मास्तराचा पगार मी देत जाईन. स्वतःचा मौल्यवान 
वेळ दवडूं नये. आपण गीतेवर एखादें पुस्तक लिहावें अशी इच्छा आहे. 
तरी वाचन करीत रहावें, लहान गोष्टी इतरांकडून करून घ्याव्यात. ( पण 
हैं तुमच्या हातून होईल असें दिसत नाहीं. प्रत्येक ठिकाणीं स्वतः मरावयाचें 
,ही आपली खोड मेल्याशिवाय जावयाची नाहीं !) 

इकडची बातमी आशी, कीं बिन्दुमाधव म्हसकर यांची शिकवणी बंद 
झाली आहे. मी कांहीं एक बोललों नाहीं. इंदूलाच कांहीं तरी अनुभव 
आला असला पाहिजे आणि तिनेच त्यांना सांगितलें असलें पाहिजे. ते 
मधून मधून येतात, पण इंदु त्यांच्याशीं तुटकपर्णेच वागते असें मला 
तरी दिसतें. 

अप्पांची प्रकृती चष्यांतल्या त्यांत बरी आहे. मुलीकडून नातवाचें मुख 
पाहाण्याचें सुख लाभलें त्याप्रमाणें मुलाकडूनहि नातवाचें मुख पाहाण्याचें 
सुख लवकरच मिळण्याचा रंग आहे असें ते बोलत असतात. मला हें 
ऐकतांना लाज वाटते, पण प्रेमळ म्हाताऱ्या वडिलांना मी काय शिकदणार ? 
इंदूलाहि पुत्रमुख पाहाण्याची इच्छा फार दिसते | छोटूच्या लीलांचे ती 
वर्णन करीत असते त्यांत त्याचें कौतुक करावें ही इच्छा आहे का आप- 
णांलाहि असाच मुझगा असावा अशी गुप्त वासना आहे हें कोण सांग- 


५२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





णार ? ईश्वराची तशी इच्छा असल्यास छोट्च्या ऐवजीं एखाद्या “ छोटी ” 
वरच तिला समाधान मानून घ्यावें लागेल. आणखी चार पांच महिने 
वाट पाहिली म्हणजे सगळ्या गोष्टी स्पष्ट होतीलच, मला इतका वेळ 
काय सांगावयाचें होतें तें आतां कळलेंच असेल. 


आपला मित्र व मेहुणा, 
भाऊ काळे 


[ २५ ] गरिबींतला आनंद 
पांचबावडी, 
१-१-२४. 

प्रिय भाऊ यास सरलेचे नमस्कार वि. वि. 

आमचे दिवस येथें गरिबीत पण फार सुखांत जात आहेत. गांवांत 
मानमान्यता वाढत आहे. आमच्या आनंदाला पारावार नाहीं. गैरसमजुती 
होतात, पण छोटूच्या लाडासंबंधानें. भांडणें होतात, पण तीं छोट्च्या 
कौतुकासंबंधानें. मतभेद आहेत, पण ते छोद्ववर अधिक प्रेम कोणाचें 
याबद्दल. आणि खरें बोलावयाचें म्हणजे अधिक प्रेम कोणाचें आहे हैं सांगतां 
यावयाचें नाहीं. त्याला माझ्यापेक्षां यांचा फार लळा आणि हेहि न 
लाजतां आणि त्रास न मानतां त्याला नेहमीं घेतात. बाजारांत 
जातांना, फिरायला जातांना, फार काय रोगी पाहण्यास जातांना सुद्धां 
तो त्यांचे बरोबर असावयाचाच. इतके लाड करणें या गांवांतल्या 
चाळीप्रमाणें प्रशस्त नाहीं, पण लोक्रमताला कधींहि भीक घालावयाची 
नाहीं, आपल्या मनाला योग्य वाटेल तें करावयाचें, हा जन्मस्वभाव ठाऊकच 
आहे. आजकाल मला तर छोटूच्या तैनातीला असण्याशिवाय दुसरा धंदा 
नाहीं. आमच्या छोय्या राज्यांत छोटू ह्य राजा आणि आम्ही त्याचे तेनात- 
दार. “ छोट पुराण ” तुला कंटाळवाणे होईल म्हणून पुरें करतें. एक 
गोष्ट मात्र सांगत्ये. छोट्ूचे बोबडे बोल ऐकून इतका आनंद होतो काँ 


५३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





तो आम्हांला दोघांनाच ठाऊक. प्राकृत भाषा ज्याला शिकावयाची असेल 
त्यानें छोटूनें शब्दांची केलेलीं अपभ्रष्ट रूपें पहावीत, म्हणजे त्याला 
“ महाराष्ट्री ” वगैरे प्राकृत भाषांचे नियम आपोआप समजतील, असें 
म्हणावयाचे असतें. प्राकृत भाषेचा तो माझा गुरू आहे असें म्दणून कधीं 
कधीं त्याला “गुरुराज” ही पदवी तिकडून दिली जाते ! 


आपली प्रकृति कशी आहे तें कळ्वावें. इन्दुबहिनींच्या बाळंतपणा- 
करितां मला तिकडे यावयाची इच्छा आहे, पण बायकांच्या इच्छा मनांतच 
रहावयाच्या. तिला बरें वाटत नसल्यास मात्र संकोच न धरतां कळवावें, 
म्हणजे मी (वाटल्यास थोडासा हक्क गाजवूनहि ) येईन. 
सरला 


[२६] स्त्रिया इतक्या धीट झाल्या आं ? 
पांचबावडी, 
५-१-२४ 
मित्रवये भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 
येथें माझें चांगलें बस्तान बसलें आहे. माझें पुराण मोठें विद्वत्तापूर्ण 
आणि देशाभिमानयुक्त असतें अशी इकडच्या प्रांतांत माझी कीर्ति 
झालेली आहे. वैद्यकीहि उत्तम चालली आहे. चार इंग्रजी आणि संस्कृत 
वैद्यकीचीं पुस्तकें वाचून उत्तम वैद्य बनलो आहे ! बुद्धिमत्तेपेक्षां चांगल्या 
नशिबानेच मला हात दिला आहे. कांहीं बरे न होणारे रोगी बरे 
झाले ते वास्तविक आपल्या देवानें झाले, पण श्रेय मला मिळालें, एक 
लहान ५-६ महिन्यांचा मुल्या फार आजारी होता; श्रीमंताचा असल्या" 
मुळें इकडचे सगळे वैद्य आणि डॉक्टर यांची औषधें दिलीं, पण गुण 
आला नाहीं. सहजगत्या मी त्यांच्याकडे गेलों असतां मुलाला त्यांनीं 
दाखविलें. मी नाडी, छाती वगैरे तपासली, आणि मुळाच्या आईजवळ 
बोलतां बोलतां अंगावरचे दूध कसें आहे तें बिचारळें. तें दाट आहे 


५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





असें ऐकल्यावर मूळ रोगाचें कारण ध्यानांत आलें. मुलाला वास्तविक तें 
दूध पाण्यांत मिसळल्याशिवाय पचणें शकय नव्हते, पण लद्द।न मुलाला 
पाणी कसें द्यावयाचें या भीतीनें घरांतल्या बाया पाणी देत नव्हत्या, 
मी नंतर औषध पाठवून दिलें त्यांत पाण्याशिवाय कांहीं नव्हते, तें दोन 
दोन तासांनीं न चुकतां चमचा चमचा द्यावयाचें असें सांगितलें होतें. 
चमत्कार असा कीं मुलाला पाणी मिळाल्यामुळें गुण येऊं लागून तें लवकरच 
गुटगुटीत झाळें, आणि मी गांवांतला धन्वंतरी बनलों ! माझ्या हाताला 
यश आहे अशी गांवांतल्या लोकांची कल्पना या यशामुळें हृढ झाली 
आणि मी देशभक्त, विद्वान, वक्ता, समाजसेवक, स्वार्थत्यागी, अशा नात्यानें 
माझी जी कीर्ति झाली होती त्यांत या कीर्तीची भर पडली. झालेला 
खरा प्रकार मी गांवांत कोणाशी बोललों नाहीं. वैद्यकीच्या धंद्याला 
थोडीशी छच्चेगिरी लागते, ती आतां दिकलों आहें ! 

पर्वा काशी ढवळे ही नारायणराव पाठक येथें आहेत असें समजल्यावरून 
येथें आली. येथून जवळच असलेल्या पाटघर गांवी तिचा मामा आहे 
त्याच्याकडे जाण्याचे तिनें निमित्त केलें आणि धाकव्या भावाला घेऊन 
वाटेंत एक दिवस विश्रांति घेण्याकरितां म्हणून माझ्याकडे उतरली. 
चहापाणी, अंघोळी, जेवणें वगैरे झाल्यावर मला तिनें पडवीत एकीकडे 
बोलावून आमचें लहानपणापासूनचें प्रेम आहे, नारायणरावांच्या इति- 
हाससंशोधनाच्या आड मी येणार नाहीं, दारिद्यालाहि मी भीत नाहीं, 
वगैरे गोष्टी मला तिनें सांगितल्या आणि नारायणरावांचें मन वळविण्या- 
विषयीं अश्रुविसजेनपूर्वक विनंति केली. मळा तिची ती स्थिति आणि 
कृति पाहून प्रथम चमत्कारिक वाटलें पण पुढें गहिवर येऊन “ मला 
शक्य तें करतों” असें मी तिला अभिवचन दिलें. गहिवरून गेल्यामुळें 
मला भान राहिलें नाहीं आणि पाठीवरून हात फिरवून मी तिला धीर 
दिला आणि रडणें थांबविण्यास सांगितलें! आमच्या सरलाराणीसाहेब 
यांनीं पडवींत एकीकडे चाललेला हा प्रकार पाहिला आणि त्याचा सरळ 
अर्थ केला ! झालें, हिंवाळ्यांतल्या त्या दिवशीं पावसाळ्याची झिमूझिम्‌ 


दष 


इंदु काळे व सरला भोळे 





सुरू झाली. ईश्वरकृपेनें गडगडाट मात्र झाला नाहीं. सगळ्या गोष्टी 
समजावून सांगितल्या पण समजूत पटेना. ऐन वेळेला छोटू आल्यामुळें 
मात्र पावसाळा संपला आणि थोड्या देळानें कोंवळें ऊन सुरू झालें. 
तात्पये काय तर भावनाप्रधान स्वभाव असल्यामुळें आम्हांला स्वतःला 
बागतांना पोंच रहात नाहीं आणि मग असे पेंचांत सांपडतों ! छोट्सारखे 
सज्जन जगांत आहेत म्हणून आम्हीं संकटांतून कसे बसे निभावून जातों 
एवढेंच ! 

नारायणराव पाठकांना पुष्कळ सांगून पाहिलें. पण त्यानें तिच्या देखत 
मला म्हटलें, “ विनायकराव, एकदां सांगितलें तेंच तुम्हीं रांभरदां विचारलें 
तरी मी सांगणार. याबाबत माझी आपण पुनः मुलाखत घेऊं नये. काशीनेहि 
घेऊं नये. मला असल्या कुमकुवत करणाऱया मुलाखती व मुकाबले आवडत 
नाहींत. आपण मध्यस्थी न केलेली चांगली; केल्यास तुमच्या आमच्यामध्ये 
बेदिली उत्पन्न होईल. ” नंतर त्यांनीं काशीलाहि एकीकडे गांठून असेंच 
कांहीं तरी सांगितलें. बिचारी दिवसभर रडत होती. ती काल मामाकडे 
पाटघरला निघून गेली. बायका इतक्या धीट झाल्या असतील अशी मला कल्पना 
नव्हती. पण दीड वर्ष तुरंगांत आणि आतां खेडेगांवांत राहिल्यामुळे 
शहरांतील प्रगति किती झपाव्यानें होत आहे. हैँ कदाचित्‌ मला कळत 
नसेल ! बाकी खरें बोलावयाचें म्हणजे मला काशी ढवळे हिचा धीटपणा 
आवडला आणि नारायणरावाचा हटवादीपणा आवडला नाहीं. पण आपल्या 
आवडीनिवडीचा काय उपयोग ? 

विनायकराव भोळे 

ता. क. 

चिरंजीव छोटू आनंदांत आहे आणि आम्हांला आनंदवीत आहे. 
तुम्हांडाहि लवकरच पुत्रसुखाचा अनुभव येवो असें इच्छितो. 


वि. भो. 


५६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





[२७] संकटांची सावरी 
पांचबावडी, 
ता. १०-१२-२४. 


प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस विनायकराव भोळे याचा सा. न. वि. वि. 


रात्रींच्या शाळेकरितां, सामाजिक कार्याकरितां आणि आमच्या खाजगी 
खचोकरितां आपण जेवढे रुपये पाठवितां तेवढे सगळे मी सामाजिक 
कार्यात खर्च करून टाकतों हा माझा कदाचित्‌ दोष असेल; पण ही 
खोड मेल्याशिवाय जावयाची नाहीं. कारण माझ्या भोंवती मला इतकें 
दारिद्य दिसते आणि मदतीची इतकी जरूर भासते, कीं जवळ पैसे असतां 
ते पेटीत ठेवणें माझ्या जिवावर येतें. दुसरें असें, कीं आपण माझ्यावर 
दया करून मदत करतां तशी मी इतरांवर करावयास नको काय? 
तिसरें असें, कीं माझ्यासारख्या वृत्तीच्या लोकांनी आपण होऊन 
स्वीकारलेल्या दारिद्याच्या दीक्षेला सुसंगत वागावयाचें म्हणजे असेच 
वागळे पाहिजे, नाहीं तर लोकांमध्यें भलतेच गैरसमज उत्पन्न होतील 
आणि “ फंडगुंड”-पणाचे आरोप येतील. आणि अगदीं खरें कारण 
सांगावया म्हणजे सभोवार इतकें दारिद्य आणि इतक्या आपत्ति 
“आ” पसरून आहेत, कीं अशा परिस्थितींत अनवश्यक सांपत्तिक 
सुखोपभोग घेणें माझ्या जीवावर येतें, इतकेंच नव्हे तर तें मला पाप 
वाटतें. शिवाय, आझ्यासारख्यांना मुलांमुलींना शिक्षण देतांना, गरिबांना 
फुकट औषधपाणी देतांना, आपदम्स्तांच्या आपत्ति दूर करतांना, 
्ने्यांसोबत्यांमधील गैरसमज दूर करतांना, गांवांतील लोकांमधील तट 
सोडतांना (व मधून मधून तुम्ही म्हणतां त्याप्रमाणें “ व्याख्यानबाजी 
आणि अध्यक्षगिरी” करतांना |) इतका आध्यात्मिक आनंद होत 
असतो, कीं इतर सुखोपभोगांची लालसाच शिल्लक रहात नाहीं. द्राक्षे 
मिळाल्यावर करवंदे कोण खाईल £ अंजीर खाऊन पोट भरल्यावर 
उंबरांकरितां कोण धडपड करील? ( खाडिकपणानें हट करणाऱ्या छोदूला 


५3 


इंदु काळे व सरला भोळे 





कडेवर घेऊन सौभाग्यवतीनें चहा आणलेला आहे तो पाहून सुचलेली 
उपमाहि येथें लिहितो. आणि ५/१०मिनिटें चहा पिण्याकरितां आणि 
सौ. शीं बोलण्याकरितां थांबतो. उपमा अशी कीं, अशी पत्नी आणि 
असा मुलगा आणि असा चहा आणि असा प्रेमपूर्ण देखावा ज्याच्या भाग्यांत 
आहे तो बाजारांतल्या एखाद्या नादान स्रीच्या दुकानांत जाऊन दारू 
कशाला पिइँल ? ) 
न ज + 

माझी वैद्यकी उत्तम चालली आहे. खेड्याच्या मानानें पुष्कळच पैसे 
मिळतात. भाजीपाल्याच्या देणग्या पुष्कळ मिळतात. माझ्या पुराणाला 
संध्याकाळीं गांवांतील पुष्कळ लोक येतात. बायका येतात पण त्या 
कापूस पिंजीत किंवा वाती करीत असतात ! त्या माझ्या विद्वत्तेची फार 
स्तुति करतात आणि ती ऐकून मी धन्य होतों! ! आप्पासाहेबांना 
आपल्यासारख्या श्रीमंताचा जावई खेड्यांत दरिद्यासारखा राहतो हें 
दुःखदायक होत असेल, पण सुख आणि समाधान या बाबतींत मी 
(आणि सौभाग्यवतीहि ) दारिद्यांत खास नाहीं, हैं त्यांना समजावून सांगादें. 


रात्रींची शाळा कशीबशी चाऊली आहे. सौभाग्यवतीहि सवड सांपडेल 
तेव्हां माझ्या सोबतीला येऊन मुलांमुलींना शिकविते. इतके दिवस शाळा 
एका पडक्या झोंपडींत घेत होतों, ती आतां देवळाजवळील धर्मशाळेत 
आणली आहे. कांही लोक विरुद्ध होते, कारण शाळेंत अस्पृश्य मुलें आहेत; 
परंतु होतें-नन्हते तेवढें वजन खर्च करून धर्मशाळेत शाळा आणण्याची 
परवानगी मिळविली. मी पुण्यास असतांना अस्पृझ्यांशी उघडपणे 
रोटी-च्यवहार केला आहे; पण येथें करणें इष्ट का अनिष्ट याबद्दल निश्चय 
होत नाहीं. बहुधा लवकरच लोकमताला धाब्यावर बसवीन असें वाटतें. 
स्पशीस्पशी मात्र मानीत नाहीं. पुराणिकाच्या पेशाला वास्तविक हें 
झेंपावयाचें नाहीं, पण ( खऱ्या किंवा काल्पनिक ) विद्वततेच्या कीर्तीवर 
आणि वैद्यकींत उपकार करून ठेवलेल्यांच्या कृतज्ञताबुद्धीवर आतांपर्यंत 


द्द 


इंदु काळे व सरला भोळे 





तरी सगळें धकून गेळें आहे. घारूअण्णा नागे, कृष्णंभट फुरशे, वगेरे 
सनातनी धर्माचा खोटा अभिमान बाळगणारी टवाळ आणिं फसवी 
मंडळी मनांतल्या मनांत ( आणि थोडेबहुत जनांत) जळफळत आहेत, 
पण पांडुरंगशात्री अभ्यंकर यांच्यासारखा शास्री आणि नारायणराव काणे 
यांच्यासारखा घरंदाज श्रीमंत मनुष्य माझ्या बाजूला असल्यामुळें माझा 
सुधारकीपणा आतांपर्यंत तरी पचला आहे. योग्य संधि सांपडल्यावर 
नागे, फुरशे वगैरे डोक कदाचित्‌ फणा उभारतील आणि दंश करतील, 
आणि कार्यात विध्वें उतन्न करतील अशी भीति आहेच म्हणा | 
माझ्यापुढे असा प्रश्न. उभा राहतो कीं समाजाला चुचकारून घेऊन 
थोडेंसेच कार्य कां होईना, पण सगळ्यांना बरोबर घेऊन करावें, का 
लबाड पण भेकड लोकांना न सितां तत्त्वनिष्ठेने सुचविलेलीं मोठीं कार्ये 
करण्यास लागून, आपत्तींना आणि धोक्यांना धैयाने तोंड द्यावें १ धैयाने 
तोंड देण्यास मी भितों असें नाहीं, पण मोठा घास घेऊं लागल्यानें 
कार्यबिनाश तर व्हावयाचा नाहीं ना अशी भीति वाटते. 


इंदुवहिनीने बिंदुमाधव म्हसकरांची शिकवणी बंद केली आणि 
त्यांच्याकडे जाणेयेणेंहि कमी केलें आहे, हें ठीक झालें. पण हें सगळें 
अगदीं मनापासून आहे, का पतीच्या आग्रहास्तव आहे? त्यांचें मला 
एक पत्र आलें होतें, त्यांत त्यांनीं संशयी पतीच्या अवास्तव शंकेखोर- 
पणापुढें दीनपर्णे मान वांकवावी, का आपली गाणेंबजावणें शिकण्याची 
सात्विक हौस पुरवून ध्यावी असा मला प्रश्न विचारला होता. “ म्हसकरां- 
सारखा कसबी आणि शिकविण्यांत वाकबगार असा मास्तर मिळत नाहीं 
म्हणून त्यांचेबदल कांहींहि कंब्या पिकल्या तरी मी त्यांना शिक्षक म्हणून 
ठेवूं इच्छित्यें ? असें तिनें त्या पत्रांत म्हटलें होतें. मी या पत्राचें उत्तर 
“नरो वा कुंजरो वा” अशा पद्धतीचे दिलें होतें आणि लवकरच 
समक्ष भेटल्यावर सगळी चचो करूं असें आश्वासन दिलें होतें. 


सौ, ची प्रकृति उत्तम आहे. ती मला हरतर्‍हेनें सामाजिक व बौद्धिक 
५९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





कार्यांत मदत करते,--ती खरी “सहधर्मचारिणी ” आहे. आनंदांत 
असते, पण छोट्ला श्रीमंती कपडे व अलंकार वगैरे करतां येत नाहींत, 
एवढ्याकरतांच फक्त माउलीला वाईट वाटतें. आपण कौतुकानें उंची कपडे 
पाठवितां आणि अलंकारहि पाठवितां पण आपण स्वतः मुलाला उंची 
कपडे करूं शकत नाहीं म्हणून बिचारीला वाईट वाटतें. त्रीहृदय 
असें आहे. 


मी स्वतः छोट्चें बोट धरून, किंवा त्याला हातावर घेऊन (किंवा 
कधीं कधीं खांद्यावर घेऊन ) मित्रांकडे किंवा बाजारांत जातों आणि त्यांत 
धन्यता मानतों! लोक मला चमत्कारिक म्हणतात आणि हंसतात; 
पण छोटूच्या आनंदपूर्ण हास्यापुढें लोकांच्या हंसण्याची किंमत काय ? 
कळावे. 
आपला, 


विनायकराव भोळे 





[२८] खरा थोरपणा कोणाचा ? 
पुरणे. 
ता. १-१-२५. 


प्रियमित्र विनायकराव भोळे यांस भाऊराव काळे याचा साष्टांग 
नमस्कार, वि. वि. 


इतके दिवस पत्राचें उत्तर दिलें नाहीं याचें कारण असें कीं पैशाची 
कमाई करून देणारं कंत्राटे मला फुरसतच मिळूं देत नसत, हैं कारण 
अंशतः खरें असलें, तरी अगदीं खरें कारण असें, कीं माझ्या मनांत 
( कादंबच्यांत वर्णन केलेला असतो तसा ) अंतःकलह सुरू होता आणि 
काय करावें हें सुचत नव्हतें म्हणून लिहिण्याकडे माझी प्रवृत्तीच 
होत नव्हती, 


६० 


इंदु काळे त्र सरला भोळे 





आज इंग्रजी नव्या वर्षाला सुरवात झाली, तेव्हां मनांत विचार आला, 
कीं आज कांहीं तरी नवीन अशा सत्कृत्याला आरंभ करावा. विचार करतां 
करतां असें वाटलें, कीं सौभाग्यवतीच्या मनांतील खराखरा प्रकार समजावून 
घेऊन तिला सुख होईल आणि तिच्या अंतरात्म्याच्या विकासाला पूर्ण 
वाव मिळेल असें आपण वागावें. मी लगेच तिला बोलावून घेतली व 
“ बिंदुमाधवांची शिकवणी तूं आपण होऊन आपखुषीनें बंद केलीस का 
मला दुःख होऊं नये म्हणून बंद केलीस १ ” असें विचारलें. तिनें एकदम 
जरी नाहीं, तरी हळू हळू जें काय होतें तें सगळें कबूल केलें. मी तिला 
सांगितलें कीं “ उद्यांपासून शिकवणी सुरू कर. मला दुःख होऊं नये 
म्हणून एवढा स्वार्थत्याग करण्याची तूं तयारी दाखविठीस आणि आपल्या 
गाण्याबजावण्याची हौस मनांतल्या मनांत दाबून टाकलीस हा तुझा 
थोरपणा आहे. प्रांजळपणे या गोष्टी कबूल केल्यास हा त्याहून अधिक 
मोलाचा थोरपणा आहे. पण तुझ्या हौशीच्या आड मी येणें मला प्रशस्त 
वाटत नाहीं. इंग्रजी सनाचा आज पाडवा आहे, या सुमुहूर्तावर मळा एका 
पुण्यकार्याला प्रारंभ करूं दे. मी संशयखोरपणा सोडला म्हणून समज.” 
तिनें बरेचसे आढेवेढे घेतले, (मनापासून आढेवेढे घेतले) पण मी 
अर्धवट थड्ेनें “ पतीची ही आज्ञा आहे, तूं मानळीच पाहिजेस ” असें 
म्हणून शिकवणी सुरू करण्याबद्दल तिची संमति घेतली. 

कला-प्रेम आणि पति-प्रेम यांतील विरोध अशा रीतीनें थांबविला; पण 
पुनः पुनः प्रश्न डोकावतो, कीं यांत धोका तर नाहीं ? लोक माझी कुचेष्टा 
करतात त्याचें मला कांहीं वाटत नाहीं, पण इन्दुमतीला हें स्वातंत्र्य 
दिल्यामुळें एखादवेळेस मोह होऊन तिची नीतिमत्ता बिघडेल कीं काय, 
ही खरी भीति आहे. 

पण आतां ही भीति आणि ही डर “ पीछे रही, ”--आजपासून 
उच्चतम जीविताला आरंभ झाला, आणि सात्त्विक पत्नीच्या सात्त्विक 
कलाप्रेमाच्या आड येणार्‍या माझ्या संशयखोरपणाला आज हृदयांतल्या 
रेमांत जलसमाधि मिळाली ! 


६२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





अप्पा आजारीच आहेत, पण त्यांतल्या त्यांत समाधान मानण्याचा 
प्रयत्न करीत असतात. आपणांस सवड असल्यास “ सह ” यावें. बाकी, 
स्वदेशीवर व्याख्याने, भारतभागवतावर पुराणें, वैद्यकी, रात्रीची शाळा, 
आणि “ सरला ” व “ छोटू ” यांच्या तैनातींत असणाच्याला सवड कोठली 
मिळणार तुम्हांस येणें शक्य नसल्यास सरलेला सरळ मोटारींतून इकडे 
पाठवावे. छोट्चा कांहीं दिवस विरह सोसावा लागेल, पण तो सोसावा. 
सौभाग्यवतीतफें हा निरोप आहे. कारण आपल्या सौभाग्यवतीस कळेल. 


आपला मेहुणा व मित्र, 


भाऊ काळे 


[२९] राजकारण व समाजकारण दु-छग असावें 
ता. २१-९-२५. 

मित्रवये विनायकराव भोळे सु. पांचबावडी यांस नारायण पाठक मुक्काम 
सुपें याचे नमस्कार. आजतागायत सवै कुशल आहे. आपकलेंहि कुशल 
कळवावें. 

पत्र लिहिण्यास कारण कीं, सुपें येथें आज मला एक शके १६०१ 
मधील, म्हणजे शिवकालीन, निवाडापत्र सांपडलें आहे. पत्राच्या अखेरचीं 
अक्षरें शिव-प्रभूचीं असावींत. तींच ठरलीं तर वादाचा एक मोठा प्रश्न सुटेल, 
इतकेंच नव्हे तर पुष्य अक्षरें पाहण्यास मिळून महाराष्ट्राच्या डोळ्यांचे 
पारणें फिटेल ! 

पत्र लिहिम्याचें दुसरें कारण असें कीं, काशी ढवळे ही साखरपें येथें 
असून आजारी आहे असें कळळें. मी तिकडे पत्र लिहीत नाहीं, आणि 
तिकडूनहि मला पत्रें येऊं नयेत असें मी त्यांना फर्मोविलें आहे म्हणून 
आपण परस्पर चौकशी करून कळवावें. माझें मन प्रेमानें ओढ घेत 


६२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





आहे आणि लग्नाला अनुकूल होत आहे असं नव्हे, तर साहजिक जिज्ञासे- 
मुळेंच मी हें लिहीत आहे. (बाकी आपणहि चौकशी करूं नये असेंच 
आतां वाद लामलें आहे. ) 

पुण्यास असतांना सौ. इंदुवहिनी व म्हसकर यांचेबदूल जें ऐकलें तें 
लिहवत नाहीं. भाऊरावांना हैं कळवूं का नको, आणि कळवाकयाचें अस- 
ल्यास कसें कळवूं, याबद्दल मनाचा निश्चय होत नाहीं. पतिपत्नींमध्ये 
फारसें रहस्य दिसळें नाहीं. छोटी खुशाल आहे. लहान मुलांचे किरकोळ ' 
आजार असतात ते आहेतच. पण विशेष काळजी करण्याचें कारण नाहीं, 
असें वाटतें. 

महात्मा गांधी हे पुनः सत्याग्रह करण्याचे विचारांत आहेत असें 
तुमच्या पत्रावरून दिसतें. सत्याग्रह सुरू झाल्यास आपण त्यांत पडाल हें मी 
ओळखून आहें. पण रामदासांनी शिकविलेला आपला “ महाराष्ट्रधर्म ” 
निराळा आहे. राजकारणामध्ये आधीं अनंत गुप्त तजविजी, अनेक चाळणा 
कराव्या लागतात; राजकारण हें एक-लग असूं शकत नाहीं तर तें दु-लग 
असावें लागतें; लोकांचा वकूफ काय याकडे दुरेक्ष करून आध्यात्मिक 
भाषेच्या जोरावर लोकांच्या मनांत भलताच हांवभरीपणा उत्पन्न करून 
त्यांचा दीप-पतंगवत्‌ नाश करण्यांत मुत्सद्दीपणा नाहीं;---हीं तत्त्वें गांधींनी 
रामदासांपासून श्षिकावींत, पण ते स्वतःला एकमेव अक्कलमंद समजतात; 
ते कशाला रामदासांची शिकवण ऐकतील ? राजकारण हें फकिरांचें क्षेत्र 
नाहीं. “अछाला फकीर प्यारे असतात, आणि सैतान त्यांना भिऊन 
असतो, ” असें एक उडु कवि म्हणतो, पण गांधी-फकिराच्या चळवळीसुळें 
होऊं पहाणारे प्रचंड नुकसान पाहून “ अल्ला हा अशा देशबुडव्या 
फकिरांना डरतो, आणि सैतानाला ते प्यारे आहेत”, असें मला म्हणावेसे 
वाटतें. 

सरला-बहिनी रात्रीच्या शाळेंत काम करतात हैं ठीक आहे. पण 
छोटूला दूर लोटून त्या हें करीत असतील तर तें योग्य नव्हे. छोटू आजारी 
आहे असें ऐकतों म्हणून हें लिहिलें. होतां होईल तों बायकांनी असल्या 


षरे 


इंदु काळे व सरला भोळे 





फंदांत फार पडूं नये. पण अपवाद मानण्यास मो तयार आहे. पण 
आपल्या ध्येयनिष्टेसुळें आणि सरलावहिनींच्या पतिनिष्ठेमुळें छोट्कडे दुर्लक्ष 
व्हावयाचें अशी भीति वाटते. छोटूबद्दल माझ्यापेक्षां आपणांस अधिक 
काळजी आहे हैं मला मान्य आहे. 
अस्पृश्य लोकांशीं रोटीव्यवहार करण्यास तत्त्वतः हरकत नाहीं, पण 
राजकारणाप्रमाणें समाजकारणहि “ दु-लग ” असलें पाहिजे. “ सावधपण 
सवे विषयीं ” ठेवून सर्वबाजूनीं विचार करून दूरेंदेशीपणानें वागावें, नाहीं 
तर पस्तावा होईल. 
नारायण पाठक 
ता. क. काशी ढवळेबद्दल साखरप्यास पत्र लिहूंच नये. 
नारायण 


[३०] “ ध्येये म्हणजे दुःखें ” हेच खरें 
पुणे. 
ता. १०-९-२५. 

रा. विनायकराव भोळे यांस सौं. इन्दुमती काळे हिचे साष्टांग नमस्कार 
बि, वि. 

मी आपणांस सहसा पत्रें लिहीत नाहीं, महत्वाची गोष्ट असेल तेव्हांच 
लिहित्ये, हें आपणांस ठाऊकच आहे. आतांचा माझ्यापुढचा प्रश्न मला 
फार महत्वाचा वाटतो म्हणून लिहीत आहें. 

मी बिन्दुमाधव म्हस्करांची शिकवणी बंद केल्यावर पुनः ती कां सुरू 
करण्यांत आली हें सवे तुम्हांला ठाऊकच आहे. ज्या थोर अंतःकरणाने 
बिन्दुमाधवांच्या शिकवणीस पुन्हां आरंभ करून दिला त्या अंतःकरणांत 
संशयाचें विष पुनः कोणी तरी कालविलें आहे. आमची “छोटी ” 
होती तोंपर्यंत आमचे दिवस फार आनंदांत गेले. आमच्यांतील भेदभाव 
एवढ्याइ्या त्या छोटोनें पार घालवून टाकला होता. पण ती देवानें 


६४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





नेल्यापासून पुन्हां संशयपिशाचिकेनें मनांत जोर केला आहे. मला रागाचा 
शब्दहि बोलत नाहींत परंतु मन शुद्ध नाहीं. मला कोणत्याहि गोष्टीची ना 
नाहीं, परंतु माझ्याबरोबर बोलण्याचालण्यांत आतां राम वाटत नाहीं. 
माझ्या सगळ्या होशी पुरवितात, परंतु स्वतःला कशाची हौस नाहीं. 
बाह्यतः सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत, पण मर्ने विलग झालेलीं आहेत. 
मनांतला खरा भाव लपविण्याकरितां मुद्दामच मला कांहीं तरी आणून 
द्यावयार्चे, सुद्दामच मजा फिरावयास न्यावयाचे, कांहीं तरी निमित्त 
करून कृत्रिम विनोद करावयाचा, मला खूष करण्याबद्दल खोटाच उत्साह 
दाखवाबयाचा; परंतु मन मनाला ओळखते. इवलीशी छोटी होती तिला 
देखील रागाचा खोटा आविभाव कोणता आणि खरा राग कोणता हें 
कळावयाचं; प्रेमाचा पान्हा कोणता आणि प्रेमाचा देखावा कोणता हें 
समजायचं; आमच्या चंपी कुत्रीला देखील हें समजतं; मग माझ्यासारखीठा 
का तें कळाक्याचं नाहीं ? मला मनापासून ते रागावले तर आवडेल, पण 
राग गिळून प्रेमाचं सोंग केलेलं आवडत नाहीं. मला वाईट वाटं नये 
म्हणून कर्लव्यबुद्धीनेंच ते मनांतला संशय आणि राग थिळतात; पण हेय 
मला डांचतं. त्यापेक्षां गरळ ओकून टाकलेलं बरं. माझ्यावर खरं प्रेम 
नाहीं, आपलेपणा वाटत नाहीं, म्हणूनच रागवत नाहीत हैं न समजण्याइतकी 
मी खुळी जाही. अनेक महिने हें असं चालल्यामुळें माझ्या मनांतहि 
एक प्र्कारचो अढी म्हणा किंवा तेढ म्हणा उत्पन्न झाली आहे. मीहि 
कीं उलट बोलत नाहीं, रुसत-रागवत नाहीं, पण आंतून उत्साह नाहीं, 
आनंद नाहीं. उन्हाळ्यांतल्या दुपारचा उकाडा पंख्यांनी कसा लोपणार ? 
बिन्दुमाधवांशी मात्र मी मनापासून बोलत्ये-चालत्ये, याबद्दल माझें 
मलाच वाइट वाटतें. पण त्यांनी एकदा जरी किंचित्‌ अतिप्रसंग केला 
असला तरी ते जात्या वाईट नाहींत अशी माझी खात्री आहे. कसलेल्या 
लेखकाच्या हातून एखादे वेळेस एखादें वाक्य चुकीचें गेलें म्हणून तो 
रेखक बाईट ठरेल काय ? त्यानें एखादी अश्लील कोटि लिहिली म्हणून 
तो अशील लिहिणारा म्हणावयाचा काय ? बिन्दुमाधवांच्या स्वभावाबहरूहि 


६५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





माझें असेंच म्हणणें आहे. त्यांचें विनोदप्रचुर बोलणें आणि त्यांचें गाणें 
ज्याला आवडणार नाहीं तो मनुष्यच म्हणतां येणार नाहीं. कर्तव्य म्हणून 
त्यांची दिकवणी मागें बंद केली तशी आतांहि करण्यास तयार आहें. 
पण तसें बिचारलें तर तेंहि पसंत नाहीं ! अशा स्थितींत कसें वागावें ? 
पावसाळ्यामध्ये आभाळांत ढग आले म्हणजे फिरण्यास जावें का न जावें 
अश्नी स्थिति होते, तशी माझी झाली आहे. 


बाकी अलीकडे मला असा प्रश्न पडूं लागला आहे, कीं शिकवणी तरी 
कां बंद करावी आणि त्यांच्याशी बोलणें-चालणें तरी कां सोडावें १ 
फिरावयास जावयाचे ठरल्यावर पाऊस पडेल ही भीति कां बाळगावी? 
रेनकोट असल्यावर पावसाची भीति कशाला ? वरील प्रश्न पुनःपुन्हा नागा- 
प्रमाणें फणा वर करून माझ्याकडे पाहात आहेत, म्हणून माझी मलाच 
भीति वाटत आहे. आणि म्हणून हें पत्र मी लिहीत आहे. 


तुमच्याशी मागें अनेकदां बोलणें झारें. त्यांत तुम्ही मला किंवा बिन्दु- 
माधवांना एखादवेळेस मोह होऊन भलताच प्रकार व्हावयाचा हा मुद्दा 
वारंवार माझ्यापुढें मांडलात; पण माझ्याविषयी मला पूर्ण खातरी आहे. 
भिन्दुमाधवांविषयींहि माझी खात्री असल्यामुळें, तुमचा मुद्दा येथें गैरलागू 
आहे. माझ्याकरितां का होईना, घटकाभर शहीत धरा कीं बिन्दुमाधव 
फार चांगले आहेत आणि मीहि फार चांगली आहे, हें ग्रहीत धरून 
नेहमींप्रमाणें उडवाउडवी न करतां पुढच्या प्रश्नाचे सरळ उत्तर यावें. 
प्रश्न असाः-आत्म्याची कलाविषयक जी भूक आहे ती 
छोकापवादादाखछ किंवा पतीछा उगाच संशय येतो म्हणून 
दाबून टाकावी काय? 


ह भः के भू 


माझी रडकथा संपली. आतां दुसऱ्या गोष्टी लिहित्यें. सरलावन्संची 
प्रकृति बरी नाहीं हें खरें काय ? छोद्दलाहि बरें नाहीं असें ऐकत्यें. छोटूला 


द्द 


इंदु काळे व सरला भोळे 





बहीण झाली आहे. तिचें नांव (माझ्या इच्छला मान द्यावयाचा असल्यास) 
छोटी ठेवावें. माझी छोटी गेली ती सरलावन्संच्या पोटीं आली असंच मी 
मानत्यें! आमच्याकडचे पैसे स्वतःकरितां खर्च न करण्यांत मनाचा 
मोठेपणा नाहीं; आम्हीं परके आहोंत असा याचा अर्थ होतो. तरी अपें 
करूं नये आणि कुटुंबाचे हाळ करून घेऊं नयेत. 

नारायणराव पाठक यांनीं काशी ढवळेबद्दद चौकशी करूं नये म्हणून 
निक्षून सांगितलें तरी तुम्ही साखरप्यास पत्र लिहून चौकशी केलीतच आणि 
ती झुरत आहे असें कळविलेंतच ! त्यांचें मन चुळबुळ करीत आहे. 
बाहेरून मनाची खंबिरी दाखवितात, पण आंत काय होत असेल याचा 
अंदाज मला करतां येतो. काशी ढवळे पोर चांगली आहे. आणि 
नारायणराव पाठकहि चांगले आहेत. पण...... ध्येये म्हणजे दुःखें हेच 
खरें, कळावें. 

इंदुमती काळे 





[३१] नागे-फुरशे फणा काढतात 
पांचबावडी, 
ता. १५-९-२५. 

सौ, इंदुमती काळे यांस विनायकराव भोळे याचा सा. न. वि. वि. 

आपलें ता. ९-९-२५ चें पत्र पावलें. भी कुटुंबाचे मुद्दाम हाल करीन 
असें वाटतें काय! आपण पैसे पाटवितां त्यांपैकीं खाजगी खचोकरितां 
कांहीएक घेत नाहीं हैं म्हणणें खोटें आहे. मी घेतों, पण सभोंवतालचें 
दारिद्य पाहून मन इतकें द्रवतें कीं हातीं पैसा आल्यावर हातांत फारसा 
रहातच नाहीं. आजच बारसे झालें. आपल्या इच्छेला अनुसरून आम्ही 
आमच्या मुलीला “ छोटी ”च म्हणतों. पाळण्यांत नांव उषा आहे. 

आतां आपला प्रश्न. तत्त्वदष्या पाहिलें तर कलेपुढें सांकेतिक 
चालीरीतीनें मान वांकविलीच पाहिजे; म्हणजे, लोकांतली खुळचट चाळरीत 


६७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





कलाविषयक ध्येयाच्या आड येत असेल तर आपलें ध्येय सोडण्याचें 
कारण नाहीं. पण चालरीत खरोखरच खुळचट आहे का, हाच व्यवहारांत 
प्रश्न पडतो. परपुरुषांशीं फार बोलणें-चालणें असूं नये, स्रीपुरुषांनीं एकान्त 
करूं नये, हे जनरीतीचे निर्बंध खुळचट आहेत ९ आतां एखादा पुरुष 
अत्रि, वसिष्ठ, वामदेव किंवा झुक यांच्याप्रमाणे असला आणि एखादी श्री 
अनसुया, अरुंधती, सीता, सावित्री यांच्याप्रमाणे असली तर त्यांनीं 
देखील हे निर्बंध पाळावेत फाय, या प्रश्नाचें उत्तर असें कीं त्यांनीं न पाळले 
तर चालेल; पण पाळणें उत्तम. विवाहित स्त्रियांवर (व पुरुषांवर) तर 
अधिक जबाबदारी आहे; कारण आपली कलेची भूक शांत करतांना 
पतीची ( किंवा पत्नीची) हेळसांड होत नाहीं ना, पतीकडे ( किंवा पत्नीकडे ) 
दुलेक्ष होत नाहीं ना, प्रेमामध्यें विश्न उत्पन्न होण्याचा संभव नाहीं ना, 
इत्यादि गोष्टीहि पाहिल्या पाहिजेत. तुमच्या मनाची द्विधा झालेली 
स्थिति वर्णन करतांना तुम्ही दिलेला दाखला चांगला नाहीं, पण त्याचाच 
आधार घेऊन मी तुम्हांला सांगतों कीं आभाळांत ढग आरे तरी वनश्री 
पाहण्यास वाटलें तर जावें, पण घरीं मूल किंवा पति आजारी असल्यास 
जाणें योग्य नव्हे. 


बिन्दुमाधव वाईट नसतील, नाहींत असेंच मी समजतों, पण स्रियांच्या 
बाबतोंत पुरुषांचें मन केव्हां मोहवश होईल हें सांगतां येत नाहीं, हें 
लक्षांत ठेवावें. स्त्रियांच्या मनाबद्दळहि मी असेंच म्हणेन; पण आमची 
सौभाग्यवती आणि आपण यांच्या मूर्ति डोळ्यांपुढें उभ्या राहून लेखणी 
अडते | 


4 म + जा 


आतां इकडल्या कांहीं किरकोळ गोष्टी लिहून पत्र पुरें करतों. गोष्टी 
किरकोळ आहेत; पण कुटुंबांतल्या माणसांना त्या सांगाव्याशा वाटतात, 
म्हणून लिहितों. 


६८ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





मौ शाळंत अस्पृश्यांना ।शवतां आंणे घरों आल्यावर आंघोळ करीत 
नाहीं म्हणून घारुअण्णा नागे, कृष्णंभट फुरशे वगैरे सनातनी ब्राह्मण 
गुंडांचा माझ्यावर रोष होता तो आतां बळावत चालला आहे. मला 
वाळीत टाकण्याच्या ते विचारांत आहेत. ब्राह्मणांच्या आळींत मला 
भाड्याने सोईचें घर मिळालें आहे तें त्यांना पाहवत नाहीं, आणि म्हणून 
ते घरमालकाला सांगून मला तेथून हुसकावून लावूं पहात आहेत. या 
मालकाच्या मुलीला पटकी झाली होती तेव्हां रात्रींच्या रात्री जागून व 
अंथरुणाजवळ बसून मी तिला औषधपाणी दिले आणि बरी केली आणि 
तो गरीब असल्यामुळें पैसे नांवापुरतेच घेतले म्हणून त्या मालकाला 
मला घरांतून निघून जा असें एकदम सांगवत नाहीं. तथापि तो गरीब 
मिक्षुक असल्यामुळें घर सोडावें लागेल आणि गांवांत कोठेंहि घर 
मिळावयाचें नाहीं अशी थोडीशी भीति आहे. 


घर न मिळण्याचें दुसरें कारण असें, कीं राजकारणांत मी थोडासा 
गांधींचा अनुयायी झाल्यामुळें येथील कांहीं टिळकभक्त माझे शत्रु झाले 
आहेत, ( बऱ्याच लोकांचा आदर आहे, पण कांहीं थोडे कट्टर टिळकभक्त 
दुष्टावा करतात, आणि ते गुंड असून त्यांना लोक मितात.) सरकारी 
अधिकाऱ्यांचा तर रोष आहेच, कारण भातशेतांवरचा वार्षिक धारा देणें 
दिवसेंदिवस लोकांना परवडत नसल्यामुळें सत्याग्रह करण्याशिवाय गत्यंतर 
नाहीं, असें मी भाषणांत बोळूं लागलों आहे. एकंदरींत परिस्थिति कठीण 
आहे. पाहूं या काय होतें तें, कांहींहि झालें तरी मी आपलें ध्येय सोडणार 
नाहीं, हैं निश्चित. 


झाळेंतली एक अस्पृश्य मुलगी चिंगी नांवाची आहे. ती नऊ दहा 
वर्षांची असेल पण इतकी चुणचुणीत आहे कीं ब्राह्मणांच्या मुलींनाहि 
तिच्यापुढें लाजावें लागेल, जराशी गबाळी आणि गलिच्छ आहे, पण 
स्वभावानें फारच चांगली आहे आमच्या सौभाग्यवतीची ती मोठी लाडकी 
आहे. ती आमच्या घरीं पुष्कळदां येते आणि सौ. ला लाघवीपणानें 


६९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





हरतच्हेच्या कामांत मदत करते. एक चाळीस वर्षाच्या वरील पाटील 
शाळेंत येऊं लागला आहे; कारण वाचतां येत नसल्यामुळें एका मार- 
वाड्यानें त्याला कसें नागवलें हें त्याच्या आतां चांगलेच ध्यानांत आलें 
आहे. शाळेंत एक मराठा मुलगी आहे आणि चिंगीझिवाय दुसरी एक 
अस्पृश्य मुलगी आहे. त्या कांहीं ब्राह्मणांच्या मुठींहून गोऱ्या आहेत 
आणि सुंदर आहेत. बुद्धीनें सामान्यच आहेत. त्यांचेकडे पाहिलें म्हणजे 
मला घारुअण्णा नागे आणि कृष्णंभट फुरशे यांची आठवण होते, इतकें 
त्यांच्या चेहच्यांत साम्य आहे. कांहीं तरी येथें पाणी मुरत असलें पाहिजे 
म्हणून चौकशी केली तेव्हां त्यांच्या आयांची चालरीत कशी आहे तें 
कळले आणि सवे उलगडा झाला ! आणि हे नागे-फुरशे लोकांना “ सनातनी 
धर्म ” शिकविणार ! | मुली मात्र स्वभावानें फार चांगल्या आहेत. एक 
तर इतकी भाबडी आहे कीं तिच्या मनांत ब्ली-पुरुष हा भेदच नसावा, 
ती माझ्याशी इतक्या लडिवाळपणानें वागते आणि इतकी जवळ येऊन 
बोलते-चालते कीं मला लाजल्यासारखें होतें आणि असला देखावा 
पाहून लोकांना काय वाटेल अशी भीति वाटते. बरें, इतका लाडिकपणा 
आणि इतकी सलगी करूं नये हें तिला सांगणें देखील माझ्या जिवावर येतें, 
किंबहुना तिला हैँ सांगणें पाप वाटतें. कारण जिच्या मनांत कपट नाहीं, 
काम-वासना काय पदार्थ आहे हें समजतहि नाहीं, तिच्या मनांत अकालीं 
खोटी लाज आणि कपट उत्पन्न करणें मला पाप वाटतें. असल्या प्रसंगांतून 
कशी तरी वाट काढून मी वेळ मारून नेतों, पण कामात्मक मोहाचा प्रसंग 
या कामरहित लडिवाळपणाच्या प्रसंगापेक्षां कमी कठीण आहे असें अनु- 
भवावरून मी सांगतों. 

मराठे आणि अस्पृश्य मुल्ग्यांपैकी कांहीं फार चांगले आहेत, कांहीं 
अत्यंत गलिच्छ आणि वाईट आहेत. त्यांची झिवीगाळी ऐकून आणि त्यांचे 
हातवारे वगैरे पाहून त्यांना शाळेंतून घालवून यावेंसें वाटतें. पण असें करून 
कसें चालेल १ सौभाग्यवती त्यांना घालवून देण्याबद्दल आग्रह धरते, पण 
मी ऐकत नाहीं. कारण वाईट लोकांना सुधारणे हाच माझा शाळा काढ- 


७्ठ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





ण्यांतला हेतु आहे. सोंभाग्यरतीही मी मुलींशीं फार बोलतों म्हणून मधून 
मधून मला बोलते आणि संशग्रखोरपणा दाखविते. ( सगळ्याच वायका 
संशयखोर असतात का १) तिच्या भलत्या संशयांना अर्थात्‌ मी फारशी 
भीक घालीत नाहीं, कारण तिचे संशय क्षणभरच टिकतात. ( आणि पुष्कळ 
वेळ टिकले तरो भलत्या संशयांना भलतें महत्व देऊन ध्येय कसें सोडतां 
येईल १) 

सौ. ची प्रकृति किंचित्‌ नादुरुस्त आहे. काम फार पडतें आणि खाण्या" 
पिण्याची आबाळ होते हें एक कारण असलें पाहिजे. मुलांचीहि प्रकृति 
जेमतेमच आहे. मी आपल्या ध्येयाकरितां कुटुंबाचा होम तर करीत 
नाहीं ? प्रश्न बिकट आहे. असो. 

विनायकराव माळे 


69623 
पणे, 


ता. १५-५-२५ 
रा. रा. विनायकराव भोळे यांस इंदुमती काळे हिचा नमस्कार वि. वि. 


आपलें पत्र पावलें. आपला उपदेश वाचला व शेवटल्या किरकोळ 
गोष्टीहि वाचल्या. किरकोळ गोष्टींच्या शेवटीं आपण लिहिळें आहे, कीं 
सौभाग्यवतीनें भलते संशय घेतले तरी मी आपलें ध्येय सोडणार नाहीं. 
निश्चय उत्तम आहे, पण पतीने जर का भलते संशय घेतले तर पत्नीने 
मात्र आपलें ध्येय सोडावें असें आपलें मत दिसतें. असा फरक कां प्रश्न 
जरा भांडखोरपणाचा आहे, पण खरा आणि जिव्हाळ्याचा आहें म्हणून 
बिचारला आहे. 


सौ. च्या प्रकृतीकडे दुलेक्ष करू नये. सरलावन्संच्यासारखी पत्नी पुन्हां 
मिळणार नाहीं. मुलांची आई गेली तर त्यांनीं काय करावें ! पेसे अधिक 


७१ 


[३२] भांडखोरपणाचा प्रश्न ? 


इंदु काळे व सरला भोळे 





लागतील ठे मी पाठवीन. (आजच पाठवितें. ) माझें प्रेमाचें धन कमी 
होत असलें तरी सोन्यारप्याच्या नाण्यांची तूट नाहीं. पैशांची रास 
माझ्यापुढें आणून एकदां टाकली म्हणजे काम झालें अशी घरांतली स्थिति 
आहे. एखादवेळेस मला मोटारींत घाळून बाजारांत नेतात आणि कापडचोपड 
वगैरे श्रीमंती थाटाचें घेऊन देतात, पण पोटांत प्रेमाचा ओलावा नाहीं. 
दिखाऊ प्रेमाच्या या नाटकांत मीहि आपला पार्ट उत्तम करत्यें! पण क्लबां- 
तून रात्रीं उक्षीरां येणं आणि पैसा व कपडालत्ता देण्याशिवाय माझ्याशीं 
संबंध न ठेवणं, जेवतांना उगीच कांहींतरी प्रश्न विचारून खऱ्या प्रेमाचा 
अभाव ल्पवूं पाहणं, वगैरे गोष्टींचा अर्थ मला समजतो. पतिप्रेम माझ्या 
नशिबींच नसावं. एरव्हीं त्यांच्यासारख्या थोर मनाच्या माणसाची वृत्ति 
अशी झाली नसती. अपत्य-सुखहि नशिबीं नसावं. एरव्हीं छोटीसारखी 
मुल्गी देऊन लगेच ती देवानं परत नेली नसती! बाकी विशेष कांहीं 
नाहीं. कळावें. 
इंदुमती काळे 





[३३] खिया रतांसारख्या; पुरुष वाघासारखे 
पांचबावडी, 
ता. २५-९-२५. 

सौ. इन्दुमती काळे यांना विनायकराव भोळे यांचे नमस्कार वि, वि. 

आपल्या मागील पत्रांतील प्रश्न बोंचक आणि मार्मिक ( व मर्मभेदकहि ! ) 
होता. पतीकरितां तुम्हांला ध्येय सोडण्यास सांगतों आणि मी स्वतः पल्नी- 
करितां आपलें ध्येय सोडण्यास तयार नाहीं, यांत विसंगति दिसते खरी, 
माझ्याहि ती ध्यानांत आली होती, पण म्हटलं कीं तुमच्या ध्यानांत 
येणार नाहीं, उगीच कशाला खोलांत शिरा १ 

हह्नींच्या समाजांत (आणि पुढेंहि कित्येक शतकें ) स्त्रियांचे ध्येय 
संसार करणें हं असणार; म्हणून त्यांनीं पतीला नापसंत असलेली, 


5२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





अतएव या ध्येयाच्या आड येणारी, गोष्ट टाळावी. पुरुषांचें ध्येय याहून 
भिन्न आहे, म्हणून त्यांनीं पत्नीच्या इच्छेला जरा बाजूला ठेवलें तरी 
हरकत नाहीं, असें माझें थोडक्यांत उत्तर आहे. स्रिया या लतांप्रमाणेंच 
आकुंचित क्षेत्रांतच राहण्यांत आनंद मानणार्‍या असतात. पुरुष हे 
वाघांग्रमाणें गुहेबाहेर जाऊन पराक्रम करण्यांत आनंद मानतात. लतांना 
अडचणींना तोंड द्यावेसे वाटत नाहीं, तर त्या अडचणींना वळसा घालून 
कोठून तरी जीवनरस घेऊन टवटवीत राहतात, फुछाफळांनी आपले अंक 
सुशोभित करतात आणि इतरांना या फुलांफळांनीं आनंद देतात. वाघांना 
सिंह-हत्ती पाहिले म्हणजे चेव येतो आणि मग ते मादीची किंवा पिलांची 
पर्वा न करतां शत्रूच्या अंगावर तुटून पडतात आणि मरतात किंवा मारतात. 
सामान्यतः ब्रियांना सुंदर कौटुंबिक संसार पाहिजे असतो; पुरुषांना कौटुं- 
बिक संसारांतल्यापेक्षां उच्चतर पराक्रम हवा असतो. या नियमाला अपवाद 
आहेत, पण सामान्यतः हा नियम बरोबर आहे. 

तुम्ही “ कलाप्रेम? “ कलाप्रेम ' म्हणून कितीहि म्हरलंत -तरी भाऊरावांचे 
प्रेम तुम्हांला खरोखर पाहिजे आहे; असें नसतें तर भाऊरावांच्या वाग- 
णुकीबहल तुम्ही तक्रारच केली नसती! तसेंच तुम्हांला छोटी गेली म्हणून 
फार वाइट वाटत आहे. तुम्हांला मुलांची खरी भूक आहे. माझ्याविषयी 
म्हणा तर मला माझी सौभाग्यवती आणि माझीं मुळें कितीहि प्रिय 
असलीं तरी समाजकारणांतील आणि राजकारणांतील संकटांना बैर्यानें 
तोंड देण्यांत मला खरें पौरुष आहे असें वाटतें. तुमचे व माझे प्रकृति-धर्म 
वेगवेगळे असल्यामुळें, तुमचें ध्येय निराळ्या प्रकारचें असणार आणि माझें 
निराळें असणार. अर्थात्‌ कर्तव्येंहि सिन्न होणार. तुमच्या खोंचदार प्रश्नाचे 
हें असें उत्तर आहे. ( बाकी हे प्रश्न खरोखर सामान्य तत्त्वाच्या दृष्टीनें सोड- 
विण्याचा प्रयत्न करण्यांत विशेष अर्थ नाहीं, व्यक्ति, स्थिति व प्रसंग 
पाहून व्यवहार-दृष्याच ते सोडविले पाहिजेत. एखाद्याने प्न करावें का 
नाहीं या प्रश्नाचें उत्तर देणें कठीण आहे. पण अमुक मुलीशी लम करावें का 
नाहीं हा प्रश्न कठीण असला तरी वरच्या प्रश्नपक्षां तो सोपा. ज्ञानोत्तर कर्म 


७३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





का अकर्म हा तात्विक प्रश्न जितका कठीण आहे तितका “ अमक्या 
परिस्थितींत असलेल्या अमक्या अमक्यानें कर्ममार्गानें जावें का नाहीं ” हा 
व्यावहारिक प्रश्न तेवढा कठीण नाहीं. ) 


पत्नीने घेतलेल्या संशयाला किती महत्व द्यावें हा प्रश्न सोडून माझ्या- 
पुढच्या प्रत्यक्ष व्यावहारिक प्रश्नासंबंधी मी तुम्हांला असें सांगतों कीं 
माझ्याबद्दचा तिचा संशय मधून मधूनच डोकावतो आणि माझ्यावरच्या 
प्रेमाच्या भारानें तो दडपून जातो, आणि म्हणूनच मी तिकडे दुलेक्ष 
करतों. खरोखरीच तो प्रबळ झाला तर मला काय करावें हा विचार 
पडेल. आपल्या पतीचा आपल्याबद्दलचा संशय दृढ व प्रबळ होत चालला 
आहे, म्हणून आपण हटवादीपणा करूं नये असें माझें म्हणणें. शिवाय 
बिन्दुमाधवांना सोडणें म्हणजे ध्येय सोडणें कसें? पुण्यास गायनशिक्षक 
दुसरे थोडे आहेत ? 


मी सस्याग्रहांत पडेन व लवकरच पुन्हां मला तुरुंगांत जावें लागणार 
असें लक्षण दिसतें. सवे मंडळीस तिकडे पाठवावें म्हणतों. पण सौभाग्यवती 
ही शाळा चालविण्याचे काम व इतर सामाजिक काम अंगावर ध्यावें व 
माझें काम अंशतः पुढें चाळू ठेवावें असें म्हणत आहे. तिची इच्छा प्रबळ 
दिसल्यास तिचें म्हणणें ऐकेन. 


नारायणराव पाठक सातारा जिल्ह्यांत फिरत असतात. सातारा जिल्हां- 
ठ़ील एका देवळांत एक लुना व महत्वाचा शिलालेख कोपन्यांत पडला 
आहे. असें त्यांना बिन्दुमाधव म्हस्करांकडून सहजगत्या कळलें म्हणून ते 
लवकरच तिकडे जाणार आहेत, व त्या शिलालेखाचा ठसा घेणार आहेत 
असें त्यांच्या पत्रावरून समजतें. 


ते पुण्यास अलिकडे आपणांस भेटले होते काय ? त्यांची प्रकृति कशी 
आहे १ पत्रांत चांगली आहे म्हणतात, पण विश्वास बसत नाहीं. प्रामाणिक 
मित्राचेंहि लिहिणे बोलणें कांहीं बाबतींत खोटें असणें संभवनीय आहे. 


$ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





काशी ढवळे ही साखरप्याहून पुण्यास आली आहे म्हणतात. क्षयाची 
भावना असून दह्यांतलें औषध घेत आहे. असें ऐकतों. तिला भेटून यावें. 
औषधपाण्याकरितां द्रव्याची मदत तिला पाहिजे असल्यास कोणालाहि 
अवघड वाटणार नाहीं अशा रीतीनें मदत करावी. 


विनायक भोळे 


[ ३४ ] जखीण-सिंडींत पांचबावडी, 
ता. २-४-२६. 


प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 


पाटघर येथें नारायणराव पाठक यांच्या संशोधनाच्या कामानिमित्त 
आठ दिवस राहून ते आणि मी पांचबावढीला चाळून येत असतां 
“ जखीण खिंडी ”शीं रात्र झाली. ही खिंड म्हणजे दरोडेखोरांचा अड्डा 
होय अक्षी प्रसिद्धि आहे. रस्ता अरुंद, दाट झाडी, उंच कडे, डोंगरांत 
रुपण्यास सोईच्या अशा पुष्कळ जागा, यांमुळें ही खिंड प्रवाऱ्यांना 
मोठी भीतिदायक वाटत होती आणि तशी ती होतीहि. पण अलीकडे रस्ता 
मोठा करून आणि आजूबाजूची झाडें कापून, आणि दोनही बाजूंस चौक्या 
बसवून सरकारनें थोडीबहुत सुरक्षितता आणली आहे. चांदणी रात्र 
असल्यामुळें आम्हीं दोघे न डगमगता खिंडीतून चाळ लागलों, वाटेत एक 
बैलगाडी लागली, तेव्हां सोबत मिळाली म्हणून आनंद झारा. गाडीवानाने 
आम्हांला गाडीत बसण्यास सांगितलें, आम्हीं थोडेसे आढेवेढे घेऊन 
बसलों. थोड्या वेळाने दोन बाया अर्धवट धांवत धांवत आल्या आणि 
“ दादा, आम्हांला सोबत करा ” असें आम्हांला विनवू लागल्या. “त्यांना 
याडींत घे, आम्ही चालतो, ” असें आम्ही गाडीवानाला म्हटलें; पण 
त्यांना तो गाडींत घेण्यास तयार नव्हता. त्याला पैसे देऊं केले तरी ऐकेना. 
तेव्हां आम्ही दोघे खालीं उतरलो आणि त्या बायांबरोबर चालूं लागलों. 
वाटेंत त्या बायांची कोण, कोठल्या म्हणून सहज चौकशी करूं लागलो, 


Su 


इंदु काळे व सरला भोळे 





तेव्हां त्या बायांच्या बोलण्याचालण्यावरून आणि हावभावांवरून त्या 
चांगल्या चालीच्या नसाव्यात अशी शंका येऊं लागली. पण “स्री-दाश्षिण्य” 
म्हणून हैं सगळें मनांत ठेवून आम्ही त्यांच्याबरोबर चाळ लागलों. खिंडींत 
एका वळणाच्या ठिकाणीं उंच कड्यामुळें अंधार पडला होता. तेथें गाडी- 
वानानें गाडी थांबवली आणि शीळ घातली. कशाकरितां शीछ घातली हें 
आम्हांला समजेना. आम्ही भ्यायलेले पाहून त्या बाया एकीकडे तोंड 
करून चोरून हंसत असाव्यात अशी मला शंका आली; शंका येण्याचे 
कारण असें कीं जोरानें हंसूं येऊं लागलें असतां तें पुरते न दाबतां 
आल्यामुळें जो विशिष्ट आवाज होतो तसा आवाज मला ऐकूं आला आणि 
त्यांनीं तोंड मुद्दाम फिरविलें हें मला त्यावेळच्या काळोखांतहि दिसले, 
तथापि बिशेष स्पष्टतेनें कांहीं दिसत नसल्यामुळें मी आपली शंका मनांतच 
ठेविली. कशामुळें तरी बावरून जाऊन त्या मोठ्धानें रडूं लागल्या तेव्हां 
हा काय प्रकार आहे याचा आम्ही विचार करीत आहोंत तोंच खिंडींतल्या 
एका मोठ्या शिळेच्या आड लपलेले चारपांच दरोडेखोर हातांत तलवारी 
घेऊन आठे आणि आम्हां दोघांना त्यांनीं वेढा घातला. त्या दोन बाया 
आणि तो गाडीवान यांचें आणि दरोडेखोरांचें संगनमत आहे असें आम्हीं 
लागलेंच ओळखले. दरोडेखोरांनी आमच्या बायकांचा तुम्ही हात धरलात 
वगैरे घाणेरडे आरोप आमच्यावर करून “ आतां पोलिसांकडे तुम्हांला 
नेतों, हा गाडीवान आणि आम्ही _पांचजण साक्षीदार आहोंत, तुमची 
आतां नाचक्की करतों ” वगैरे धाक घातला आणि “ आतां असेल तें 
सगळें द्या, आणि घरीं गेल्यावर ५०० रुपये द्वा गाडीवान येईल त्याच्या 
स्वाधीन करा, ” वगैरे वगैरे गोष्टी ते बोळ लागले. न ऐकल्यास 
तोंडाला डांबर फांसून पोलिसांकडे नेऊं आणि गांवांतून धिंड काई 
असेहि ते म्हणाले. आम्ही मोठ्या पंचायतीत पडलो आणि काय करावें हें 
सुचेना. बोलतां बोलतां मी पांचबावडीचा विनायकराव वैद्यब॒वा असें म्हटलें. 
तेव्हां त्यांतला एक दरोडेखोर “आं, तुम्ही विनायकराव वैय्यबुवा. पाहूं 
जरा चेहरा ” असें म्हणाला आणि काडी पेटवून त्यानें चेहरा न्याहाळला. 


दे 


इंदु काळे व सरला भोळे 





मौज अल्ली कीं, लागलाच तो आमचा वाली झाला ! “ माझ्या पोरीला 
या बामणानें दोन महिने मोफत औषध देऊन वाचवलं आहे, याला 
सोडा ” असें तो म्हणाला आणि लगेच सगळें गाडें पालटून दरोडेखो- 
रांनींच आम्हांला खिंडींतून बाहेर पडेतोंपर्यत सोबत केली ! 

घरीं पोचल्यावर सरलेला ही हकीकत सांगितली तेव्हां तिनें रात्रीं अपरात्री 
“ जखीण खिंडीतून ” येण्याचा प्रयत्न केत्याबहृळ दोष दिला आणि पुष्कळ 
तोंडसुख घेतलें आणि आम्हीं तें तिला निमूटपणे घेऊं दिलें, 

दुसऱ्या दिवशीं गांवांतल्या मंडळींनाहि ही हकीकत सांगितली. त्यांना 
मोठी मौज वाटली ! 


विनायक भोळे 
पांचबावडी, 
[३५] धर्माचे अभिमानी ! ता. १३-४-२६. 
महात्मा गांधी यांस, 
विनयपूवेक साष्टांग नमस्कार वि. वि. आम्ही सही करीत नाहीं, पण 
आमच्या पांचबाबडी गांवांत काँग्रेसचे म्हणून काम करणारे विनायकराव 
भोळे हे मोठे धर्मबुडवे आहेत आणि त्यांनीं ख्रियांवरहि अत्याचार करण्याचें 
ठेविलें नाहीं ही गोष्ट आपले नजरेस आणणें आमचें कर्तव्य आहे म्हणून 
हें निनांवी पत्र लिहीत आहों. त्यांच्या समाजसुधारणा (१) सनातनी 
धर्माची पाळेंमुळें खणून काढीत आहेत. मुद्दाम मनुष्य पाठवून चौकशी 
करवावी. आम्ही गांवांतळे सनातनी धमाचे परंपरागत संरक्षक आहोंत 
म्हणून हें कडु कर्तव्य करीत आहांत. कळावें. 
आपले 
सनातनी धर्माचे अभिमानी 
अआइई 


इंदु काळे व सरला भोळे 





ज्ञानप्रकाश, 
[३६] पांचबाबडीचे पत्र 
(आमच्या एका बातमीदाराकडून. ) 
पांचबावडी, 
ता. २४-४-२६. 
स्त्रियांवर अत्याचार केल्याचा आरोप. 

येथें “ साघेभोळे ” म्हणून प्रसिद्ध असलेले समाजांतील एक “ विशिष्ट 
नायक ” आणि त्यांचे मित्र यांनीं तेथून जवळच असलेल्या “ जखीण 
खिंडींत ” दोन ब्राह्मणेतर तरुण ख्रियांवर रात्रीं अत्याचार करण्याचा 
प्रयत्न केला अशी अफवा आहे. ती कितपत खरीखोटी आहे हें 
सांगतां येत नाहीं म्हणून नांवें स्पष्टपणें दिछेलीं नाहींत. ख़्ियांवर अत्या- 
चाराचा प्रयत्न करीत असतां त्या ख्रियांची घरची मंडळी धांवत आली 
आणि त्यांना सोडवून वरील संभावित (१) समाजसुधारकांना त्यांनीं 
चोप दिला आणि तोंडाला डांबर फासून सकाळीं गांवांत सोडून दिलें 
असें म्हणतात. हैं कितपत खरें आहे हें नक्की सांगवत नाहीं. एवढें मात्र 
खरें आहे कीं, हे दोघे शहस्थ आठ दिवस गांवांत दिसत नव्हते. अशी 
बातमी आहे कीं तोंडाला फासलेलें डांबर साबणाने वगैरे निघण्यासारखे 
नाही, खरखरीत पदाथीनें घासूनही पुरतेंसें निघत नाहीं, म्हणून मागें 
मुंबईस राणीच्या पुतळ्याला लावलेलें डांबर काढून प्रसिद्धीस आलेल्या 
गज्जरांच्या लंबोरेटरांतून त्यांच्या कंपनीला माहीत असलेलें डांबर काढण्याचें 
मिश्रण आणण्याकरितां येथून एक मनुष्य मुंबईस गेला आहे. नक्की बातमी 
कळल्यावर खुलासेवार हकीकत कळविण्यात येईल. असे समाजसुधारक (१) 
महात्मा गांधींना किंवा लोकांना कसे खपतात ? 

समाज-सुधारणा असल्या लोकांच्या हातीं गेल्यास “ विनायकं 
प्रकु्वणो रचयामास वानरम्‌” या न्यायानें “ विनायका ? च्या 
ऐवजीं आपणांस वानरच दिसावयाचा | 


4 


इंदु काळे व सरला भोळे 





पुणें, 
[३७] संशयनिरास ता. २५-४-२६. 


प्रिय भगिनी सरला हीस भाऊ काळे याचे आशीर्वाद विशेष. 


पुणें येथील लष्करांतीक एका सामाजिक क्रूबांतले आम्ही सभासद 
असल्यामुळें सी. आय. डी. मधील ई. आय. छेरेन्स या नांवाचा एक 
सज्जन ऑफिसर आणि मी सामाजिक बाबतींत दोस्त आहोंत. त्याचे 
जवळ बोलतां बोलतां बिनायकरावांच्या तोंडाला काजळ फासण्याबद्दलची जी 
अफवा उठली आहे आणि जिनें जिकडेतिकडे जणूं कांहीं आग लावून दिली 
आहे, त्यासंबंधानें मी गोष्ट काढली व खरा प्रकार काय आहे, याबद्दल 
चौकशी करून तो मला सांगतां येईल का म्हणून त्याला विचारलें, “खात्याच्या 
नियमाप्रमाणे सांगतां येणें कठीण आहे; पण चौकशी करून मग काय तें 
निश्चित सांगतों” असे त्यानें उत्तर दिलें. त्याचें मला एक खाजगी पत्र आलें 
आहे, त्याची नक्कल खालीं देत आहें, त्यावरून काय समजावयाचें तें तूं. 
समजशीलच. 


xPrivate 
CAMP, POONA, 


244-26. 
Dear Mr. Bhausaheb Kale, 


Iam mot as you write and as many people seem to 
think an “ Inspector of Criminal “Investigation” but 
of Criminal “Intelligence” (though I believe I have not 
the intelligence of a criminal ) 


Although I am precluded by departmental rules from 
divulging any information about the activities of political 
and other workers, I think I may be allowed to take 
advantage of the exceptions allowed, if I merely state that 


5९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





your relative was, (so far as my ‘information 80०5, ) 
a victim of three or four notorious women who entrap 
men, and leave them in the hands of a gang of dacoits who 
force them to part with their money on pain of their 
faces being tarred in case of refusal. 


You will perhaps hear more of these notorious women if 
you care to read the proceedings of courts,* 


(Copy.) Yours truly, 


(Sd.) E. L. CLARENCE. 


या पत्रावरून तुझ्या ध्यानांत येईल कीं, विनायकराव शुद्ध असून 
त्यांचेवर दुष्टांनी कुभांड रचलेलें आहे. 


त्यांचेबहल भलताच संशय तूं घेत असशील असें वाटत नाहीं, पण 
तुझा स्वभाव असल्या बाबतींत फार संशयखोर आहे हें मला ठाऊक आहे. 
संशय घेत नसल्यास उत्तमच, पण घेत असल्यास इतःपर तरी सज्जनाला 
छळण्याचें पाप पद्रीं घेऊं नये. घारोपंत नागे, कृष्णंभट फुरशे वगैरे 
दुष्ट, लोक छळण्यास टपलेलेच आहेत व शेश्वरहि टपळेला दिसतो, पण 
माझ्या सरलेनें तरी या फंदांत पहूं नये अशी इच्छा करणारा तिचा भाऊ, 


भाऊ काळे 


* कांहीं छा बाया दरोडेखोरांच्या साथीदार असून त्या भोळ्याबापच्या 
लोकांना या दरोडेखोरांच्या जाळ्यांत आणून सोडतात अशा प्रकारची 
आम्हांस बातमी लागली आहे व आपले नातलग निर्दोषी असावेत असा 
माझा समज आहे, ” असा वरील पत्राचा आशय आहे. 





< 


इंदु काळे व सरला भोळे 





पांचबावडी, 
[३८] पत्नीचा पाठिंबा ता. २७-४-२६. 


मित्रवये भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 


सरलेल आपण लिहिलेल्या पत्रावरून तीहि आमच्याबद्दल संशय घेते 
असा आपला ग्रह झालेला दिसतो तो साफ चुकीचा आहे. या प्रसंगीं 
तर, ती संशयखोर आहे, पण माझ्यावर तिची निःसीम भक्ति आहे. 
इतकी कीं मी या भक्तीला पात्र नाहीं या जाणिवेने माझी मलाच लाज 
वाटते. तिचा आम्हांला जेवढा धीर आहे तेवढा कोणाचाहि आणि 
कशाचाहि नाही. सगळें जग ज्या वेळेस पतीला सोडतें त्या वेळेस सात्विक 
पत्नी त्याला अधिक चिकटते आणि त्याला सांवरून धरते. कळावें. 

आपला 


विनायक भोळे 


माधवाश्रम, मुंबई, 
२४-११-२६. 


[ ३९] मनांत खळबळ, पत्रांत बडबड 


मित्रवर्य रा. रा. विनायकराव भोळे यांस नारायण पाठक सुक्काम सुंबई 
याचे साष्टांग प्रणिपात. आज ता. २४-११-२६ तागायत येथील कुशल 
आहे. 

पत्र लिहिण्यास कारण कीं इन्दुवहिनी व सरलावहिनी तसेंच छोटू, 
छोटी आणि चिंगी हीं मुंबई पाहण्यास येथें आलीं असोन त्यांच्या बरोबर 
मी दोन तीन ठिकाणीं गेलों होतों. मला सविस्तर पत्रें लिहिण्याची 
हौस आहे म्हणून येथील खुशालीचें वगैरे आपणांस पत्र लिहिण्याचे काम 
त्यांनी मजकडे सॉपविरें आहे. ज्याला काम करण्याची हौस असते 


<१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





त्याच्यावरच मग सगळ्या कामाचा बोजा पडूं लागतो हा दुनियेंतला न्यायच 
आहे. “ कष्टाळू उंटाला वाळवंटांतील दौड आणि लबाड मांजराला घरांतील 
दूध ” अशा अथोची आरबी भाषेत एक म्हणच आहे ! 

आम्ही चार दिवसांपूर्वी राणीचा बाग पाहण्यास गेलों होतों. मंडळी 
जेथें उतरली आहेत तेथील शेजारच्या कांहीं बायका, मुलगे, मुली व 
लहान अर्भकेंहि आमच्या. बरोबर होतीं. इन्दुवहिनी मात्र नव्हत्या; कारण 
त्यांची कपच्यांची जी टंक होती तिची किल्ली कोठें हरवली होती आणि 
चांगलें पातळ आणि त्याच्या रंगाला जुळणारा ब्लाऊज असल्याशिवाय 
त्या घराबाहेर पडण्यास तयार नव्हत्या! दुसऱया एका पेटींत कांहीं 
पातळें ( माझ्या दृष्टीनें चांगलीं अशीं ) होतीं; पण तीं त्यांच्या कलात्मक 
अभिल्चीला परण्याजोगीं नव्हती. आपण सुंदर दिसावें या हौशीपु्दे 
सुंदर स्थळें पाहण्याची मातब्बरी काय ? त्यांचे यजमान आपल्या हौशी 
पत्नीचें कौतुक करण्याकरितां ( किंवा, खरें बोलावयाचें म्हणजे कौतुक 
करण्यांत आपण कसूर करत नाहीं असें दाखविष्याकरितां ) आले आहेत. 
पण पत्नी जात नाहीं असें पाहून कांहीं तरी कामाचें त्यांनीं निमित्त केलें 
आणि ते फोर्टमघील एका इमारती मंडळाकडे निघून गेळे. अथात्‌ सगळी 
चिष्ठीपिल्णी आणि बायकांचें लूटांबर संभाळण्याचें काम इतिद्दासाभ्यास-जड 
व व्यवहार-श्न्य नारायण पाठकावर येऊन पडळें. इन्दुवहिनींनीं घरीं 
बसून छोटीला संभाळण्याचे काम आपल्याकडे घेण्याचा मनापासून प्रयत्न 
केला (छोटीवर त्यांचें खरोखरच आपल्या सुलीश्रमाणेंच प्रेम दिसळें) 
पण सरलावहिनींना (मला वाटतें तुमच्या संगतीने) मुलांची इतकी 
हौस आहे कीं एक कडेवर बसणारी छोटी आणि हाताचें बोट धरणारा 
छोटू यांना सांभाळून नेण्याचे त्यांना ओझें वाटलें नाहीं किंवा त्यांत झाजहि 
वाटली नाहीं. त्यांना एका लहान गोष्टीची मात्र छाज वाटली. ती ही 
कीं आपण तऱ्हेदार पोषाख करावा म्हणून त्यांनी आपल्याकडून 
मोठ्या कांठाच्या चोळीवर पांढरें रेशमी जाकीट चढ़बिरें होतें आणि 
त्या एक जणूं कांहीं एखाद्या लुम-समारंभाला चाललों आहोत अशा 


<२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





भावनेनें एक कोरें लगडें नेसल्या होत्या. मुंबईतल्या बायकांनीं त्यांची 
याबद्द बायकी कुचक्या पद्धतीनें थोडीबहुत टिंगल केली ती त्यांना 
जराशी लागली. गरीब बिचाऱ्या खेब्यांत राहणाऱ्या बायका | त्यांना जी 
आजची तर्‍हा वाटते ती शहरांत कालची असते हें समजत नाहीं आणि 
मग त्यांची जी फजिती होते ती माझ्यासारख्या निरीक्षकाला क्षणभर दुःख 
देते ( पण त्यांत क्षणभर मौजहि असते |). सरलावहिनींना दुमजली दम 
पाहण्याची इच्छा होती आणि आमच्या नशिबाने दुमजली ट्म मिळालीहि. 
पण त्यांत फार गर्दा होती. टॅममध्यें चढण्याच्या अगोदरच मी छोद्दला 
आपल्या हातांत धरलें होतें, आणि सगळ्या बायका आणि सगळीं मुळें 
पुरुषांच्याच दरवाजाने चढल्यावर मी छोट्सह ट्रॅममध्यें घुसलों. टूँमकंडक्टरनें 
« उप्पर जाव, जागा खाली आहे” असें जागच्याजागी घुटमळणाऱया 
बायकांना सांगितल्यावर अघाडीवर असलेल्या मुंबईच्या बायका वर 
चढल्या, पण आपल्या सरलावहिनींना त्या धांदलींत “ जागा खालीं आहे ” 
असें वाटून त्या वर न चढतां तळमजल्याकडे वळल्या. ट्रामचा कंडक्टर 
“ उप्पर जागा खाली आहे” असे जेव्हां त्याना सांगूं लागला तेव्हां त्यांना 
जागा उप्पर आहे. का खालीं आहे हें समजेना आणि त्या भांबावून 
गेल्या आणि “ नारायण ” त्यांच्या पिछाडीला उभा राहून त्यांची 
पाठराखण न करता तर त्यांच्या फजितीला पारावारच राहिला नसता ! 


राणीच्या बागेत सगळीकडे आम्ही हिंडलो. लहान मुलांना आणि 
मुलींना फारच आनंद झाला. इतर मुलांना आणि चिंगीसह इतर मुलींना 
प्रत्येकी दोन दोन आणे देऊन उंटावर बसवून फिरवून आणल्यावर 
आमच्या छोद्रावांनाहि उंटावर बसण्याची 'इच्छा झाली, पण भीतीसुळें 
त्यांना ती दाबून ठेवावी लागून उंटावरचा शहाणपणा करण्याचें काम 
आमच्यापैकी कांहीं बोलघेवख्या वायकांवरच सोंपवावें लागलें | 


राणीच्या बागेत दोनदां गेलों होतों. तेथील मौजा आतां लिहीत नाहीं, 
पुढील पत्रांत कदाचित. लिहीन. आतां न लिहिण्याचे कारण एवढेंच 


<३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





कीं काशी ढवळे मला राणीच्या बागेत आम्ही गेलों असतां भेटली, 
आणि तिच्या भेटीमुळे माझ्या मनाची जी चलबिचल सुरू झाली तिनें 
आतां या क्षणीं पुनः उचल केल्यामुळें माझें दिल पत्र लिहिण्याचे काम 
चाळू ठेवण्याइतकें खंबीर नाहीं, म्हणून येथेंच एकदम * सबूर करतों. 


आपला, 
नारायण पाठक 


[४० ] छोटूचे छोटे पत्र मुंबई 


सववीस नोवेंबर १९ शे 

सववीस 

वडिलांना नमसकार. आमही राणीचा बाग पाहिला. सगळी मंडळी 

खुशाल आहेत. नारायणराव पाठक आमहाला सगळे दाखवितात. टरमगाडी 

पाहिली. एक दुमजली होती. काशीताई ढवळे येथे आज आली होती 

तिनें कोकणातील चांगले काजूगर दिले. आईनें हें पतर लिहिणास 

सांगितळे, चुका आहेत का आईने आपली खुशाली कळवावी असे 
लिही असे सांगितले आहे. तुमचा लाडका छोट. 


[४१] “ मन कमकुवत करणाऱ्या मुलाखती ” 

मित्रवये रा. रा. विनायकराव भोळे यांस नारायण पाठक, मु॥ मुंबई 
याचे नमस्कार. येथील कुशल जाणोन आपलें कुशल विदित करावें. 

वरील “ कुशल ” वाक्य यांत्रिक तर्‍हेनें लिहिळें खरें. पण “ कुशल ” 
नाहीं हैं जाणावें. काशी ढवळे हिची भेट हैं अर्थात्‌ कारण आहे. तिनें 
क्षयावरचें दद्यांतरें आयुर्वेदिक औषध घेतल्यावर तिला बरें वाटू लागलें, 
तथापि मुंबईच्या तज्ज्ञ डॉक्टरांना दाखवावें म्हणून तिच्या आइने तिठा 

<४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





येथें आणलें आहे. डॉक्टरनें प्लीहा, यकृत, हृदय, रक्त, वगैरे सगळें 
तपासून पाहिलें आणि रोग मानसिक आहे, सर्व इंद्रियें साफ आहेत, 
त्यांत कांहीं एक विकृति नाहीं, म्हणून सांगितलें आणि तिला रम्य स्थळें 
कगैरे दाखवून तिचें मन रिझवावें, एकटीला स्वतःशी बिचार करीत 
कुढत बसण्यास सवड देऊं नये, असा वैद्यकीय स्का दिला. त्याला अनुसरू- 
नच तिच्या आईनें तिला त्या दिवशीं राणीच्या बागेत आणलें होतें. आमची 
दृष्टाद्ट झाल्यावर उभयतांस जरा चमत्कारिक झाले, पण मीच धीर धरून 
तिच्या आईशी आणि तिच्याशी बोळं लागलों. त्या दिवशीं इंदुवहिनींची 
दूंकेची किल्ली सांपडली होती म्हणून त्या आल्या होत्या. त्यांनी आणि 
सरलावहिनींनीं काकीला व तिच्या आईला घरोब्यानें प्रश्न विचारून आपल्या 
ख्याजम्यांत सामील करून घेतलें. आम्हीं रेंगाळत आहोंत असे पाहून 
कांहीं वेळानें त्यांनीं योग्य संधि साधून आम्हां उभयतांस चाणाक्षपणे मागें 
रेंगाढूं दिलें आणि मग त्या झटकन्‌ पुढें सरकल्या. एकान्त मिळाल्यावर 
मी “ आतां खरंच बरं वाटतं आहे ना! का उगीच कांही तरी मघाशी 
सांगितलं १ असें तिला विचारलें. “ आपण बरे असलेत म्हणजे झालं, 
माझं बरं काय नि वाईट काय?” अशा प्रकारचीं प्रथम तामसी उत्तरें 
दिल्यानंतर भाझी सात्विक व ( तुझ्याशी सांगण्यास, कबूल करण्यास हरकत 
नाहीं ) प्रेमपूर्ण उत्सुकता पाहून तिची कळी खुलली आणि ती मग मन 
भोकळें करून सात्विकपणें बोळ लागली. ती जरा रंगानें फिकट झाली आहे, 
पण डोळ्यांतलें तेज त्यामुळें अधिकच खुलते. काय असेल तें असो. 
त्यावेळीं ती मला फारच सुंदर दिसली. चंद्रिका फिकट नसते का? फिक्कट 
पिवळ्या रंगाचें गुलाबाचें फूल गढद पिवळ्या रंगाच्या फुलापेक्षां अधिक 
सुंदर नसतें काय ? (“ इति-इ-आस ” हैं सांगण्याचें सोडून माझ्यासारख्या 
गयात्म्यानें काव्य करूं लागप्यांत अर्थ नाहीं, म्णून तो मागे सोडतो. ) 
बोलतां बोलतां ती मला म्हणाली, “ आईबापांनी मला अलिकडे कुढत बस- 
ध्यायें सोहून “ गीतारहस्य ” वाचण्यास सांगितलें आहे. तें जाडं पुस्तक 
मजा तर कळत नाहीं. क्ञानोत्तर कर्म, आणि ' सांख्य ” आणि “द्विविधा 


<५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





निष्टा ? वगैरे मला कांहीं समजत नाहीं, पण मनांत असा प्रश्न येतो 
कीं ज्ञान हें अनंत आहे, तें पूर्ण होणार कसें? आणि पूर्ण झालें तरी 
मनुष्याचें केवळ ज्ञानाने समाधान होईल का ? ” मी या प्रश्नांनी गडबडलों, 
कारण मी इतिहासाचा जसजसा अभ्यास करीत आहें. तसतसा त्यांतील 
गोष्टींच्या खरेपणाबद्दद आणि सिद्धांताच्या सयुक्तिकतेबद्दल अधिकाधिक 
सारांक होऊं लागलों आहें. आणि केवळ क्ञानानें मनुष्याचे समाधान होणें 
शक्‍य नाहीं असें मठा अलीकडे वाढूं लागरें आहे, हें तुला ठाऊकच आहे. 
तरी मनाची गडबड कशीबशी लपवून मी उत्तर दिलें. “ ज्ञान मिळविण्याच्या 
मार्गांत असणें यांत खरें सुख आहे, ज्ञानाचा अन्त पाहिलाच पाहिजे 
असें नाहीं.” 

“ मी वाद करूं इच्छीत नाहीं, आणि मनहि वळवू इच्छीत नाहीं, म्हणून 
हें बोलणें इथेच सोइ या ” असे ती म्हणाली; तेव्हां “ माझ्याशी बोलणें 
आवडत नाहीं असं दिसतंयू ” असे मी म्हटलें. तिनें उत्तर दिलें, “ बोलणं 
आवडते, पण “मन कमकुवत करणाऱया मुलाखती आणि मुकाबले मला 
नकोत ? असं विनायकरावांच्या घरीं निक्षून सांगितल्यानंतर मी कशाला 
बाद घालीत बसूं?” मागील प्रसंगाची आणि त्यावेळीं वापरलेल्या शब्दांची 
आठवण करून दिल्यासुळें मी अधिकच गांगरलों. पण तिनेच समयसूचकतेनें 
दुसरा विषय काढला आणि मग आमचें चारपांच मिनिटें फार आल्हाद- 
कारक संभाषण झालें. थोडक्यांत सांगावयाचें म्हणजे अखेर माझें मन 
खदु झालें! आजन्म अविवाहित राहणार या माझ्या प्रतिज्ञेचा मी भंग 
करणार इतक्यांत सुदैवानें स्वाभिमान जागृत झाला आणि मी भानावर येऊन 
मोह आवरला. इतक्या अवधींत मंडळी बरीच पुढें गेली होती, तेव्हां 
अधिक वेळ बोलणें गैर वाटून आम्हीं पुनः मंडळीच्या घोळक्यांत 
सामील झालों. शरीर तेथें होतें, पण आमचां मनें कोठें होतीं आणि 
त्यांत काय चाललें होतें, हें शश्वरासच ठाऊक | 

घराकडे परत जातांना ट्रॅममध्यें तिच्या आईजवळ मी बसलों होतों. 
“उद्यां आम्ही मंडळी प्रिन्स ऑफ वेल्स म्युझियम पाहण्यास जाणार 


<६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





आहोंत, तुम्हांला यावयाचं असल्यास मी तुमच्या घरीं तुम्हांला घ्यावयास 
येईन ” असं मी सहज म्हटलं, तेव्हां त्या माउलीला फारच आनंद 
झाल्यासारखा दिसला. वचन दिल्याप्रमाणें मी त्यांच्या उतरत्या घरीं 
गेलों. तेथें माझा जावयासारखाच त्या माऊलीने आदरसत्कार केला. मुलीला 
सुख व्हावें म्हणून माऊलीची ही सारी खटपट. आईचें हृदय हैं असं 
आहे. तिनें मला दहींपोहे, चहा वगैरे देतांना मनांतला हेतु परो- 
परीने कसा सूचित केला हें हास्योत्पादक रीतीनें सांगतां येईल, पण विष- 
याच्या गांभीयेपूर्ण औदासिन्यामुळें तसला प्रयल करण्यास लेखणी धजावत 
नाहीं. मला काझीशीं लम करावयाचें असतें तर मात्र मी खरोखरच 
रसपूर्णतेनें वर्णन केलें असतें. पण सध्यां दिग्दशैनच पुरे. 


प्रिन्स ऑफ्‌ वेल्स म्युझियम पाहण्यास जातांना बायकांनी दॅमजवळ 
गोंधळ केलाच. कांहीं टॅमवर चढू शकल्या, कांहीं मागें राहिल्या! पण 
मागें राहिलेल्यांपैकीं एकीला अंगावर येणाऱ्या मोटारच्या भीतीनें एकदम 
घेरी आली व ती मोटारखालीं सांपून मरणार होती, पण मोटर-ड्राय- 
व्हरच्या कसबानें वांचली. मंडळीची ताटातूट झाल्यामुळें निरनिराळ्या दूमांमध्यें 
बसून आम्हीं म्युझियमपर्यंत गेलों ब तेथें उतरून पुनः एक झालों. 
म्युझियममध्ये आंत शिरल्यावर प्रथम कांहीं नमप्राय ल्लियांचे पुतळे दिसले 
तेव्हां दहा एक वर्षांच्या एका मुलानें मठा “ असे कां हे पुतळे केले १” 
असा प्रश्न केला. बायकांनी दृष्टि फिरवली आणि प्रश्न ऐकला न ऐकला 
असें केलें. मीहि तसेंच केलें. मी त्या बायकांना तेथील हरतऱ्हेचे प्राणी, 
पक्षी, चित्रें, शिलालेख, ताम्रपट, इतिहासपूर्व दगडांची हत्यारें, एका 
लिपीपासून स्थित्यन्तरें होत होत हल्लोंची लिपी कशी उत्पन्न झाली याचा 
तक्ता, वगैरे सवे दाखविले व शाळामास्तराप्रमाणें त्यांचें महत्त्व समजावून 
देण्याचा प्रयत्न केला. हा प्रयत्न पाहून कांहीं बायकांनी गमत्या बडबब्या 
मास्तरांत माझी गणना केली आणि कांहीनीं माझ्या विविध माहितीची 
तारीफ केली ! लहान सुल्गे जे होते ते मात्र मधून मधून मला प्रश्न विचारीत 


<9 


इंदु काळे व सरला भोळे 





आणि कित्येक वेळां मार्मिक प्रश्नांच्या द्वारें माझ्या अज्ञानाची मला जाणीव 
करून देत ! 


काशीशीं एकीकडे बोलण्याची संधि मला दोनतीनदां मिळाली. 
(किंवा खरें सांगावयाचें म्हणजे “ जाणत्या” बायकांनी मला संधि 
आणून दिली. ) संधि मिळाल्यावर माझ्या मनाची स्थिती प्रांजळपणे मी 
तिला सांगितली आणि म्हटलें, “ माझ्या आयुष्याची आगगाडी आतां 
ज्ञानमार्गोच्या रुळावर आहे, ती आतां दुसऱ्या रुळांवर नेणें शक्‍य नाहीं. ”” 
“कां शक्‍य नाहीं १” ती म्हणाडी. आपल्या म्हणण्याच्या समर्थनार्थ तिने 
पुढील दाखला दिला. “ आगगाडी एका रुळावरून दुसऱ्या रुळावर नेलेली 
कितीदां तरी आपण स्टेशनवर पाहतों. आणि दुसऱया रुळावर नेली 
म्हणजे दिशा सपशेल बदलली असेहि होत नाही.” 


“तें सगळं खरं, पण... ...” 


“ मन कमकुवत करणाऱ्या मुलाखती आणि मुकाबले नकोतच मुळीं, 
तेव्हां आतां आपण हा विषयच बदल या, नाहीं तर आपल्या मंडळींत 
पुनः जाऊं या” असें अंशतः विनोदाने, अंशतः निराशेने आणि अंशतः 
रागानें म्हणून ती खरोखरच तिकडे गेली. 


असे हे प्रकार दोनतीनदां झाले. आतां मित्रा, तुला प्रश्न असा कीं मी 
काय करावें? हा प्रश्न विचारण्याकरितांच हें पत्र मुख्यत्वेकरून लिहिलें 
आहे, तेव्हां म्युझियम पाहण्याच्या वेळच्या आणि नंतर दुसऱया ठिकाणीं 
गेलों तेथल्या हकीकती लिहीत नाहीं. एक मात्र गोष्ट लिहितों. ती ही कीं 
बिन्दुमाधव म्हसकर यांना इन्दुवहिनी मुंबईस आल्या हें कसें कळलें 
कोणास ठाऊक ? ते एक दिवस आमच्या मंडळींत आलेच आणि आपल्या 
ऐटबाज पोषाखानें, रुबाबदार अंगयष्टीनें, दरबारी चालीरीतीनें, आणि 
विनोदी गप्पागोष्टी सांगण्यानें तेथील सगळ्या ख्ियांस आणि मुलांस 
त्यांनीं मोहित करून टाकलें. इतिहासाभ्यासजड नारायण पाठक त्यांच्या 


<< 


इंदु काळे व सरला भोळे 





पुढें इतका फिक्का पडला कीं काशी ढवळे व तिची आई यांना तोंड 
दाखविण्यास त्याला कांहीं वेळ लाज वाटली! पण काशीच्या आईनें 
जेवण्यास बोलावल्यामुळें त्याचा स्वाभिमान कांहीं वेळ तरी जिवन्त राहिला. 
कोंबड्या आणि त्यांचीं पिलें यांत राजाप्रमाणें मिरविणारा कोंबडा मोरापुढें 
फिक्का पडला तर त्यांत नवल काय ? आणि त्यांत वाईट तरी काय आहे? 
प्रश्न एवढाच आहे कीं तो प्राणी खरा मोर आहे का मोराची पिसें लावलेला 
डोंबकावळा आहे? थट्टा सोडून गंभीरपणे बोठावयाचें म्हणजे बिन्दुमाधव 
म्हसकर हा इन्दुवहिनीला एखाददिवशी गोत्यांत आणणार असा माझा 
अंदाज आहे. 


कळावे लोम असावा व महत्त्वाचा सवार केला आहे त्याचा 
सरळ जबाब छवकर यावा हे विनंति. 
नारायण पाउक 


ता. क. येथील अस्पृश्योद्धार मंडळाचे एक चिटणीस गणपतराव हरळे 
नांवाचे आज मला भेटले. अस्पृश्याची मुलगी मुलीप्रमाणे तूं. संभाळली 
आहेस, हें त्यांना कळलें होतें. ही मुलगी मुंबईस अमक्या अमक्या ठिकाणीं 
उतरली आहे असें त्यांना पांचबावडीच्या एका इसमाकडून कळलें म्हणून 
या मुलीला व या मुलीला घरच्याप्रमाणें वागविणाऱ्या मंडळीला कौतुकाने 
भेटण्याच्या इच्छेनें ते माझ्याकडे आले होते. त्यांची व चिंगीची आणि 
घरच्या मंडळीची भेट करवून दिली. मुलगी चुणचुणीत आहे हें त्यांनीं 
कांहीं प्रश्नांच्या उत्तरांवरून ताडले. तिला मुलीप्रमाणें संभाळण्याबद्दल 
सरलावहिनींचे त्यांनीं मनःपूवेक आभार मानले. मनुष्य सज्जन व परोपकारी 

दिसला. 
नारायण पाठक 


<९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





[३२] “कछाविझछास” करतां करतां “कछिविछास ” व्हावयाचा ! 
पांचबावडी. 
१-१२-२६. 
मित्रवये नारायणराव पाठक यांस विनायक भोळे याचे साष्टांग 
नमस्कार वि. वि. 


मुंबईहून सौभाग्यवती, छोट व चिंगी ही मंडळी येथें सुखरूप येऊन 
पोंचली. सौ॥ ही मुंबईस तूं. जी हरतऱ्हेची मदत केलीस तिचा वारंवार 
उल्लेख करते. किती तरी मजेदार गोष्टी सांगते. त्यांत काशी ढवळे ही 
नायिका असते | तूं लम न करण्याचें नाकारीत आहेस म्हणून तुला या 
गोष्टीमध्ये नायकाचें स्थान न मिळतां नायिकेला छळणाऱ्या कलिपात्राचें 
स्थान मिळतें. चिंगी ही देखील काशी ढवळेबद्दळ कांडीं कांहीं बोलत 
असते. तिला आंतल्या कांहीं गोष्टी सौ. कडून कळल्या असाव्यात. 


छोटू तर मुंबईच्या पुष्कळच गोष्टी सांगतो. पण त्याचा अर्थ सुसंगतपणे 
लावणें हें आधुनिक गूढगुंजनात्मक काव्यांचा अर्थ लावण्यासारखेंच कठीण 
आहे. त्यानें मेहनत घेऊन लिहिलेल्या पत्राचे इतकें कौतुक ( तसेंच 
बिडंबनहि ! ) होत आहे कीं तें पत्र आमचें सबंद तोंडपाठ झालें आहे ! 


सारांश आजकाल “ मुंबई ” दवाय विषय नाहीं. तुझ्याहि मनांत 
तोच विषय घोळत असेल, म्हणून त्या विषयाकडे गंभीरपणें वळतों. 
काझी ढवळे हिच्याशी लम करण्याचा निश्चय करावा असें माझें तरी 
मत आहे. मनुष्याचा जन्म केवळ शारीरिक सुखाकरितां जसा नाहीं, 
तसाच तो केवळ बौद्धिक सुखाकरितांहि नाहीं. आणि वस्तुस्थिति अशी 
मौजेची आहे कीं जो केवळ बौद्धिक सुखाच्याच पाठीमागें लागेल त्याठा 
तेंहि सुख लाभत नाहीं; कारण शरीरधमीकडे दुलेक्ष केल्यास बुद्धीमध्यें 
कांहींना कांहीं तरी विकृति उत्पन्न झाल्याक्षिवाय राहत नाहीं. काव्यांचा 
आस्वाद घेण्यास किंवा ऐतिहातिक अथवा तात्विक अथवा सामाजिक 


९० 


इंदु काळे व सरला भोळे 





प्रश्नांची निर्विकार दृष्टीनें विचार करण्यास मनाची जी एक प्रकारची 
समता लागते ती अविवाहित स्थितींत राहणें अशक्य नसलें तरी 
अशक्यप्राय आहे. तुझ्या बाबतींत दुसरा असा एक महत्वाचा मुद्दा आहे 
कीं तूं काशीला (अविचारी यौवनदरोंत कां होईना ) वचन दिळेळें आहेस. 
आणखी असें कीं तिचें तुझ्यावर फार प्रेम आहे आणि ती तुझ्याशी 
एकनिष्ठतेनें वागत आहे. शिवाय ती चांगली सुंदर आहे, सुस्वभावी 
आहे; तुझ्या ध्येयाच्या आड येणारी नाहीं. आणि सगळ्यांत महत्त्वाचा 
मुद्दा असा कीं तुझ्या मनांत खरें म्हटलें म्हणजे तिच्याशी रम्न करावयाचें 
आहे, आणि माझ्या संमतीच्या पडत्या फळाची आज्ञा तुला पाहिजे 
आहे! (ही आपली उगीच थट्टा केली. मळा एवढेंच म्हणावयाचे आहे 
कीं सवे दृष्टींनी विचार कर आणि आत्मवंचना करून घेऊं नकोस. 
ध्येय सोडल्याची, व प्रतिज्ञामंगाची वगैरे खोटी लाज बाळगू नको. ) 

येथील सगळी मंडळी खुशाल आहेत. चिंगीची आई, व तिचे सवे 
नातलग वारल्यामुळें तिला आतां आम्हीं घरांतच ठेऊन घेतली आहे हें 
सौभाग्यवतीकहून मुंबईस कळलें असेलच. अस्पृश्यांच्या हातचें पाणी 
पीत होतों म्हणून ग्रामस्थांनी आम्हांला वाळीत टाकून गांवाबाहेरील 
महारवाड्याजवळ राहण्यास अगोद्रच भाग पाडळे होतें. आतां तिला 
मुलीप्रमाणे घरीं ठेऊन घेतल्यास अधिक काय छळणार आहेत! मुलगी 
फारच चलाख आहे; तिला शिक्षण देऊन चारपांच वर्षांनी एखाद्या 
चांगल्या वराशीं लम लावून द्यावें असा बेत आहे. खचाविषयीं मी पवो 
करीत नाहीं. माझ्या दोन सुलांचें जसें चालेल तसें हिचेहि इश्वरकृपेनें 
चालेल | मुंबईस मंडळी ज्या घरांत उतरली होती तेथील मंडळीला 
प्रथम ती अस्पृश्य वर्गातली आहे हें कळलेंच नाहीं! कळल्यावर त्यांनीं 
तिला माझ्या सुलांप्रमाणेच वागविले ही गोष्ट ऐकून हिंदुस्थानच्या 
भवितव्याबद्दद आशा वाटते. चाळीतल्या शेजारच्या बायकांमध्ये पुष्कळ 
कुजबूज चालत होती, पण मुंबईस शेजाऱ्यांच्या कुजबुजीला कोण 
विचारतो १ इंदुवहिनीला ती गबाळी आणि घाणेरडी वाटते, पण तिच्या 


९१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





कलात्मक दृष्टीला तूंहि गबाळ्या वाटतोसच आणि थोडाबहुत जो घाणेरडेपणा 
आहे तो कालांतराने जाईल, 

भाऊराव काळे यांचें मन आपल्या पत्नीविषयीं शुद्ध नाहीं; इंदूची चूक 
आहे, पण तिला ती पटवून देणारा कोण? कलाविलास हें तिचें ध्येय 
आहे. सांकेतिक नीतीचा सासुरवास तिच्या कला-लालसेला आतां सहन 
होत नाहीं. अमृत आणि विष हीं जशीं समुद्राच्या पोटीं आलेलीं भावंडें 
आहेत तशींच “ कला ” आणि “ कलि ” हीं मनुष्याच्या ध्येयनिष्ठेचीं 
अपत्यें आहेत आणि कलेला स्तैरपणें वागू दिल्यास तिच्या अंगीं कलीचे 
गुण येण्याचा संभव असतो हें इंदु विसरते. कला-विलास करतां करतां 
कलि-विलास न होवो म्हणजे झालं | बिन्दुमाधव म्हस्कर मुंबईस आरे 
होते वगैरे गोष्टी सौ. कडून कळल्या. त्यावरून ही भीति वाटूं लागली 
आहे. दुसरा कोणताच आधार नाहीं. 

विनायक भोळे 


[४३] आकाशांतून कुऱ्हाड कोसळली 
पांचबावडी 
३-३-२५. 

सौ. इन्दु काळे हीस अनेक आशीर्वाद विशेष, 

मला अत्यन्त वाईट बातमी कळवावयाची आहे. ती ही कीं विनायक- 
रावांची दोनहि मुळें पटकीनें वारलीं | महारवाल्यांतील विहिरीचे पाणी 
दूषित होऊन तेथें पटकीचा उपद्रव सुरू झाल्यावर विनायकराव गरिबांकडे 
आपण होऊन जात व औषध फुकट देत. त्यांचेकडे जाऊन रात्रीच्यारात्री 
जागून काढीत. निम्मे अधिक रोगी बरेहि केले. पण स्वतःच्या मुलांना 
वांचबूं शकले नाहींत | 


गांवांतळे कांहीं लोक इतके दुष्ट आहेत, कीं विनायकरावांसारख्यांना ते 
महारमांगांप्रमाणें अस्पृश्य मानतात व चांगळें पाणी असलेल्या विहिरीवर 


९२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





पाणी भरून देत नाहींत. विनायकराव महारवाख्यांतील विहिरीचें पाणी उकळून 
घेत, पण पाण्याचे बाबतींत मनुष्य जपणार किती ? शेवटीं जें व्हावयाचें तें 
झालें, स्वच्छ पाणी घेऊं न देऊन बंधुभगिनींना जरीमरी देवीला बळी 
देणाऱ्या सज्जनांना धर्म राखण्याचें पुण्य लागेल ! सरलेनें आणि विनायक- 
रावांनीं पोरांना वांचबिण्याकरितां जिवापाड मेहनत घेतली. आलोचन जाग्रणें 
केलीं. पण सवे व्यर्थ. विनायकरावांना घरांत स्वतःची लाडकी मुळें आजारी 
होतीं तरी गरीब अस्ट्ृश्य रोग्यांकडचीं बोलावणीं यावयाची, आणि तेहि 
मन घट्ट करून जाऊन लगबगीनें परत यावयाचे. छोटू अगोदर वारला 
आणि दोन तासांनीं छोटी गेली. रात्रभर घरांत काय शोकप्रकार झाला 
असेल याचें मी कसे वर्णन करूं १ बिचारी दोषेंजणं मुळुमुळं रडत आणि 
एकमेकांचे समाधान करूं पहात. चिंगी एका कोपऱर्‍्यांत रडत बसली. 
मी कांहींच बोलत नव्हतों. मला कसें समाधान करावें हेच समजेना. सरलेनें 
“ भाऊ, भाऊ, कायरे आम्ही पाप केलं होतं म्हणून देवानं आमच्यावर 
हा गहजब केला ” असें म्हणून माझ्या मांडीवर डोकें ठेवलें. मी अञ्चु 
ढाळण्याविवाय आणि तिच्या पाठीवरून हात फिरवण्याशिवाय कांही एक 
करूं शकलों नाहीं. “ छोटू आणि छोटी गेली, पण चिंगी आपली मुलगीच 
आहे; आणि शाळेंतलीं मु आपलींच नाहींत का?” असें कांहीं तरी 
म्हणून विनायकराव सरळेचें समाधान करूं पहात, आणि लगेच स्वतः 
रडूं लागत. गांवांतली मंडळी झोपडीबाहेर जमली व पुढील व्यवस्थेला 
छागली. घारोपंत नागे, कृष्णंभट फुरसे, वगैरे दुष्ट लोकहि लोकांत वाईट 
दिसूं नये म्हणून आले आणि शेताच्या बांधावर विल्या फुंकत बसून, 
प्रेतं ब्राह्मणांच्या इमशानांत जाळूं द्यावयाची नाहींत असा कट करूं 
छागले. उजाडण्याच्या सुमारास मला एका बृद्ध संभावित ग्रहस्थानें बाहेर 
बोलावळें आणि पुढील व्यवस्था करण्याची वेळ झाली वगैरे ते बोल लागले. 
“ ब्राह्मणाच्या स्मशानांत जाळं लागलों तर विचका होण्याचा संभव आहे” 
अशा प्रकारची भाषा ते हळू हळू बोलं लागले, तेव्हां त्यांचा भावार्थ 
ओळखून “ अस्टृश्यांच्या स्मशानांत त्यांना घेऊन जावयाचें” असें मी 


९३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





विनायकरावाँच्या वतीनें सांगितलें. झोंपडींतून मुलांना उचलण्यास दोघे 
संभावित लोक आले. त्यांना रइंच कोसकलें आणि त्यांचे हात पाय कापूं 
लागले, पण कटु कर्तव्यकर्म पार पाडणें त्यांना भागच होतें आणि त्यांनीं तें 
पार पाडलेंच. सरला आकान्त करील आणि राहो फोडील असें वाटलें होतें. 
पण बिचारीनें तसें कांहीं केलें नाहीं. 

प्रिय अपत्यांच्या मृत्यूचा हा देखावा पाहून आपणांला अपत्यसुख नाहीं 
हैँच बरें असें वाटलें! 

विनायकरावांनीं भातसारा शेतकऱ्यांनी भरूं नये अशा अर्थार्चे भाषण 
केलें म्हणून त्यांना अटक करण्यांत येणार आहे अशी खात्रीलायक बातमी 
कांहीं दिवसांपूर्वी कळली आहे. बिचात्याच्या नशिबीं काय काय दुःखें आहेत 
कोणाला ठाऊक. लोकांमध्यें एवढी मानमान्यता असून त्याच्या नशीबीं पुनः 
तुरुंगवास येणार. समाधानाची एवढीच गोष्ट आहे कीं पति*पत्नींमधील प्रेम 
अत्यन्त सात्विक आणि अखंड आहे. असें प्रेम असणें हें तरी एक महत्‌- 
भाग्यच आहे ! 


ला भाऊराव काळे 
[४४] इंदु वहिनी पळाल्या 

























डोळ टा ( भाषान्तर ) 
जरूरीची भाऊराव काळे यांस 
विनायकराव भोळे यांचे येथें 
पुणें ता. ७-३-२७ पांचबावडी. 
ताबडतोब निघा | इन्दुवहिनी | नाहीशा 
झाल्या | नारायणराव | पाठकांबरोबर | पळाल्या 





| 


९४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





[४५] “ काछासारखे औषध नाहीं ” 
अंबेवाडी, जिल्हा सातारा. 
$- ३-२७ 
प्रियमित्र विनायकराव भोळे. यांस नारायण पाठक, हल्लीं मुकाम जिल्हा 
सातारा याचे नमस्कार. येथील कुशल जाणोन स्वकीय कुशल लिहित जाणें. 
बाकी आपण स्वकीय कुशल काय लिहिणार £ आपल्या अपत्यांच्या मृत्यूची 
हकीकत भाऊरावांच्या पत्रावरून पुण्यासच कळली. पण तेर्थे जाऊन मी 
आपल्या सारख्यांचें समाधान काय करणार म्हणून बेत रहीत केला. 
बिन्दुमाधव म्हस्करांच्या बोलण्यांत पुष्कळ वेळां अंबेवाडी या गांवांतील 
देवळाच्या कोंपर्‍्यांत पडलेल्या एका अत्यंत जुन्या बिलाळेखाचा उल्लेख 
येत असे त्याची नकल करून आणावी व तो खरोखरच जुना आहे कीं काय 
हैं पहावें म्हणून येथें आलों आहें. देवळांतच उतरलों आहें. शिलालेख 
धुवून स्वच्छ केला आहे. त्यावर झाई फासून एक नकल काढणार आहें व 
एक फोटोग्राफहि घेणार आहें. शिलालेख शके ७०५ चा दिसतो. संस्कृत 
श्होक आहेत. पण खालीं गद्य आहे त्यांत दोनतीन जुन्या मराठीचीं रूपे 
आढळतात. शक निश्चित झाल्यास व रूपें मराठी ठरल्यास “ मराठी “चा 
जन्मकाळ ठरविणें सुलभ होईल. 
आपलें दुःख हलकें व्हावें म्हणून हें सर्व लिहित आहें, पण दुःख काला- 
वधीनेंचर हलकें व्हावयाचें आहे. इराणांतील एका झहाची बिब्बी वारली 
तेव्हां त्यानें एकेका प्रसिद्ध हकीमाला बोलावून आणून “ माझ्या मनाच्या 
दुःखाला कांहीं दवा आहे का?” असें विचारलें. कोणाला कांहीं दवा 
सांगतां येईना, म्हणून त्यानें प्रत्येकाचा धिक्कार करून धक्के देऊन घालवून 
दिकें. अखेर एका चाणाक्ष हकीमार्ने “ परवरदिगर खुदाच्या कुदरतींत 
अळबत्‌ दवा आहे ” असें म्हटलें. “ ही दवा कोठें मिळते”, असें झहानें 
विचारल्यावर “ अक्कल्न्य मनुष्याला ही दवा कशी आहे ? कोठें मिळते 
समजत नाहीं. अक्करमंद मनुष्याला मात्र कळते. ही अजब दवा 
अत्यंत स्वस्त आहे, जिकडे तिकडे ती मिळते. हवेप्रमाणें आपण ती रोज 


घेतच असतों--हिचें नांव ' वक्त.” “वक्त बडी अकसीर दवा है” असें 
९५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 





हकिमानें सांगितलें. त्याला लगेच हजार मोहरा मिळाल्या. (“ वक्ता- 
शिवाय दुसरें कांहीं औषध आहे का” म्हणून शहानें विचारल्यावर “ होय 
अलबत्‌ आहे. ही दवा फार गोड आहे, सुरेख आहे, शानदार आहे. 
या दव्याचें नांव “ दुसरी शादी ” असें सांगितल्यावर झहानें रुष्ट होऊन 
त्याला फटके मारून घालवून दिलें. पण एक महिन्याच्या आंत ही 
“ शानदार दवा ” जनानखान्यांत आणली असा या गोष्टीचा उत्तराधे 
आहे. तो अप्रस्तुत म्हणून सोडून देऊं. ) 
तुझें समाधान करावें म्हणून गंभीरपणे लिहू लागलों, पण अखेर स्वभा- 
वानुसार अप्रासंगिकपणा केलाच; तथापि उद्देश ध्यानांत घेऊन क्षमा करावी. 
सरलावहिनींना म्हणावें, “ छोट्‌ आणि छोटी हीं बाल-रत्ने इश्वरे 
दिलीं तीं इश्वरे नेली.” शुक्राची चांदणी उगवावी आणि घटकेंतच अस्तास 
जावी तशांतलाच आपल्या मुळांचा प्रकार झाला. भवितव्यता बलीयसी. 
त्यांच्या आठवणी मला वारंवार होतात आणि डोळ्यांत अश्रू येतात. अशीं 
मुलें थोख्यांनाच लामतात. तुम्हांला लोकांनीं वाळीत टाकलें, महारवाब्यांत 
राहण्यास लावलें, हरतऱ्हेच्या कंड्या पिकविल्या, पण या बालरत्नांचे 
संगोपन आणि त्यांचे कौतुक करण्यांत तुम्हांला जो दिव्य आनंद 
व्हायचा त्यापुढें लोकांच्या छळाचें तुम्हांला कांहींच वाटलें नाही. आतां 
मुळें गेलीं तरी चिंगी आहेच, तिचें मुलीप्रमाणे संगोपन करीत आहां, 
तें तसेंच करीत रहावें. त्यांत अत्यंत सात्विक आनंद आहे. शोक करीत 
बसूं नये. तुम्ही शोक करीत बसल्यास विनायकरावांना जें दुःख होत 
आहे त्यांत अधिक भर पडेल. मुलांची होस तुमच्यापेक्षां त्यांना अधिक 
होती, त्यांचें कौतुक तुमच्यापेक्षां ते अधिक करीत. त्यांनीं अंगीकारलेल्या 
सार्वजनिक कार्याच्या व्रतात या दुधेर प्रसंगाने कमतरता येईल आणि त्यांचें 
मन कमकुवत होईल असें कांहीं एक करूं नये. त्यांचें मन तुमच्यापेकषांहि 
कोमल आहे असें मी मित्रप्रेमाने केवळ म्हणतों असे नाहीं. पतीने वास्तविक 
पत्नीचें समाधान करावयाचें असतें, पण तुमच्या येथें निराळा प्रकार आहे. 
ते मायकांग्रमाणें रडणार नाहींत, पण मनांत झुरत राहातील. बाहेरून ते 


९६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


तत्वज्ञासारखे वागतील, आणि विनोदहि करतील, पण हृदय आंतल्याआंत 
जळत असेल. बाकी मी कोणाला उपदेश करीत आहे? तुम्ही दोषेंहि 
समंजस आहांत. तुम्हांला माझ्यासारख्या फटिंगानें उपदेश करणें हें 
गैरच, पण राहवलें नाहीं म्हणून कांही तरी प्रासंगिक अप्रासंगिक लिहिलें 
आहे. तसें पाहिलें तर वचनभंग करून काशी ढवळे हिच्या आयुष्याचा 
नाश उघड्या डोळ्यांनी करणारा व तिचें दुःख कठोरपणे पाहत राहणार्‍या 
मला पाप्याला कोमलतेचा उपदेश करण्याचा अधिकार काय ? कोळशाने 
हिरकणीला उपदेश करण्यासारखेच हें आहे. कळावे. 
नारायण पाठक 
[४६] 
ज्ञानप्रकाश ७-३-२७ 
सौ. इन्दुबाई काळे यांना पळवून नेछे. 
इतिहाससंशोधक नारायणराव पाठक यांजवर आरोप. 
( एका बातमीदाराकडून ) 
अंबेवाडी, सातारा जिल्हा, ९-३-२७. 
पुण्याचे प्रसिद्ध कॉन्ट्रॅक्टर भाऊराव काळे यांच्या पत्नी सौ. इन्दुबाई 
काळे या पुण्याहून इतिहाससंशोधक नारायणराव पाठक यांचेबरोबर पळून 
आल्या व अंबेवाडी या गांवीं देवळांत या उभयतांना पकडण्यांत आलें असें 
समजतें. सौ. इन्दुबाई काळे यांचा जबाब घेऊन त्यांना सोडण्यांत आलें 
आहे. वहिमी नारायणराव पाठक यांना एक दिवस अटक करून 
जामिनावर सोडण्यांत आलें आहे. सौ. इन्दुबाईनीं आपणांस प्रसिद्ध 
गायन-वादन-पद्ध बिन्दुमाधव म्हस्कर यांनीं फसवून आणून देवळांत 
सोडलें असा जबाब दिला व सदर म्हस्कर हठं फरारी आहेत म्हणून 
रा. पाठक यांना जामिनावर सोडण्यांत आलें म्हणतात. पळवून कोणी 
जरी नेळें असलें तरी सौ. इन्दुबाई काळे यांचा नैतिक गुन्हा कमी होत 


९७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


नाहीं. भाऊराव काळे त्यांना पुन्हां घरांत घेतील किंवा नाहीं याबद्दल शंका 
आहे, अशा प्रकारची भाषा गांवांत चाळू आहे. रूटला सुरू झाल्यावर 
त्याची हकीकत कळविण्यांत येईल, 
[४७] सात वर्षांची सजा 
पुणें, १५-३-२७. 

प्रियमित्र विनायकराव भोळे यांस सा. न. वि. वि. 

तुम्हांला ७ वर्षांची सजा झाली व रत्नागिरीस पाठविलें आहे हैं कळलें. 
सजा व्हायची हें निश्चित होतेंच, पण फारच झालो असें वाटतें. 

सरला पांचबावडीसच राहणार आहे व आपल्या शाळा आणि इतर 
समाजकार्ये चाळू ठेवणार आहे. मला ती पुण्यास यावी असें कितीहि 
भगिनीप्रेमासुळें वाटत असलें तरी ती करीत आहे तेंच बरोबर आहे हें 
विवेकबुद्धीला पटते. इकडची काळजी अगदीं करूं नये. तिला द्रव्याची कधींहि 
ददात पडणार नाहीं. तिठा सोबत व्हावी व सेंपाकाची दगदग चुकावी 
म्हणून येथून एक पोक्तबाई पाठविणार आहें. 

माझ्या इंदूळा घरांत कोणत्याहि प्रकारें मी दुःख देत नाहीं. ती झुद्ध 
असावी असेंच माझें मत आहे. तथापि फरारी बिन्दुमाधव म्हस्कर 
सांपडून सवे प्रकरणाची साद्यन्त हकीकत कळल्याशिवाय माझें मन पूर्ण 
समाधान पावूं शकणार नाहीं. तिला मी बाहेरून अगदीं कांहीं एक झालेच 
नाहीं असें वागवतो, पण बंधु-भगिनीप्रमाणें वागतो. लोकांना मात्र कांहीं 
एक फरक दिसूं देत नाहीं. 

नारायणराव पाठकांबद्द माझे मनांत केव्हांहि किन्तु नव्हता आणि 
आतांहि नाहीं. अलीकडे त्यांनीं तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास विशेष चालविलेला 
दिसतो. केवळ विवेकबुद्धीचे द्वारें ( ९०७०7 चे द्वारें) पूर्ण ज्ञान व्हावयाचें 
नाहीं, त्याप्रमाणेंच केवळ तार्किक ज्ञानाने समाधान व्हावयाचें नाहीं. मनु- 
घ्याचा जन्म केवळ ज्ञानाजनाकरितां नसून सर्वागीण आत्मविकासाकरितां 


4 


इंदू काळे व सरला भोळे 


आहे, वगैरे वगैरे ते कांहीं वोलत असतात तें मला पटतें; तुम्हांला पटेल 
किंवा नाहीं कोणास ठाऊक ! 


जेलमध्ये शिक्षा झाल्यास मुलाखती होऊं शकत नाहींत; पत्रव्यवहारहि 
बंद होतो; म्हणून आपलें ध्येयञ्चीलत्व एवढ्या अवधीपुरतें तरी बाजूस ठेवून 
तेथें सत्याग्रह करण्याच्या फंदांत पडूं नये. तथापि तेथें काय होणार 
याबद्दल मला भीतीच वाटते. 
तीन महिन्यांनी भेटण्यास येईैनच, सरलेला आणि चिंगीलाहि आणीन. 
भाऊराव काळे 


[४८] सहा वर्षानंतर 
पांचबावडी, 
ता. १५-९-३३. 
प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 
कालच रत्नागिरी जेलमधून सुटका झाली. माझ्याकडून तेथील कामें 
पुरतीं होत नसल्यामुळें जेलच्या शिक्षा नेहमीं होत होत्या आणि जेलमध्ये 
आपल्या मुलाखती होत नव्हत्या किंवा पत्रव्यवहारहि होऊं शकत नव्हता. 
इतर ठिकाणच्या राजकीय कैद्यांना पुष्कळ सवलती मिळत, किंबहुना 
त्यांना जेळखान्याचीं कांहींच दुःखें अनुभवावी लागत नसत, व वर्तमान- 
पत्रें मिळत, खेळ होत, पुराणें व्याख्यानं चची होत, इत्यादि गोष्टी जेल- 
मध्येंहि ऐकत होतों. पण माझ्या नविबीं “सी ” वगे आणि हातकड्या, 
दंडाबेच्या, मिठाची कांजी, वगैरे गोष्टी लिहिलेल्या होत्या त्याला कोणाचा 
इलाज नाहीं ! 
येथें आल्यावर सरलेनें आमची रात्रींची शाळा सहा वर्षे चांगली 
चालविली आणि एकंदरींत लोकांच्या आदरास ती पात्र झाली हें ऐकून 
संतोष झाला. आपण तिला पैशाची मदत केलीत याबद्दल ऋणी आहे. 


९९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


या सहा वर्षांच्या जेलखान्यामुळें प्रकृति खाळावली आहे. काळजी 
करण्यासारखी स्थिति नाहीं, पण आपण सर्व मंडळी इकडे यावी अक्षी 
इच्छा मात्र आहे. कंत्राटांच्या कामासुळें तुम्हांला वेळ नसल्यास इंदूताईना 
तरी पाठवावी. आणि नारायणरावांनींहि कांहीं दिवस इतिहास-जिज्ञा- 
सेला विश्रान्ति देऊन इकडे येऊन रहावें. काम कांहीं नाहीं, पण आपल्या 
खऱ्या इष्टमित्रांच्या संगतीत ( जेलखान्यांतून सुटल्यानंतर विशेषेकरून ) 
रहावेंसें वाटतें, म्हणून सर्वाना बोलावीत आहें. इतके दिवस स्वाभि- 
मानानें पैसे मागत नव्हतों आणि आपण पाठविछेत तरी ते ( घ्यायचे 
नाहींत म्हणून नव्हे तर मूळ स्वभाव म्हणून ) गरीब मुलांमुलींना, 
रात्रींच्या शाळेच्या मास्तराला, आणि इतर गोरगरिबांना वांटून टाकीत 
असें; पण आजारांतून बरा होईतोंपर्यत आपणांजवळ पैसे मागतों. 
चार महिन्यांत खडखडीत बरा होईन असें वाटतें. आपण प्रेमानें देतां 
म्हणून मागतो, माझा हक असा काय आहे? बाकी हक आहेच म्हणा, 
कारण आपली बहीण देऊन बसलेले आहांत हा एक गुन्हा आपण केला 
आहे आणि दुसरा अक्षम्य गुन्हा असा कीं आपण माझ्यावर भहेतुक 
आणि निःसीम प्रेम करतां | प्रेम करणें हें चांगलें नाहीं, प्रेम करणें 
म्हणजे स्वतःस बुडवणें. 

सहा वर्षात देशामध्ये, समाजामध्यें आणि कुटुंबांत पुष्कळच कांति झाली 
आहे. सत्याग्रह सुरू झाला, जोरांत आला, पडला, मृतप्राय झाला. 
अस्टु्योद्धाराचा आणि त्यांच्या मन्दिरप्रवेशाचा प्रश्न घसाला लागत आहे. 
“ वर्तुल्परिषदां ”चीं चक्रे तीनदां फिरलीं. कुटुंबाकडे पाहिलें तर पुष्कळच 
फरक झाला आहे. असो. 

इन्दुवहिनींबदल तुमचें मन किंचित्‌ साशंक असलें तरी तुमच्या सुकू 
लागलेल्या प्रेमवल्णींना पुनः पारूवी फुट लागली आहे हें ऐकून किती समा- 
घान झालें म्हणून सांगूं १ नारायणराव पाठकांचें पत्र आलें आहे. काशी 
ढवळे हिच्याशी खम करण्याची स्वारीची तयारी झाली आहे असें दिसतें ! 
केवढी कान्ति ही ! काशी ढवळे आजारी आहे असें ऐकतो. 


१०० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


उभयतांची प्रेमानें चेष्टा करण्याचें काम कांहीं दिवस लांबणीवर पड- 
णार ! काशी ढवळे हिला “ राणीच्या बागेत आणि प्रिन्स ऑफ्‌ वेल्स 
म्युझिअममध्यें काय काय पाहिलंत आणि काय काय ऐकलंत ” असं 
मी विचारणार आहें. पण हे पुढचे विचार. सद्दा वर्षांच्या तुरुंगवासा- 
मुळें माझें शरीर म्हाताऱ्याच्या सारखें झालें असलें तरी मन म्हातारे 
झालें नाहीं हें वरील सहजगत्या लिहून गेलेल्या वाक्यावरून कळेल. 

आमच्या सौभाग्यवतीनें माझें सामाजिक काम चालविळें याबद्दल उपकार 
वाटतात, पण चिंगीचें लम माझ्या पश्चात्‌ उरकून घेतलें म्हणून किंचित्‌ 
वाईट वाटतें. गणपतराव हरळे नांवाचे अस्पृशयोद्धारक संस्थेचे जे 
चिटणीस आहेत त्यांनीं चिंगीला मुंबईस ती गेली असतां पाहिले होतें. 
त्यांनीं तिचें लग्र उरकून घ्यावयाचे असल्यास अस्थश्य समाजांतील 
काळोबा बोरवणकर नांवाचे एक मेट्रिक झालेले गृहस्थ आहेत, 
शिकलेले आहेत, चांगळे आहेत, जी. आय्‌. पी. मध्यें नोकरी आहे 
बगैरे लिहिलें आणि सौ.ला घरीं चालत आलेलें हें स्थळ दवहूं नये असें 
वाटून, तिनें माझ्या पश्चात्‌ हें कायै उरकून घेतलें, हें एका अर्थी बरेंच 
झालें. मुलीचें त्यांत हितच झालें. मुलगा गरीब आहे; पण अस्पृस्यंमध्ये 
इतका सालस आणि हुशार मुलगा भिळावयाचा नाहीं असें सौभाग्यवती 
म्हणते. चिंगीला आणि तिच्या यजमानांना भेटण्याची इच्छा आहे, पण 
उगाच खर्च होतो म्हणून येऊं नये असें लिहिलें आहे. आपण सर्वानी 
अगत्य यावें,-आपणांला पैशाची ददात नाहीं. अगत्य यावेच. 

नारायणराव पाठक यांचें भूलें मोठें पत्र आलें आहे. त्यांत त्यांनीं 
या सहा वर्षात त्यांच्या मनामध्ये झालेली क्रान्ति वर्णन केलेली आहे. 
स्वारीचे मन काशी ढवळे हिच्याशी लम करण्यास अनुकूल झालें 
आहे, हें त्यांच्या पत्रांतल्या पुढील उताऱ्यावरून कळून येईल, आपला ज्ञानमार्गे 
चुकीचा होता हें सांगण्याकरिबां जगांतच ज्ञानमार्गाविषयींचा विश्वास कमी 
होत चालला आहे असें ते भासवीत आहेत. पण शेवटीं काझी 
ढ़वळे डोकावतेच | 


इंदु काळे व सरला भोळे 


“पदार्थविज्ञानशास््रज्ञांचा जोरकस आत्मप्रत्यय जाऊन “ अणोरणीयान्‌? 
असा जो इलेक्ट्रॉन त्याच्या स्वरूपासंबंधानें आश्रयेमुग्ध होऊन त्याच्यापुढे 
त्यांना हात जोडून उभें रहावें लागत आहे. रसायनशास्रज्ञांना मूलद्रव्यांच्या 
मिश्रणापासून जीवोत्पत्ति करतां येईल असें वाटत होतें, पण आतां ही 
आशा व्यर्थ ठरूं पहात आहे. जीवनशामप्नज्ञांना डार्विनचा विकासवाद म्हणजे 
एक जीवनाचें गूढ उकलणारी गुरुकिल्लीच वाटत होती, पण या विकास- 
वादाच्या गुझकिल्लीनें ज्ञानाचीं कांहीं कपाटें उलगडली आहेत तरी कांहीं 
अंतिम प्रश्नांची उत्तरें ज्या पेटींत ठेविळेलीं आहेत त्या पेटीला ही किल्ली 
लागू पडत नाहीं असें दिसूं लागले आहे. मानसशात्नाला आत्मा 
हा पदार्थच काय आहे हें कळेनासें झालें आहे. आणि अलीकडे तर बौद्धिक 
व्यापारापेक्षां जाणीव नसलेल्या मनोवस्थांचेंच प्रस्थ माजत चाललेलें आहे. 
राजकारणांत केम पाशा, मुसोलिनी, हिटलर, लेनिन, गांधी, वगैरेचे नवे 
नवे प्रयोग होत आहेत व ते कमीअधिक यशस्वी होत आहेत आणि 
इतिहासशास्त्र व समाजशास्र यांतील परंपरागत सिद्धांतांना हरताळ फासीत 
आहेत. आणि अखेर मला तर असें वाटूं लागलें आहे कीं ज्ञान हें मानवी 
मनाच्या पूर्णपणें हस्तगत कधीं व्हावयाचें नसून “ नेति नेति ” हेंच म्हणत 
बसावें लागणार. 

अशा स्थितींत कोठल्याहि क्षेत्रांत ज्ञानाच्या पाठीमागें लागून जीवाचें 
बलिदान करण्यांत फायदा काय! मनुष्यजन्म हा श्ञानप्राप्तीकरितां 
नसून देहधर्म संभाळून शक्य तेवढें ज्ञान मिळवावे, शक्‍य तेवढा कलाबिला- 
साचा आनंद उपभोगावा, शक्‍य तेवढें इतरांच्या उपयोगीं पडून त्यांना 
आनंद देण्याचा प्रयत्न करावा एवढ्याकरितां मनुष्यजन्म आहे. केवळ 
देहसुखाने समाधान व्हावयाचें नाही, कारण आपण पशु नाहीं. केवळ 
ज्ञानमागोनें समाधान व्हावयाचें नाहीं, कारण आपणाला जिज्ञासेशिवाय 
इतर आकांक्षाहि आहेत. केवळ कलेच्या पाठीमागें लागून उपयोगी नाहीं, 
कारण एकटी कला ज्ञानाची व नीतीची भूक शमवूं शकत नाही. केवळ 
कर्ममार्ग उपयोगाचा नाहीं; कारण ज्ञानाशिवाय मनुष्य आंधळा आहे व 


१०२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


कलेशिवाय आयुष्य नीरस आहे. तात्पये-( उच्च वातावरणांतून हास्यास्पद 
रीतीनें खालीं येऊन मी म्हणतों कीं ) मनुष्यानें लभ केलें पाहिजे, निदान 
मी लम केलें पाहिजे. कोणाशीं तें तुला ठाऊकच आहे. या बाबतींत पूर्वीचा 
तोरा सोडून देऊन काशी ढवळे हिला “ अग अग काशी, मला कां नेशी ” 
असें म्हणण्याची पाळी आलेली आहे; पण या प्रसंगांतून तुमच्यासारखे 
मध्यस्थ मला सोडवितील अशी आशा आहे. ” 

नारायणराव पाठक व काशी ढवळे या तुल्यगुण वधूवरांना एकत्र आण- 
प्याचें काम आपल्याकडे आहे, तें आपण लवकरच हातीं घेऊं. तिच्या 
वडिलांना पत्र लिहावें म्हणतों. 











विनायक भोळे 
[४९ ] विनायकराव अत्यवस्थ 
तार ( भाषांतर ) 
जरूरीची भाऊराव काळे काँट्रॅक्‍टर 
_सदाश्षिव पेठ, पुणे. 
विनायकराव | अत्यवस्थ | आजारी | सर्वानी 
र, a | ही वाका नट 
ताबडतोब 
[५०] ततः किम्‌? 
पांचबावडी, 
८-१२-१९३३. 


मित्रवर्य रा. रा. भाऊराव काळे यांस नारायणराव पाठक याचे साष्टांग 
नमस्कार वि. वि. 


१०३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आपण इकडे येऊं शकलां नाहींत म्हणून वाईट वाटतें. सवडींत सवड 
काहून बिनायकरावांना भेटून जावेंच. त्यांची प्रकृति कशी आहे हें दर- 
रोज सविस्तर कळवावें म्हणून लिहिलें त्याप्रमाणें लिहीत आहें. ते आपली 
वारंवार आठवण काढीत असतात. इन्दुताई येथें आल्यामुळें त्यांना बरें 
वाटलें, इन्दुताईनीं येथें आल्यापासून घरांतील कामें संभाळण्याचा जणूं 
कांहीं मक्ताच घेतलेल दिसतो. सरलेचें आणि त्यांचें चांगरें सूत जमलेले 
आहे. आणि घराकडे फारसें पहावें लागत नसल्यामुळें पतीची सेवा 
करण्यास त्या बऱ्याच मोकळ्या झाल्या आहेत. इन्दुताईनीं मोठ्या कुशलतेने 
पूर्वीची सगळी बिलें देऊन टाकलीं आहेत आणि घरांत धान्य, भाजी- 
पाला, दूध वगैरेची त्या ददात पडूं देत नाहींत-आणि हैं सर्वे सरला- 
वहिनींचें मन न दुखबितां आणि आपली श्रीमंती न दाखवितां त्या करीत 
आहेत, ही विशेष आनंदाची गोष्ट आहे. 

बिनायकराव आतां खरोखरच सुधारत आहेत. सकाळीं उठल्यावर चांगले 
बोलूं शकतात. आज सकाळीं आम्हीं सगळेजण त्यांच्या खोलीतच चहा 
घेत होतों तेव्हां ते पूर्वीच्या तरतरीनें बोलत होते. अधी एक तास 
बोलणें झाल्यावर ते थकले आणि मग त्यांना थोडीशी गुंगी आली ही गोष्ट 
वेगळी. सरळेने चहा बिस्किटें वगैरे सामान आणल्यावर ते मला म्हणाले, 
“ नारायणराव, लम केलं असतंत तर अशी सेवा करणारी बायको तुम्हांला 
मिळाली असती आणि तुमची प्रकृति बिघडली नसती.” 

“ पण एखादी कृत्या मिळाली असती तर मी याच्या आधींच मेलों 
असतों ” मी हंसत म्हटलें, 

ते म्हणाले, “नाहीं, असें म्हणूं नका. आपल्या पांढरपेशा समाजांत 
नवरे वाईट असतील कदाचित्‌, बायका फार थोल्या वाईट. “कुपुत्रो 
जायेत क्कचिदपि कुमाता न भषाति”# असें म्हणतात, आणि तें खरें 


% ( “--अर्थः--वाईट मुलगा उत्पन्न होईल, पण वाइट माता दृष्टीस 
पडाबयाची नाहीं. ) 


१०३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आहे. मी या वचनाच्या जोडीला माझें अनुभवावर आधारलेलें असें 
वचन घालीन कीं “कुभर्ता जायेत क्कचिदपि कुजाया न भवति ”* 
असे म्हणून त्यांनीं सरलेकडे स्नेह व आदर यांनी युक्त अशा दृष्टीने 
पाहिलें. तेव्हां ती म्हणाली, “ मला खूष करण्याकरितां कांहीतरी म्हणायचं 
झालें ” असें ती म्हणाली खरी, पण डोळ्यांत अश्रूबिन्दु येऊं लागल्यामुळें 
बिस्किटे आणण्याचें निमित्त करून ती आंत गेली आणि एक दोन मिनिटांनीं 
जणूं कांहीं धुरार्ने डोळ्यांतून पाणी येत आहे असें दाखवून पदराने 
डोळे पुशीत पतीला आणखी बिस्किटें व चहा देऊं लागली. 

बिस्किरें खातां खातां विनायकराव म्हणारे कीं “या माझ्या दुखण्याला 
तुम्ही फार भितां असं दिसतंय. पण माझी मनोदेवता मला सांगते 
कीं मी कांहीं या दुखण्यांत मरत नाहीं. मला अजून पुष्कळ काये करायचं 
आहे.” 

“ टिळकांना आणि आमच्या इतिहासकार राजवाब्यांना देखील असंच 
वाटत होतं.” मी भान न राहिल्यासुळें आणि मित्राशी वाद करण्याची 
प्रवृत्ति प्रबळ होऊन बोललो. 

“ कबूल आहे, त्यांच्याप्रमाणे माझाहि भ्रम असेल. पण आपण आणखी 
कांहीं वर्षे जगणार आणि कांहीं राजकीय कार्य करणार असं वाटत आहे 
खरं.” मी यावर कांहींच बोळलों नाहीं पण तेच विलक्षण रीतीनें हंसून 
म्हणाले, “ बाकी आमचं कार्य म्हणजे काय, तर यांव सोडून न 
जाण्याचा हुकूम मोहून पुनः तुरंगांत जायचं! आजारी आहे म्हणून बरं 
आहे, नाहीं तर आम्ही आतां पुनः तुरुंगांतच असावयाचे ! ” 

“ तुरुंगांत पुनः जाण्यांत काय अर्थ आहे? काँग्रेसचा पराभव 
शाळेला आहे आणि हा पराभव कबूल करून पुढच्या युद्धाची पुनः तयारी 
करण्यांत खरा शहाणपणा नाहीं का ६” मी असं म्हटल्यावर ते म्हणाले 
“ बरोबर आहे, तुमच्या दृष्टीनें हें बरोबर आहे. पण आमची दृष्टि निराळी 


आहे.” 
* वाइड पति दिसेल, पण वाईट पत्नी सांपडावयाची नाहीं, 


१०५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


“ निराळी आहे हैं कोणीहि सांगेल,” इन्दुताई, कधीं न बोलणाऱ्या 
त्या मध्येंच म्हणाल्या. “ पण बरोबर आहे का, हा प्रश्न आहे.” 


“ आतां वाद करण्यांत फायदा काय आहे ९” सरला म्हणाली. तिला 
भीति वाटली, कीं वाद वाहून पतीला उगाच थकवा मात्र यावयाचा. 
“ त्यांचीं मनें बदलणें केव्हांहि शक्‍य नाहीं | ” 


“मी वाद करीत नाहीं, भिऊं नकोस” विनायकराव म्हणाले, 
“ पण एवढंच सांगतों कीं माझीं मतं आतां बदलायची नाहींत. 
आणि कोणाचं मतं बादानें बदलत आहेत १ नारायणराव तूं इतिहास- 
संशोधन करून काय मिळवळंस £ एक तरी निर्विवाद सिद्धान्त ठरविला 
आहेस का ? आणि जुन्या इतिहासांतली एखादी तिथि, नाहीं तर एखादें 
नांव, नाहीं तर दुसरं असंच कांही निश्चित ठरवून जगाचा असा काय 
फायदा होणार आहे ९ आणि इन्दुताईँनें कळेच्या पाठीमागें लागून काय 
मिळवलं आहे? आणि हिच्या ( सरलेच्या ) भाऊनें कंत्रारांत पैसे मिळवून 
तरी काय मिळवलं आहे? “ ततः किम्‌” हा प्रश्न केव्हांहि बिचारतां 
येईल १?” 

“मी आतां वाद करूं इच्छीत नाहीं ” मी म्हटळें आणि कपबशा वगैरे 
आवरूं लागलों, तेव्हां विनायकराव स्मित करून म्हणाले “तुम्ही सगळे या 
दुखण्याठा फार भितां असं दिसतं आहे. मी आतां चांगला बरा होत 
आहें. आणि मी वादहि आतां करीत नाहीं. खरी गोष्ट अकी आहे कीं जो 
तो कोठल्या तरी ध्येयाच्या मागे लागलेला असतो आणि त्यांत मरण आलें 
तरी त्याला तेंच बरें वाटतें. ” ते आणखी पुढें कांहीं बोलणार इतक्यांत 
गांवांतली कांहीं भिक्षुकमंडळी त्यांना भेटण्यास आली. त्यांना आंत 
बोळावल्यावर त्यांच्या पैकीं पुढारी असळेला कृष्णंभट फुरशे विनायकरावांना 
म्हणाला, “विनायकराव, आम्हीं सगळे आपणाला अशी विनंति करण्याला 
आलों आहोत, कीं आपण एवढे चांगळे असून फुकट चालले आहांत. 
आपण अस्शरयांशीं ब्यवहार करण्याचें आजपासून सोइन द्या आणि प्राय- 


१०६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


क्रित्त ध्या म्हणजे आम्ही सगळेजण तुम्हांला हरतऱ्हेची मदत करूं आणि 
प्रत्यक्ष मृत्यूच्या दाढेतून आपणांला सोडवू.” 

विनायकरावांनीं कांही एक उत्तर दिलें नाहीं. “ बरं आहे, मी विचार 
करतों ” एवढेंच म्हणून त्यांनीं तोंड दुसरीकडे फिरवळें, आणि अंथरुणावर 
पडून स्वस्थ निजून राहिले. आम्ही कपबशा आवरू लागलों, आणि 
कृष्णंभट वगैरे मंडळौनें हळू हळू पाय काढला ! 

विनायकरावांना दुपारी चांगली झोंप लागली होती. प्रकृति खरोखरच 
सुधारत आहे. आजच्या प्रमाणें उद्यांहि रात्रीं पत्र लिहीत. मी येथें 
विनायकराव चांगला बरा होइपर्यंत रहावें म्हणतों, कळावे. 

आपला, 
नारायणराव पाठक 


[५१] भलत्या वेळीं भछतं बोछण्याची लकब 
पांचबावडी, 
१०-१२-३३. 

सित्रवये भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 

आज सकाळीं विनायकराव उच्नीरानेंच उठले. काल रात्रीं चांगली झोप 
लागली होती, काळच्याप्रमाणेंय चहापाणी एकत्र झाळें, विनायकरावांनीं 
दुधाचा घावन करण्यास सांगितला ब तो मोठ्या चवीने खाहा, मींहि 
एका घावनावर आणि कांहीं बिस्कीटांवर ताव मारला. मित्र आजारी 
असला तरी देहधर्म थोडेच राहतात ! जग हें असं आहे! 

चहा पीत असतांच गांवांतील केळकरपक्षीय कौन्सिल-प्रवेशवादी मंडळी 
भेटण्यास म्हणून आली. त्यांना देखील सरलेनें चहा आणून दिला. कांहींनीं 
घेतला, पण काहींनी बाटलेल्या मनुष्याकडचा चहा घेतला असतां गांवांत 
बोभाटा फार होईल या भीतीनें गांगरून जाऊन कांहींतरी निमित्त सांगितलें 
आणि चहा घेण्याचें टाळरें. 


१०७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


थोब्या वेळानें त्यांच्यापैकी एकजणानें खिशांतून एक छापील पत्रक 
काढलें आणि त्यावर सही करण्याबद्द विनायकरावांस विनंति केली, 
“ सत्याग्रह सध्यां बंद ठेवावा आणि कौन्सिळें काबीज करावींत ” अझा 
आशयाचें तें पत्रक होतें हें विनायकरावांनीं त्यावरून एक दोन मिनिटें नजर 
टाकल्याबरोबर त्यांना कढून आलें. पत्रक पुरें न वाचतांच ते म्हणाले, 
“ माझी सही या पत्रकावर नाहीं मिळावयाची. केळकर आणि तुम्ही मंडळी 
करीत आहांत तें सगळं ठीक असेल, पण माझ्या सारख्या कट्टर मंडळींना 
हैं पटत नाहीं, त्याला काय करायचं १”? 

“काँ परत नाहीं याचीं कांडी कारणें तर सांगा १ ” त्यांपैकी एक 
जणानें विचारले, तेव्हां विनायकराव म्हणाले कीं “ कारणें काय सांगणार ? 
हा प्रश्न माश्यासारछ्यांच्या बाबतींत आतां वादविवादाचा राहिला 
नाहीं. घ्येयवादिता आतां माझ्या रक्तांत, हाडामासांत, हृदयाच्या अगदीं 
आंतल्या गाभ्यांत जाऊन माझ्या जीविताशी इतकी एकरूप झाली 
आहे कीं ती आतां जीवितनाशाशिवाय नष्ट व्हावयाची नाहीं, '” 

यावर मंडळीपैकीं एकजण म्हणाला, “ पण राजकारणांत असं बोळून 
कसं चालेल? चची करून एकमेकांचीं मनं वळवायला नकोत का १” 

“ बरोबर आहे, तुमचं म्हणणं, ” बिनायकरावांनीं उत्तर दिलें. “ आणि 
खरं बोलायचं म्हणजे मला केळकरांचा पक्षच विचाराच्या दृष्टीने बरोबर 
वारतो. पण हृदयांत काय झालं आहे कुणाला ठाऊक, तो पक्ष स्वीका- 
रावासा वाटत नाहीं. कदाचित्‌ हा खोट्या अभिमानाचा परिणाम असेल, 
पण वस्तुस्थिति अशी आहे खरी. ” 

“ भावनांना तुम्ही फार महत्त्व देत आहांत. राजकारणांत चुका 
ह्या व्हावयाच्याच. चुका झाल्यावर त्या दुरुस्त करण्यांत कांहीं कमीपणा 
नाहीं. ” 

“कबूल, सगळं कबूल, पण प्रकृतिधर्म म्हणून कांहीं आहेच ना? 
कांग्रेसच्या विरुद्ध आमाणिकपणें तुम्ही बंड करीत आहांत हें मला 


१०८ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


मान्य आहे; विचार केला म्हणजे तुमचें म्हणणें मला बरेंच समंजस- 
पणाचें दिसतें हें कबूल; गांधींच्या आज्ञेनुसार पुनः पुनः तुरुंगांत जाण्यामध्यें 
जसें बैये आहे, तसें कांग्रेसविरुद्ध प्रामाणिकपर्णे बंड करण्यांतहि चैये 
आहे हेंहि मला मान्य आहे. पण माझ्या बाबतींत आतां हा विचाराचा 
आणि वादाचा प्रश्न राहिलेला नाहीं. माझी बुद्धि तुमच्या बाजूला आहे, 
पण भावना गांधीकडे मला ओढते त्याला मी काय करूं? आपल्या 
वेब्या-बागड्या मुलावर सगळ्यांत अधिक प्रेम करणं वेडेपणाचं आहे 
हैं मातेला कळत नसतं असं नाहीं, पण तिचा इलाज नसतो. एखाद्या 
तरुणाला आपण विचारलं कीं तुझी प्रिया तुला अगदीं अप्सरेसारखी वाटते 
आणि तिच्याशी बोलणं-चालणं तुला दिव्य आनंद देतं, हें योग्य आहे 
का?” तर तो म्हणेल कीं “ हें सगळं मी जाणतों, पण माझा इलाज 
नाहीं. ” 

यावर “ पण राजकारण हा मातेच्या किंवा तरुणाच्या प्रेमासारखा का 
विषय आहे १? केळकरपक्षीय एक तरुण किंचित्‌ रागानें म्हणाला, तेव्हां 
बिनायकराव म्हणाले, “तुमचा प्रश्न अगदीं बरोबर आहे. पण मातेशी 
किंवा त्या तरुणाशी वाद घालण्यात कांहीं अर्थ आहे का ? शाळेंत दिक- 
णाऱ्या मुलाला तुम्ही कितीहि सांगितलंत कीं विटीदांडू किंवा क्रिकेट 
खेळण्यांत कांहीं अर्थ नाहीं तर तो ऐकणार आहे? १६-१७ वर्षांच्या 
मुलीला तुम्ही सांगिळंत कीं पुरुषाशों बोलतांना लाजण्यांत किंवा संकोच 
धरण्यांत कांही अर्थ नाहीं तर ती तुमचं म्हणणं कबूल करील, पण तिच्या 
वर्तनांत कांहीं फरक होईल का? गाणं-बजावणं ज्याला आवडतं त्याला 
विचारलं कीं गाण्या-बजावण्यापासून काय फायदा होतो, त्यांत वेळ गमावणं 
चुकीचं नाहीं का, तर तो तुमचा युक्तिवाद मान्य करील काय? नाहीं. वेळ 
आली म्हणजे रात्रींचा देखील रस्त्यावर उभा राहून तो गाणं ऐकत बसेल ! 
आमच्या ह्या नारायणराव पाठकांना सांगा पाहूं कीं इतिहाससंशोधनाकरितां 
अविवाहित राहून हाडाची कार्ड करण्यांत कांहीं हशील नाहीं-तो तुमचं 
ऐकणार आहे? खरत्युदाय्येवर पडडेल्या आणि डॉक्टरांनी आशा सोडलेल्या 


१०९ 


इंदु काळे व सरला 


पतीची सेवा करण्यांत अर्थ काय असं एखाद्या पत्नीला कोणी सांगूं 
लागला तर ती त्याचं ऐकेल का १? 


विनायकराव हें शेवटलें वाक्य सहज बोळून गेले, पण सरळेला तें 
ऐकून कसेसेच झाळे आणि तिनें डोळ्यांना पदर लावला. तिच्याकडे अर्थात्‌ 
सगळ्यांची नजर गेली आणि मग तर ती मुळं मुळं रइंच लागली. 
सहज चर्चेकरितां घेतलेल्या उदाहरणाचा असा विपरीत परिणाम 
झालेला पाहून विनायकरावांना आणि इतर. सगळ्यांना वाईट वाटलें. 
“ भलत्या वेळीं भरतं बोलण्याची माझी लकब जन्माचीच आहे, ती 
मेल्यापिवाय जायची नाहीं ”-असं पुन्हां भल्तंच बोळून विनायकरावांनीं 
त्यावेळी क्षणार्धात पसरलेल्या खिन्न वातावरणांत अधिकच भर घातली 
आणि हैं पाहून विनायकरावांनीं कपाळावर हात मारून घेतला आशि 
“ उद्यां या, आपण आणखी बोलं. भावनाच नव्हे तर युक्तिवाद माझ्या 
बाजूला आहे, पण आतां तें कांहीं नको, ” असें म्हणून ते अंथरुणावरून 
उठले आणि विशेष शक्ति नव्हती तरी मंडळीला निरोप देण्याकरितां 
झोपडीच्या दरवाजाबाहेर गेले. इन्दुताईनीं सरळेला सैंपाकघरांत नेलें 
आणि अर्थात्‌ तिची समजूत घालण्याचा तिनें प्रयत्न केला असेल. 


मी काय करावें हें सुचेना म्हणून वेच्यासारखा हें सगळें पहात 
होतों ! 
आज संध्याकाळीं किंवा आतां रात्री पत्र लिहीत आहें तोंपर्यंत विशेष 
कांहीं झालें नाहीं. संध्याकाळीं कोणालाहि भेटण्यास येऊं . दिलें नाहीं. 
आमच्या घरगुती गप्पा आणि थट्टामस्करी यांमध्यें चांगला वेळ गेला 
आणि विनायकरावांना पुष्कळच हुशारी वाटली. कळावे. 
आपला मित्र, 


नारायणराव पाठक 





११० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


[५२] स्त्रियांत देखील खिळाडूपणा आहे म्हणावयाचा ! 
पांचबावडी, 
१२-१२-३३. 
प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 


आज विनायकरावांची प्रकृति पुष्कळच सुधारलेली दिसली. सकाळीं थोडेसे 
घराबाहेर चार पावलें फिरून आले. दुपारीं चांगली झोंप लागली होती. 


संध्याकाळी चहा वगैरे झाल्यावर उन्हें खालीं झालीं होतीं आणि 
विनायकराव सकाळच्याप्रमाणें घराबाहेर शतपावलीकरितां बाहेर पडणार 
होते, इतक्यांत चिंगी आणि तिचे यजमान काळोबा बोरवणकर हातांत 
गाठोडी व वळकट्या घेऊन दत्त उभीं राहिली ! बिनायकरावांना पाहिल्या- 
बरोबर चिंगीनें त्यांना खेब्यांतील पद्धतीनें नमस्कार केला व “ उगाच 
खर्च करून येऊं नको म्हणून सांगितलंत तरी राहवेना म्हणून आल्यें, रागवूं 
नका ” असें म्हणून अश्रूंनी त्यांचे पाय मिजबिले, तिच्या यजमानांनी 
“ आपण तुरुंगातून सुटलेत, पण अत्यवस्थ आजारी आहांत असें ऐकळें 
म्हणून आपली आज्ञा मोहून आपल्या भेटीस आलों, रागावू नये ” असें 
म्हटलें आणि हातरुमाल डोळ्यांस लावला. चिंगीचें उत्कट प्रेम व तिच्या 
नवर्‍याचा चांगुलपणा पाहून आम्हांला सगळ्यांना रडूं कोसळलें. विनायक- 
रावांनींहि डोळ्यांना हातरुमाल लावला, आणि मनःक्षोभ आवरल्यानंतर 
म्हटलें “ चिंगे, क्षमा कसली करायची! मी रागावलों नाहीं. ऊठ, तुमचे 
उगाच पैसे खर्च होऊं नयेत म्हणून तसं लिहिलं, तुम्ही आलेत यांत मला 
आनंदच आहे. नाहीं तरी चांगला बरा झाल्यावर नवी दिवाळी करण्या- 
करितां मी तुम्हांला बोलावणारच होतों. ” काळोबांनाहि त्यांनीं असंच 
सांगितलें आणि “ घरांत जाऊव चूळबीळ भरून चहा प्या, मग पुढें आपण 
बोळं ” असें उभयतांना सांगून आपल्या पत्नीला, चिंगीला आंत घेऊन 
जाण्याचें सुचविळें आणि काळोबांची व्यवस्था लावण्यास मला रावसाहेबांनी 
फमोविलें ! 


१११ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


पाहुण्यांचे चहापाणी होईपर्यंत इन्द्ताईनीं झोंपडीबाहेर आंगणांत जाजम 
वळकटी टाकली होती, तेथें विनायकराव जाऊन बसले आणि कांहीं वेळाने 
आम्ही सगळेजण तेथें जाऊन बसलों. चिंगीजवळ व तिच्या यजमानां- 
जवळ हरतस्हेच्या सांसारिक चौकश्या व गोष्टी झाल्यावर विनायकराव 
म्हणाले, “ तुम्ही सुखी आहांत हैं ऐकून मला आनंद होतो. आणि तुम्हीं 
आलेत आणि भेटलेत हेहि चांगलं केलंत. पण चार आठ दिवसांनीं 
मी चांगला बरा झाल्यावर काळोबांना जाऊं दे. त्यांना नौकरी संभाळली 
पाहिजे. तू मात्र महिना दोन महिने रहा. बाकी, नाहीं राहिलीस तरच 
बरी | कारण माणसं अधिक झालीं कीं काम अधिक पडतं म्हणून आमची 
“ही? रागवायची” त्यांनीं हें वाक्य नेहमींच्या संवरश्रमाणें थट्टेनेच 
उच्चारले, पण नेहमींग्रमाणें त्याचा थोडासा वाईट परिणाम झालाच. पण 
नेहमींप्रमाणेंच तो फार वेळ टिकला नाहीं! एक दोन मिनिटांतच सरला 
सांवरली आणि पुनः थट्टामस्करींत भाग घेऊं लागली. 


गप्पागोष्टी संपत आल्या आणि दिवेलागणीची वेळ होत आली तेव्हां 
विनायकराव अंगणांतच चार फेऱ्या घालतों म्हणाले आणि दोनतीन घातल्या 
असतील नसतील इतक्यांत केळकर पक्षीय दोन तीन लोक तेथें आले. 
त्यांच्या बोलण्याचालप्यावरून ते चांगळे समंजस दिसले, मंडळी पुनः बैठकी- 
वर बसल्यानंतर विनायकराव आपण होऊन म्हणाले, “ वामनराव, बरे 
आलांत, माझी राजकारणांतली वृत्ति काय आहे हें तुम्हांला शांतपणें आज 
समजावून सांगतों. अहो, आम्ही भावनाप्रधान आणि तुम्ही बुद्धिप्रधान 
आहांत. पण तुम्ही आम्ही सगळेच आपापल्या परीनें देशका्य करीत 
आहोंत, आणि एकमेकांना पोषक आहोंत. ” 

“ हें कसँ ! ” वामनरावांनीं विचारलें. 


“ असं पहा. भावना निष्क्रिय विचाराला गति देते आणि विचार हा 
मोकाट धावणाऱ्या अंघळ्या भावनेला पायबंद घालतो. टिळक आणि गोखले, 
तसंच गांधी आणि केळकर हे एकमेकांना पुरक आहेत. ? “ म्हणजे गाहून 


११२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


पुरणारे असंच ना?” मी मध्येंच उगाच कोटि सुचली म्हणून म्हटलें. 
कोटी ऐकून हंसून गंभीरपणें ते म्हणाले, “ पूर्वी टिळक-गोखले-युगांत 
टिळक जहाल झाले म्हणून गोखल्यांना सरकार विचारू लागलं. आतां गांधी 
जहाल ठरल्यामुळें केळकरपक्षाला सरकार जवळ करील आणि त्याचं समा- 
धान करण्याचा प्रयत्न करील. देशाचा यांत फायदा नाहीं का? ” 

यावर वामनराव म्हणाले की “ हा अप्रत्यक्ष फायदा जरी होत असला तरी 
युक्तिवादाच्या दृष्टीने पक्षा-पक्षामध्यें तरतम-भाव नाहीं का? कोणता तरी 
एक पक्ष अधिक खरा आणि देशाला अधिक फायदेशीर असं आपणाला ठर- 
वितां नाहीं का येणार! आणि देशाला अधिक फायदेशीर असलेला पक्ष 
कोणता हें तुमच्यासारख्यांनीं स्वीकारून दुसऱ्यांना तो स्वीकारण्यास 
सांगायखा नको का? ?? 

“ कायदा आणि तोटा पाह्यला लागलेत, ” विनायकराव म्हणाले, “ कीं 
जगांत कांहीं उच्च आणि उदात्त रहावयाचें नाहीं. आधीं फायदा आणि 
तोटा तुम्ही मोजणार कसा? दुसरं असं कीं उद्यं तुम्ही आपल्या शत्रूला 
सिंकळंत आणि स्वराज्य मिळवलंत तरी जिकडे तिकडे आबादी-आबाद 
होईल, देशांतलीं सगळीं दुःखें नाहींशीं होतील, आणि “ फायदा ? होईल 
असं का तुम्हांला वाटतं £ माझी समजूत आहे कीं स्वराज्य मिळालं तर 
देशांतल्या लोकांच्या जबाबदाऱ्या वाहून दुःखांत भर पडेल, म्हणजे आपला 
तोटाच होईल | ” 

“ पृण उच्च दर्जाचा आनंद नाहीं का वृद्धिंगत होणार ? वामनरावांनीं 
विचारलें. 

“हो आनंद वृद्धिंगत होईल. पण आनंद म्हणजे तरी काय? तो 
मानण्यावरच आहे. तो भावनेचाच एक प्रकार आहे. तुम्ही आमच्या 
भावनांची चेष्टा करणारे लोक शेवटीं भावनेवर आलेतच म्हणावयाचे ! ” 

अशा रीतीनें हा वाद चालला असतां रात्र झाली. घरांत दिवाबत्ती 
झाली आणि सगळेजण वामनरावांचा निरोप घेऊन घरांत जाणार इतक्यांत 


११३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आदल्या दिवशीं आलेले घारोपंत नागे, कृष्णंभट फुरशे वगैरे मंडळी आली, 
आणि प्रायश्चित्त घेण्याबद्दल गोष्ट काढूं ठागली. याच सुमारास चिंगी कांहीं 
कारणानिमित्त बाहेर आली, तेव्हां कृष्णंभट दिव्याजवळ बसले होते ते 
तिच्या नजरेला पडळे आणि ती एकदम उदारली, “ याच ब्राह्मणाने 
माझ्या आईचा हात घरला होता आणि यानेंच तिला ठार मारलं असावं ” 
तिच्या या उद्गारामुळें सगळ्यांनाच चमत्कारिक झालं. कृष्णंभट ओरड 
व बरळूं लागले. सरला आणि इन्दूताई बाहेरचा गलका ऐकून काय प्रकार 
आहे तें पाहण्यास आल्या. क्षणार्धात त्यांना खरा प्रकार समजला. “ चिंगी 
म्हणते तें खरें असेल. माझ्यावर देखील या दुष्टाची वाईंट नजर होती. 
इतके दिवस बोलल्यें नाहीं एवढेंच.” असें सरला उद्गारली तेव्हां तर 
कृष्णंभटाच्या तोंडाला कांहीं सुमारच राहिला नाहीं. पुढचा हा प्रकार वर्णन 
करून करायचं आहे काय? विनायकरावांना इन्दूताईनें आणि भी हात धरून 
घरांत नेलें आणि लापशी औषधपाणी वगैरे देऊन झोंपण्यास सांगितरें. 
आतां ते झोपलेले आहेत. 


या आजारांत सरलेचा, इन्दूताईचा आणि चिंगीचा जो स्वभाव मला 
कळून आला त्यावरून ख्री-जातीबहदळ माझा आदर फार वाढला आहे. 
प्रत्येकीच्या गुणांचे मी कसें वर्णन करूं? बायका इतक्या गुण्यागोविंदाने 
राहतील अशी मला स्वप्नांत देखील कल्पना नव्हती. त्यांच्यामध्यें देखील 
खिळाडूपणा आहे म्हणावयाचा ! बायकांमध्ये खिळाडूपणा असेल अशी 
मला कल्पना नव्हती. ज्ञानाची ऐट होती, पण पदोपदीं अज्ञानाचा प्रत्यय 
येत आहे ! 


आपला मित्र, 
नारायणराव पाठक 


इंदु काळे व सरला भोळे 


[५३] यांमध्ये भावनावश कोण नाहीं ? 
पांचबावडी, 
१५-१२-३३. 

प्रतिनिष्ठ इन्दूचे पतिचरणीं सविनय नमस्कार. विनंति बिशेष. 

येथील हकीकत वारंवार लिहिण्याबद्दल बजावून सांगितलें आहे म्हणून 
(आणि नारायणराव पाठक यांचेकडून कंत्राटबहाहर बादशहांकडे रोज 
खलिता जात असतो हैं ठाऊक असलें तरी ) मी हें पत्र लिहीत आहें. 

बिनायकरावांची प्रकृति सुधारत आहे. चांगले उठतात-बसतात, चचो- 
वादविवाद करतात. पण अखेर थकतात आणि मग थकवा येऊन झोंपीं 
जातात ! 


सरळेनें पर्वा रात्रीं अंथरुणावर जवळ जवळ निजलों असतां मला 
रडविलें, मी सगळीं बिरें देऊन टाकलीं आणि बिस्किटें वगैरे सवे सामान 
आणवत्यें हें तिच्या ध्यानांत आल्यादिवाय कसें राहील १ “ इन्दूवहिनी, 
मी हे उपकार स्वीकारू का नको हेंच मला समजत नाहीं ” ती म्हणाली. 
पुढें तिच्यानें बोल्वलें नाहीं आणि ती माझ्या अंगावर डोकें ठेवून घटका 
दीड घटका नुसती रडत द हुंदके देत राहिली. अखेर मोठा उसासा टाकून 
ती दूर झाली आणि एकटीच दोन घटका रडत राहिली. ती फारच 
हळुवार मनाची झाली आहे ! 

काल तिनें चिंगीशीं असंच केलं. “ चिंगे, तूं मोठी झालीस तरी 
म्री तुला रागावत्यें याबद्दल तुझी मी क्षमा मागत्यें ” असं काय काय जी 
तिच्याशी बोलत होती तें मला लिहितां येत नाहीं, सरला मला अतिशय 
विचारी, अल्प वयांतहि पोक्त आणि अतिशय बुद्धिप्रधान अशी वाटावयाची; 
पण पतीच्या काळजी करण्यासारख्या आजारामुळे तिला बिचारीला 
वेब्धासारखं शालं आहे. किंवा कदाचित्‌ इतर बायकांग्रमाणेंच तीहि 
भावनाप्रधान असेल. “ बायकांप्रमाणे ” असें मी म्हटलें, पण विनायकः 
रावांसारखे पुरुष काय कमी भावनाप्रधान असतात ? बिचारे मधून मधून 


११५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


लहानग्या छोटूची आणि छोटीची वारंवार आठवण काहून स्वतः रडतात 
आणि सरलेला रडवितात ! काल तर त्यांनीं कमालच केली. ते म्हणाले, 
“सरले, मला पाणी प्यायला माझ्या आईचं जाडं फुलपात्र देत जा, 
आणि आपल्या छोटूची कोट-टोपी आणि छोटीचं परकर-पोलकं समोरच्या 
खिळ्यांवर लावून ठेव, म्हणजे मला बरें वाटेल. मला जरी बरं वाटत 
आहे, तरी आईची आणि मुलांची आठवण वारंवार येते आणि यावीशी 
वाटते.” सरलेनें बिचारीनें तें सर्वे केळे, पण डोळे पुशीत कसें केलें 
असेल तें आपण कल्पनेनेच जाणावें. आईबापांचें हृदय आईबापांनाच 
कळेल. आपल्या एवढ्याऱ्या छोटीची आठवण आपण नाहीं का नेहमीं 
काढीत १ मला आतां अधिक लिहितां येत नाहीं, म्हणून येथेंच थांबत्यें. 


आपली पत्नी, 
इन्दु 


[५४] तत्त्वप्रतिभेची स्फूर्ति 
पांचबावडी, 
१७-१२-३३ 
प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस नारायणराव पाठक याचे नमस्कार, 
आज जरा चमत्कारिक हकीकत कळवावयाची आहे. 
दुपारीं पुरुषांची आणि बायकांची जेवणे आटोपल्यावर आम्ही सर्वे 
मंडळी विनायकरावांजवळ गप्पागोष्टी बोलत होतों. सरला त्यांना डाळिंबाचे 
दाणे काहून देत होती, चिंगी सुसुंबी सोलून देत होती आणि इन्दु गांवांतून 
तिनें विनायकरावांच्या करमणुकीकरितां एक सतार आणली होती ती 
वाजवीत होती. मी वर्तमानपत्रे वाचीत होतों, आणि मधून मधून बातमी 
सांगत होतों. काळोबा बोरवणकरहि एक वर्तमानपत्र वाचीत होते. एका 
अस्पृर्याला तळ्यांत आंघोळ केल्याबद्दल गांवकऱ्यांनीं मरेमरेतों मारलें 
अशी बातमी वाचल्यावर त्यानें ती आम्हांला वाचून दाखबिछी आणि 


११६ 


इंदु काळे ब सरला भोळे 


“अस्टय्यांचें हें नष्टचय केव्हां संपणार कोणास ठाऊक!” असें 
अर्धवट आपणांशींच आणि अर्धवट विनायकरावांना उद्देशन म्हटलें. 
विनायकराव म्हणाले, “ संपेल, कांहीं दिवसांनीं संपेल. निराश होऊन 
कसं चालेल १२ पुढें तेच म्दणाले “या सगळ्या गोष्टी एकदोघांच्या 
किंवा एकदोन जातींच्या हातांतल्या नाहींत. सबंध राष्ट्र म्हणजे 
लहानसहान का गोष्ट आहे? आणि आपलं राष्ट्र म्हणजे नांवाचं राष्ट्र. 
शेंकडा ९० बायकापुरुष अशिक्षित, जातिभेद, धार्मिक तंटे, संघटनेची 
आणि शिस्तीची संवय नाहीं, एक ना दोन, हजार भानगडी. त्यांत पुनः 
सत्ता परकीयांच्या हातांत. त्यांत पुनः भानगड अशी उत्पन्न झाली आहे 
कीं हे सत्ताधीश स्वतःच जगाच्या आर्थिक भोंवच्यांत सांपडलेले, 
युद्धाची त्यांना भीति. त्यांच्या देशांत पुनः क्रान्तिकारकांची त्यांना भीति 
आहेच. जग सगळं महान्‌ वातचक्रांत सांपडलेलं, त्यांत जित, अशिक्षित, 
बावळे, भांडखोर, असे जे आपण त्यांचा काय निभाव लागणार £ 
जिकडे वातचक्र नेईल तिकडे आपण जायचं, हेंच आपल्या नशिबी.” 

“ महणजे तुम्ही निराशावादी दिसतां ” काळोपंत म्हणाले. 

“ नाहीं, मुळींच नाहीं. उलट माझा आशावाद असा आहे कीं त्याला 
कधींच बाधा यायची नाहीं. मी असं म्हणणारा आहें कीं आपलं कतेव्यकर्म 
आपणांला दिसेल तें करीत जावं. फलाची, नफ्यातोट्याची आणि भविष्य- 
काळची फारशी काळजीच करूं नये. ”” 


“ भविष्यकाळच्या फळाकडे पाहिल्याशिवाय चाळेल कसं?” मी 
म्हटलं, तेव्हां ते हेसून म्हणाले, “ पहा बिचारे. पण जवळचाच भविष्यकाळ 
पाहूं नका. अगदीं लांबचा भविष्यकाळ पाहिलात म्हणजे आपलं राष्ट्र आणि 
आपली संस्कृति-आपळंच राष्ट्र आणि आपलीच संस्कृति कशाला १-सगळींच 
राष्ट्र आणि सगळ्यांच्याच संस्कृति लयाला जायच्या आहेत | इजिएशियन्‌ , 
खाल्डिअन्‌, सुमेरिभन्‌, संस्कृतीचे जें झालें तेंच पुष्कळ कालावधीनंतर 
आपल्या संस्कृतीचे न्हावयाचें आहे, असें इतिहास तरी सांगतो, 


११७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


रष्ट्रांचंच कशाला ? सबंध विश्व थंड गोळ्याप्रमाणें व्हावयाचं आहे, असं 
पदार्थविज्ञानशाक्ल सांगतं. आणि ज्योतिःशा्रहि म्हणतं कीं सबंध अणुपरमाणु 
यांची प्रचण्ड घडामोड पुढें व्हावयाची असून त्या जगठल्यांत पूर्वीचे 
कांहीं एक टिकावयाचें नाहीं ! तेव्हां भविष्यकाळाविषयीं फारसा विचारच 
करूं नये. आपलं शुद्ध मन आपल्याला जें कर्तव्य म्ह न सांगतं तें करावं. 
तें नेहमीं करीत राहण्यांत जो आनंद तो खरा आनंद. तोच नित्य शाश्वत 
आनंद, तेंच निःश्रेयस सुख, तोच स्वगे आणि तेंच आत्म्याचें अमरत्व. अमरत्व 
हैं कालाच्या मापानें न मोजतां सात्विक आनंदाच्या मानानें मोजावयाचें आहे. 
हें अमरत्व नित्य कर्तेव्यकर्म करीत राहिल्यानें ज्याला प्राप्त झालें तो निर्भय 
झाला आणि स्वतंत्रहि झाला. तोच जीवन्मुक्त म्हणावयाचा. ?? 


अंगांत तत्त्वप्रतिभेची स्फूर्ति जणूं कांहीं झाल्यामुळें विनायकराव असें 
बोलत असतां एक पोलीस नाईक तेथें आला आणि फौजदारसाहेबांनीं 
विनायकराव भोळे कोणी आहेत त्यांना ताबडतोब ठाण्यावर बोलावलें 
आहे असें म्हणाला. विनायकरावांनीं त्याला पुष्कळ समजावून सांगितलें 
कीं मी अशक्त आणि आजारी आहें, मला चालवत नाहीं, बैलगाडी आण- 
चलीत तर मी येतों, पण तो नाईक कोठलें ऐकायला ? तो आपला आतांच 
चला असा तगादा लावूं लागला आणि जबरदस्तीची भाषा बोळ लागला. 
विनायकराव संतापून “येत नाहीं ज्ञा” असें म्हणून सत्याग्रह करण्याच्या 
बेतांत होते इतक्यांत मी तेथें सहजगत्या बैलगाडी आलेली आहे असें पाहून 
ती थांबविली आणि त्यांत गादी वगैरे पसरून मिनायकरावांना घेऊन 
चौकीवर गेलों. तेथें फौजदारांना झालेला प्रकार सवै सांगितला तेव्हां 
“ मूर्ख आहेत हे ठोक” असें (तोंडदेखळें म्हणा किंबा मनापासून म्हणा) 
आम्हांस सांगून फौजदारसाहेबांनीं विनायकराव भोळे यांचेबदल रिपोर्ट 
करण्याबद्दल आम्हां हुकूम आला आहे असें म्हटलें आणि कांहीं जबाब 
घेऊन आम्हांला परत लावून दिलें, गांवाबाहेर जावयाचें नाहीं हा हुकूम 
रद्द करण्याच्या हेतूनें ही चोकक्षी आहे, का रोजच्या इजेरीचें लचांड 


११८ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


पाठीमागें लावण्याइतकी प्रकृति सुधारली आहे कीं नाहीं हें पाहण्याकरितां 
ही चौकक्ी आहे, कांहीं समजत नाहीं. 

घरीं आल्यावर थकव्यामुळें आणि मनांतल्या खळबळीमुळें विनायक- 
रावांना ताप आला. आतां ते झोंपीं गेलेले आहेत. माझेंहि कपाळ दुखत 
आहे आणि ताप येणार असा रंग आहे. ताप आल्यास एकदोन दिवस पत्र 
लिहिणार नाही. 

सरलेलाहि ताप आला असावा असें इंदूवहिनींच्या बोलण्यावरून 
दिसतें. पण ती तशीच कांहीं नाहीं कांहीं नाही” म्हणत काम करीत असते. 
अंथरुणावर पडेल तेव्हां समजेल. पण तिला तरी मी कसा दोष देऊं १ 

आपला मित्र, 
नारायण पाठक 


[५५] “To understand—all is to pardon all’ 
पांचबावडी, 
१९-१२-३३ 
प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस नारायणराव पाठक याचे नमस्कार 
वि. वि. 
आज सकाळीं मला ओकारी येऊन पित्त पडळें, हुडहुडी भरली आणि 
मठेरिआचें कपाळ दुखणें वगैरे सगळे प्रकार झाले, विनायकरावांजवळच 
आंथरुण घातळेळें आहे. घाम येऊन ताप निघाला आहे आणि आतां 
थोडें बरें वाटत आहे म्हणून ( आणि आपल्याला वचन दिलें आहे 
तें स्मरून ) हैं पत्र लिहीत आहें. 
दुपारची जेवणें झाल्यावर गप्पागोष्टी बोलत असतां काळोबांनीं 
कृष्णंभटादि ब्राह्मण आणि पोलिसलोक यांना (थोब्याशा ग्राम्य 
भाषेंत) दोष दिला तेव्हां बिनायकराव म्दणाखे, “ कृष्ण॑भर एक 


११९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


वाईट असला म्हणून सगळे ब्राह्मण वाईट नाहींत. तुम्ही कृष्णंभटाकडेच 
पाहतां. पण पांडुरंगशास्त्री अभ्यंकर, नारायणराव काणे यांच्यासारख्या पवित्र 
ब्राह्मणांकडे कां पहात नाहीं ? तसंच पोलिसांना तरी कशाला दोष लावावा १ 
त्यांचं शिक्षण, त्यांच्या घरचं वळण, त्यांच्या सोबत्यांचं वर्तन-यांचा 
विचार करा म्हणजे त्यांचा फारसा दोष नाहीं असं तुम्हांलाच दिसून 
येईल. ” 

“ असं पाह्यला लागलों तर मग जगांत कोणाठाच दोष द्यायला 
नको ! ” सरला म्हणाली. तेव्हां विनायकराव म्हणाले “हो, बरोबर 
आहे तुझं म्हणणं, (“टु अंडरस्टेन्ड ऑल इज ड़ पाडन ऑल”) 
“ सगळं ज्याला समजलं तो सगळं क्षम्य समजतो ” अशी एक म्हण 
आहे ती ध्यानांत ठेव. ” 

“ म्हणी किती ध्यानांत ठेवल्या तरी वाईट तें केव्हांहि वाईटच ”” सरला 
पुनः म्हणाली, तेव्हां ते म्हणाले, “ तुला अजून तें समजायचं नाहीं. 
तुझा दोष नाहीं, तुझा अनुभवच कमी आहे.” 

असें त्यांनीं म्हटल्यावर बोलणें कांहीं वेळ थांबळें आणि चिंगी, इंदुताई, 
सरला वगैरे बायका आणि काळोबा व मी वर्तमानपत्रे वाचीत इकडच्या 
तिकडच्या गोष्टी बोलत राहिलों. विनायकराव गोष्टी ऐकतच राहिले. त्यांना 
झोंप लागली तेव्हां आम्ही गप्पा बंद केल्या. मी थोडीशी इलकी घेतली 
आणि बायका घरांत कामाला गेल्या. कळावें. 

आपला मित्र, 


नारायणराव पाठक 


[५६] स्वघमे 
पांचबावडी, 
२३-१२-३३ 
प्रियपतीचे चरणीं इंदूचे नमस्कार वि. वि. 
इतके दिवस आम्ही बायका गुण्यागोविन्दानें वागलों, पण आज 


१२० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आमच्या स्वभावाप्रमाणे (किंवा माझ्याच दोषामुळें ) पुनः थोडीशी 
तेढ उत्पन्न झाली आहे. निमित्त एवढेंच कीं मी चिंगीनें सैंपाकांत 
फार ढवळाढवळ करूं नये, ती ओंगळ दिसते, ती पदार्थ बिघडवते, असं 
सरलावन्संजवळ म्हणाल्यें. त्या म्हणाल्या कीं “तिला आपण असं 
सांगितलं तर तें “ त्यांना ” पसंत पडणार नाहीं, आणि रागावून डोकं 
संतापून घेतील आणि मला बोलतील. ” मी म्हटलं कीं चिंगीचा मी 
बिटाळ मानीत नाहीं, पण कांहीं म्हटलं तरी पूवेसंस्कारामुळें मला ती 
ओंगळ दिसते, तिनें सैंपाकाला हात लावूं नये, बाहेरचं काम करावं. 
यांत रागवायला काय झालें १ ” वन्सं म्हणाल्या कीं “ मी आपलं त्यांचं 
मत सांगितलं. तुम्हांला योग्य वाटेल तें तुम्ही करा. मी कांही तिला 
अमुक कर आणि तमुक करूं नको असं सांगणार नाहीं. ” वन्संचं हें 
म्हणणं सरळ होतं, पण मला तें लागलं. त्यांच्यावरचा माझा राग चिंगीवर 
निघाला, आणि तिला मी तूं. हात धूत नाहींस, स्वच्छ नसतेस, वगैरे 
कांहीं लागून बोलल्यें, त्यामुळें तीहि माझ्यावर रागावळेली आहे. माझा 
दोष मला दिसतो, पण माझ्या स्वभावाला औषध काय? लवकरच 
दोघींची समजूत घालत्यें. 

आज नारायणराव पाठक शेजारच्या पाटधर नांवाच्या गांवीं गेले 
आहेत. तेथें कोणी इनामदार आहेत त्यांचेकडे कांही जुने कागदपत्र 
मिळण्याचा संभव आहे, असें कळलें मात्र, लगेच स्वारी काल अंगांत 
ताप होता वगैरे सगळ्या गोष्टी विसरून, चाळत त्या गांवीं गेली. उद्या 
परत येतील असें वाटते. 

आज दुपारची सविस्तर हकीकत नारायणराव पाठक छिहितात 
त्याप्रमाणें लिहिण्याचा प्रयत्न करत्यें, पण, तो साधेल असें वाटत नाहीं. 


पोलिसांकडून पुनः एक मनुष्य साध्या ड्रेसमध्येंच आला होता. त्यानें 
माझी, चिंगीची, नारायणराव पाठकांची वगैरे अरेरावीनें आणि उरमटपणानें 
र्न विचारून चौकशी केली. विनायकराव रागाने भडकणार होते, पण 


१२१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


त्यांनीं विवेक करून राग गिळला. तो गेल्यावर एवढंच म्हणाले कीं 
“ बिचारे अज्ञान आहेत, त्यांच्यावर रागावण्यापेक्षां त्यांची कींव करावी 
झालं. ” पोटांत मात्र त्यांच्या राग ढवळाढवळ करीत असावा | 

दुपारीं चहा घेतांना विनायकरावांनीं काळोबा बोरवणकरांशीं बोलतांना जे 
कांहीं विचार सांगितले ते मला चांगले सांगतां येणार नाहींत. पण ते फार 
उच्च होते आणि ऐकतांना फार मौज वाटली. आपला समाज बिघडला आहे, 
जगाची सामाजिक घटनाच चुकीची झालेली आहे म्हणून मनुष्याला 
आपली सर्वागीण उन्नति करून घेतां येत नाहीं असा त्यांच्या म्हणण्याचा 
रोख होता. मनुष्यामध्ये हरतऱ्हेच्या वासना, सहजप्रेरणा, आवडी-निवडी, 
आकांक्षा वगेरे आहेत, पण समाजरचनेमुळें सगळ्यांची यथायोग्य एकवा- 
कयता होत नाहीं, एखाद दुसऱ्या अंगालाच भलतेंच महत्त्व येऊन स्वभाव 
“ एकारतो आणि बेढब होतो ” असें ते म्हणाले. मनुष्याला सगळं 
कांहीं पाहिजे आहे. त्याला नीति पाहिजे, कलाहि पाहिजे; द्रव्य पाहिजे; 
मानसन्मानहि पाहिजे. स्वार्थीपणा त्याच्यांत आहे, परोपकार बुद्धीहि आहे; 
भोग पाहिजे, त्यागहि पाहिजे; तात्य मनुष्याचें कोणत्याहि एका गोष्टीनें पूर्ण 
समाधान न्हावयाचें नाहीं. त्याला द्रव्य पाहिजे, अधिकार पाहिजे, बायकोचें 
झुख पाहिजे, मुलेंबाळें पाहिजेत, आणि ज्ञान, देशभक्ति, कलोपासना वगैरेहि 
पाहिजेत. या सगळ्या वासनांची तृप्ति होणें सध्यांच्या समाजांत शक्‍य 
नाहीं, म्हणून त्याला कांहीं वासनांची लपवा-छपवी करावी लागते, 
कांहींची मुस्कटदाबी करावी लागते, कांहीं दाबून दडपून ठेवाव्या लाग- 
तात आणि कांहीं वासना माराव्या लागतात, पण वासना कधींच पुरत्या 
मरत नाहींत. त्यांची फार तर मुस्कटदाबी आपण करूं शकू, आणि पोटांत 
त्यांना कोंडून ठेवूं. पण वेताच्या पेटाऱ्यांत ठेवलेल्या सापांप्रमाणें संधि 
सांपडतांच या वासना फणा बाहेर काढतात! जगांतलीं दुःखें कांहीं 
वासना (वाईट तशा चांगल्या वासना--) दाबाव्या किंवा बाह्यतः तरी 
माराव्या लागल्यामुळें उत्पन्न झालीं आहेत. समाजघटना सुधारल्या- 
शिवाय वासनांची घातुक मुस्कटदाबी, चेपाचेपी, रपवाळपवी, चेंगराचेंगरी 


१२२ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


थांबावयाची नाहीं आणि पूर्ण सुख कधीं मिळावयाचं नाहीं. तोंपर्यंत कोणी 
केवळ नीतीचे उपासक, कोणी केवळ कळेचे उपासक, कोणी त्याग 
करणारे, कोणी भोग उपभोगणारे; कोणी ज्ञानाच्या पाठीमागे, कोणी 
द्रव्याच्या पाठीमागें; कोणी राजकारणी, कोणी समाजसुधारक; कोणी 
सीतासावित्रींचीं स्तुतिस्तोत्रं जपणारे तर कोणी घटस्फोट आणि कंत्राटी 
लम मागणारे;-असे एकांगी एकारलेळे, बेढब, विद्रूप, असमाधानी, 
दुःखी कष्टी लोक दिसावयाचे ! अझा स्थितींत ज्यानें त्यानें आपल्या शरीर- 
प्रकृतीला मानवेल, मनःप्रकृतीला आवडेल, आर्थिक परिस्थितीला जुळेल, 
भावनांना रुचेल, मताला पटेल, असा एखादा मागे स्वीकारावा आणि तोच 
आपला “ स्व-धर्म › मानून त्यांत रममाण व्हावें. आपला हा “ स्व-धर्म * 
इतरांनाहि “ स्वधर्म › वाटलाच पाहिजे, असा आग्रह धरण्यांत अर्थ नाहीं. 
प्रत्येक जण आपआपला ' स्व-धर्म ? आचरूं लागला आणि इतरांच्या 
स्वघर्मांत ढवळाढवळ करण्याचें किंवा त्याची निंदा-नालस्ती करण्याचें टाळूं 
लागला तर जगांतलीं निम्याहून अधिक भांडणें कमी होतील, असें त्यांनीं 
शेवटीं सांगितलें, 

काळोबा बोरवणकरांनीं व आम्ही मधून मधून विचारलेल्या प्रश्नांची 
उत्तरें देतांना त्यांनीं हें सगळं सांगितलं, पण मला सारांश जो आठ- 
वला तो ( आपणांला सगळ्या गोष्टी कळाव्याशा वाटतात म्हणून ) कळ- 
विला आहे. 


आमचं हें अशा प्रकारचं बोलणं संपत आलं तेव्हां फौजदारसाहे- 
बांकडून पुनः एकदां एक दिपाई आला आणि विनायकरावांना गाडीत 
घाळून चौकीवर ताबडतोब घेऊन या असें सांगून गेला. विनायकराव 
मनांत चरफडळे, पण गाडी करवून चौकीवर गेले आणि आले ते अंगांत 
चांगला ताप भरलेला. आतां ताप उतरला आहे. पण पोलिसांकडच्या या 
खेळांनीं दुखणें उलटतें कीं काय अशी भीति वाटते. कळावें. 
आपली पत्नी, 
इन्दु काळे 


१२३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


[५७] आशाछतेचे उन्मूलन 
साखरपॅ. 
४-१-३४ 
प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस नारायण पाठक, मुक्काम साखरपें याचा 
सा. न. वि. बि. 


विनायकरावांची प्रकृति अलिकडे आठ दहा दिवस चांगली सुधारू लागली 
आहे, जपलें पाहिजे पण काळजी करण्याचें कारण नाहीं, हें मी पांचबा- 
वडीहून मार्गे कळविलें आहेच. प्रकृति बरीच सुधारली आहे, काळजी करूं 
नये. मी येथें साखरप्यास येण्याचें कारण असेः 

मला चार दिवसांपूर्वी काशी ढवळे हिच्या आईचें पत्र आलें कीं सवडी- 
डुसार भेटून जावें. आजाराचा उल्लेख नव्हता, व अलिकडे तिची प्रकृति 
सुधारत चालल्याचें मी ऐकले होतें, म्हणून तिने कशाला मुद्दाम बोलाविले 
असा प्रश्न पडला. लप्नाविषयींचा अखेरचा प्रयत्न करून पहावा असें तर 
तिला वाटत नाहींना अशी शंका आली व तीच खरी असावी असें विनायक- 
रावांनाहि वाटलें. विनायकरावांनींच पत्र लिहून भेटीचा हा योग लुळवून 
आणला असावा असा मी अंदाज केला. त्यांची प्रकृति बरी होती 
म्हणून मी तिकडे जाण्याकरितां निघालो. जातांना विनायकरावांनीं 
सांगितळें कीं “ आतां तिला आपलें मन सांगून टाक, मी आजारी आहें, 
म्हणून तिला तूं प्रेमाचं पत्र लिहिण्यास कांकूं केलेंस, पण आतां जात 
आहेस तर मित्र सृत्युशय्येवर असतांना असल्या गोष्टी कशा बोलाव्यात 
असले विचार येऊं देऊं नकोस. ” मीहि तसाच बेत केला होता. 
आणि पुढील मनोराज्यें करीत होतों. मधून मधून ती अत्यवस्थ 
आहे कीं काय अशी भीति वाटे, पण ती फार वेळ टिकत नसे. पुनः 
मनोराज्यें सुरू होत | 

साखरपें जवळ जवळ येत चाललें व उजाडण्याचा सुमार झाला तेव्हां 
मी बैल्गाडींतून उतरून चाळ लागलों. मनांत विचार आला कीं आपल्या 


१२४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


नीरस कष्टमय आयुष्याचीहि रात्र सरली व आनंदमय संसाराचा सूर्योदय 
लवकर होणार. पूवे दिशेचें मुख किंचित्‌ लालसर झालें होतें व सभोंवार 
अंधार होता तो पाहून मनांत म्हटलें कीं सुमुखी काशी ढवळे काळी चंद्रकळा 
नेसून आपलें स्वागत करण्यास आली तर तीहि अशीच दिसेल | गाईची 
गोजिरवाणीं वासरें पाहून आपणांस मुलें होऊन गाईंच्या वात्सल्यसुखाचा 
आपणांस कधीं अनुभव येईल काय अश्ली कल्पना मनांत आली. 
पक्ष्यांचा किलबिलाट ऐकून पुढें मागें घरांतल्या मुलांबाळांचा गोंगाट 
असाच आल्हाददायक होईल काय असा विचार मनांत डोकावला. 
वाऱ्याची झुळूक आली तेव्हां क्षणमर भास झाला कीं वारादेखील सहानुभू- 
तीर्ने काशी ढवळेकडे जाण्यास आपणांस प्रोत्साहन देत आहे. फुलांचा 
सुवास आगामी सुखाची नुसती चुणूक दाखवीत आहे असा भ्रम 
झाला. पण रस्त्याच्या बाजूच्या एका खड़थांत पाय थोडासा मुरगळला 
आणि कांटा बोचला तेव्हां लगेच शुद्धीवर आलों ! 

मनांत अझा तऱ्हेचे अनेकविध सुखदुःखात्मक विचार घोळत असतां 
मी काशी ढवळे हिच्या घरीं गेलों व ओटीवर बसलों तेव्हांच मला खरा 
प्रकार अजमावतां आला. कारण, कोठून केव्हां निघालांत वगैरे मामुली 
प्रश्न विचारण्यापलीकडे कोणीच कांहीं माझ्याशी बोलेना. पाय धुण्यास पाणी 
आणून ठेविलें होतें त्यानें पाय धुवून “ आतां उकडत आहे, अंघोळ करून 
येतों ” असें मी घरांत प्रवेश मिळावा म्हणून म्हटलें. अंघोळ करण्याक- 
रितां मागील दारीं जाऊं लागलों तेव्हां काशीची आई रडत असलेली 
दिसली. मी कशीबशी अंघोळ केली, आणि कोकणच्या पद्धतीला अनुसरून 
चार आचमनें घेऊन गंध लावलें. तरी देखील कोणी कांहीं थांग लागूं 
देईना | प्रत्येकजण कांहीं तरी क्षुङ्लक गोष्टीबद्दल बोले. चहा पाणी झाल्यावर 
मला काशीच्या आईनें काशी आजारी आहे, तिच्याकडे चला पाहिजे तर, 
असें म्हटलें आणि मी अर्थात्‌ उत्कंठेने तिच्या पाठोपाठ चाळं लागलों. 
काशी अंथरुणावर पढून माझी जणूं कांहीं वाटच पाहात होती असें 
तिच्या चर्येवरून दिसलें, तिच्या आईने तिच्या पाठोपाठ आलेल्या मुलांना 


१२५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


बाहेर जाण्यास सांगितलें आणि ती आपणहि कांहीं तरी निमित्त करून 
संपाकघराकडे गेली. मी काशीजवळ गेलों व हात धरून ताप कितपत 
आहे हें पाहिलें आणि डॉक्टर कोण आहे, किती दिवस ताप येत 
आहे, वगैरे आजाराबद्दलच्या इकडच्या तिकडच्या मामुली चौकऱ्या दोन 
तीन मिनिटें केल्या, नंतर कांपत कांपत म्हटळें, “ माझें मन आतां 
बदलले आहे, मी लम्नाला तयार आहें.” “आतां काय उपयोग?” ती 
म्हणाली. “ कां, उपयोग कां नाहीं £ तूं बरी होशील लवकर.” असें मी 
म्हटळें, पण मी खोटें बोलत आहें असें माझें मलाच वाटलें; कारण 
ती जरी चांगले बोलत होती तरी तिच्या चेहऱ्यावर अर्धवर प्रेतकळा आली 
होती हें मला स्पष्ट दिसत होतें. “ मला क्षमा कर ” असें मी म्हटल्यावर 
तिला आणि मला दोघांनाहि रडूं कोसळलें. थोडक्याच अवधींत शोकाचा 
आवेग आवरून ती म्हणाली, “ आपण केलेंत तेंच योग्य केलेत. 
ध्येयापुढें प्रेमाची मातब्बरी नसावी. आपण असे घ्येयनिष्ठ आहांत 
म्हणूनच माझी प्रेमाची एकनिष्ठता कायम राहिली. ” पुढें आम्हीं असेंच 
कांहीं तरी बोलत राहिलों. त्यांतलीं एकदोन वाक्यें सांगतों, कारण ताँ 
कानांत घुमत आहेत. तीं अशीं:--“ पण बायका ध्येयाच्या आड 
येतील असें तुम्हीं मानतां कोणत्या आधारावर ? सरलावहिनी ध्येयाच्या 
आड आल्या का ? ” 


माझ्या येण्यानें काशीची प्रकृति तीनचार दिवसांत चांगली सुधारू 
लागली, तिच्या आईला हें पाहून फार आनंद झाला. माझें मतान्तर 
तिला काझीकडहून आलों त्या दिवशींच कळलें होतें, म्हणून तिला माहे- 
बद्दल आपलेपणा वाटूं लागला आणि आमच्या आशांना पालवी येऊं 
लागली. परंतु... ...... दोन दिवसांनंतच आशाबक्ष जळून गेले, 
FS असो. मी लवकरच पांचबावडीला जाईन. विनायकरावांना ही 
गोष्ट न सांगण्याचा मी प्रयत्न करीन; पण माझ्या चेहऱ्यावरून ते सर्वे 
ओळखतील असें वाटतें. त्यांना माझ्यापेक्षांहि वाईट वाटेल | 


१२६ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


तिकडे गेल्यावर पत्र पाठवीनच. 
नारायण पाठक 
[५८] पत्रांतळे पत्र 
पांचबावडी, 
१-७-३४, 


प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस, नारायण पाठक मुक्काम पांचबावडी याचे 
नमस्कार वि. वि. 

मी येथें आल्यावर माझ्या चेहऱ्यावरून आणि मी लपवूं पाहत 
असलेल्या अश्रुबिन्दूंबरून विनायकरावांनीं साखरप्याची बहुतेक सगळी 
हकीकत ताडळीच. हळूहळू त्यांना एकंदर सविस्तर हकीकत सांगितल्याशिवाय 
मला राहवेना. त्यांचे प्रश्नच असे असत आणि विचारण्याची रीतच अशी 
असे, कीं अगदीं क्षुकक देखील गोष्ट मला त्यांच्यापासून लपबितां आली 
नाहीं. सुदैवाने त्या दिवशीं तरी वाईट परिणाम कांहीं झाला नाहीं. 

आज मी सामान आणण्याकरितां बाजारांत गेलों होतों. बायकामंडळी 
सेंपाकघरांत होती. अशा वेळीं पोस्टमनाने विनायकरावांना एक पत्र आणून 
दिलें. त्यांनीं तें पत्र वाचून पाहिळें आणि “ इन्दूवहिनी, इन्दूचहिनी इकडे 
या, आनंदाची गोष्ट आहे ” असें मोठ्याने बोलत ते सैंपाकघरांत घाईघाईनें 
गेले. मानसिक कारणांमुळें म्हणा किंवा हे शारीरिक श्रम देखील सोसले 
नाहींत म्हणून म्हणा, त्यांना लगेच घेरी आली. लवकरच ते सावध झाले, 
आतां ते चांगले बोलत आहेत, आणि आपल्या आततायीपणाच्या वर्तनाला 
दोष देत आहेत. 

पत्र पुढें दिल्याप्रमाणें होतें:-- 


पश्चात्ताप व पापक्षालन 


रा. रा. विनायकराव भोळे यांस बिन्दुमाधव म्हसकर थांचा नमस्कार 
वि. वि. 


१२७ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


मी करूं नये तें पाप करण्यास प्रवृत्त झालों. आतां मला इतका पश्चात्ताप 
झाला आहे, कीं मी विष घातलेला एक पेढा खाल्ला आहे. हें पत्र मी पहांटेस 
उठून शांतपणे लिहीत आहें. लिहून झाल्यावर एका घटकेनें देवळांत हळूच 
पढून जाईन व देवाला शरण जाऊन त्याचे चरणीं प्राण अपेण करीन. 

मी मूळचा वाईट नव्हतों. माझे वडील सच्छील असे हरदास होते. 
त्यांचे पासून मी गाणे-बजावणें, सभाधीटपणा, हजरजबाबीपणा, वगेरे 
शिकलों. शील मात्र घेण्याचें बिसरलों. लहानपणींच मला वाईट संगत 
लागली आणि बायकांना कांहीं एक चारित्र्य नसतें वगैरे कुकल्पना 
खेख्धांतल्या लोकांपासून मी उचलल्या. जरा मोठा झाल्यावर मला दोन- 
चारदां नायकिणींशीं वगैरे संबंध येऊन स्वानुभवहि असाच आला आणि 
म्हणून सौ. इन्दुबाई काळे या देखील अशाच असतील असें वाटलें. प्रयत्न 
करून एकदा अपयश आलें तरी पुनः कसून प्रयत्न केल्यास तिच्या बाब- 
तींत देखील यश येईल असें वाटूं लागलें. माझा कोणी संशय घेऊं 
नये म्हणून नारायणराव पाठकांशीं व आपल्याशींहि त्याचा संबंध आहे 
अशा अथाचीं निनांवी पत्रें मी पाउबिलीं. पण तुम्हां दोघांचा संशय कोणीच 
घेईना. इन्दुताईचें मन वळविण्याचे संभावितपणाचे अप्रत्यक्ष प्रयत्न पुष्कळ 
करून पाहिले तरी यश येष्याचें चिन्ह दिसेना म्हणून कपटहरण करण्याचे 
योजळें. माझ्यावर संशय येऊं नये म्हणून नारायणराव पाठकांनीं तिळा 
पळवून नेली अश्ली खोटी तार तुमचेकडे पाठविली. इन्दुताईना एक लोण- 
कडी थाप देऊन मोटारीत धाळून साताऱ्याकडे मोटर भरधांव फॅकण्यास 
साथीदार असलेल्या ड्रायव्हरला सांगितलें. वाटेंत तिच्याशी लघळपणा 
करण्याचा प्रयत्न केला, पण थोबाड फुटल्यामुळें निराशा झाली व ही ब्याद 
वाटेंत सोइन आपण फरारी व्हावें असा बेत केला. नारायणराव पाठक 
आंबेवाडी या गांवीं शिलालेखाचें संशोधन करण्यास गेले आहेत हें 
त्यांच्याशीं झालेल्या संभाषणावरून मला ठाऊक होतें; व इन्दुताईँशीं 
बस्तान न जुळल्यास मोटर तेथें नेऊन इन्दुताईना तेथें सोडावे व आपण 
फरारी व्हावें अशी अगोदरपासूनच योजना केली होती. सुदैवाने ते 


१२८ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


तेथें भेटले. इन्दुताईंना तेथें सोहून मौ मोटर पुनः पुण्याकडे वळविली 
व पुण्यास एक महिना राहिलों. पुढें अनेक ठिकाणीं दडून राहात होतों. 
दइन राहण्याचा अखेर कंटाळा आला. पैसे संपले, स्नेही म्हणविणाऱ्यांकून 
अपमान होऊं लागले. पोलिसांच्या ताब्यांत जाण्याची भीति वाह लागली. 
माझे हाल कुत्रा खाईना. मनहि पश्चात्तापद्गथ होऊं लागलें. वेड लाग- 
प्याची पाळी आली. अखेर मनाचा निश्चय केला कीं तुरुंगांत जाऊन 
मरेतों काम करीत बसण्यापेक्षां विष खाऊन जीव द्यावा. त्याप्रमाणें मी 
आज एका पेढ्यांत विष घालून ठेवलें होतें तो पेढा खाल्ला. एक तासानें 
त्याचा अंमल सुरू होईल. तेवढ्या अवधींत हें पत्र संपवून तें पोष्टांत 
टाकतों. पहाटेचा एक वाजून गेला आहे तेव्हां काळोखांत मला कोणी 
ओळखू शकणार नाहीं. पत्र टाकून झाल्यावर वाटेंत कोणी भेटणार नाहीं 
व भेटल्यास देवळांत जाऊन लहानपणीं माझे वडील ज्या देवासमोर 
कीर्तने करीत असत त्या देवावर माझी विशेष श्रद्धा आहे म्हणून त्याच्या 
चरणाजवळ जाईन, व पूज्यतम वडिलांचें स्मरण करून व त्यांचौ क्षमा 
मागून मी आपले प्राण सोडीन. 


शेवटीं तुम्हांला एक गोष्ट सांगावयाची आहे. ती तुम्ही भाऊराव काळे 
यांना सांगावी. इन्दुबाई या अत्यन्त शुद्ध अंतःकरणाच्या आहेत. 
त्यांचे शीलाबहल कांहींहि संशय घेऊं नये. खोटें बोळून मला आतां 
कांहीं एक मिळवावयाचें नाहीं. पश्चात्तापदग्ध होऊन झत्यूछा कवटाळ- 
णाऱ्या आणि आपल्या पापांचें क्षालन करूं पाहणायाचे हे शब्द आहेत, 
त्यांवर निःशंक विश्वास ठेवावा. 


आंबेवाडी ) 


५-१-३४ 


बिन्दुमाधव म्हसकर 


सदर पत्र तुमच्या दष्टीनें फार महत्त्वाचें आहे म्हणून अक्षरशः 
नकल करून, रुजू करून घेऊन पाठविली आहे. अस्सल पत्र पोष्टांत 


१२९ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


कदाचित्‌ गहाळ होईल म्हणून ठेवलें आहे. तें पुण्यास स्वाधीन करीन. 
कळावें. 


नारायण पाठक 


[५९] अंतर्मनाची खळबळ, धडपड, बडबड. 


पांचबावडी, 
१२-१-३४. 
प्रियमित्र भाऊराव काळे यांस सा. न. वि. वि. 


आज जरा विनायकरावांच्या बाबतीत चिन्ताजनक बातमी लिहाव- 
याची आहे. किंवा आतां चिन्ता करण्याचें कारणच नाहीं, असेंच 
म्हणावें झालें ! सविस्तर हकीकत अशीः-- 


मी बाहेर सचिन्त बसलों असतां “ विनायकराव तुम्हांला बोलावीत 
आहेत ” असें मला कोणीसें सांगितलें. मी आंत त्यांच्यापाशी गेलों 
आणि तोंड पुढें करून हाताच्या चिन्हाने आणि तोंडाने “ काय पाहिजे ” 
म्हणून विचारळें. ते म्हणाले, “ नारायणराव, तुमचा अन्ञेयवाद खोटा 
मी ब्रह्माशीं तादात्म्य पावलों आहें, एकजीव झालों आहे, समरस 
झालों आहें. ” हा वायूचा झटका आहे हैं मी ओळखले आणि 
म्हटलें, “ बरं उद्यां बोळ आपण. आतां पडा.” “ नाहीं, नाहीं, पडा- 
यचं काय म्हणून? मी ब्रह्मप्रवाहाबरोबर हंसासारखा वाहत आहें, 
सतारीच्या तारांप्रमाणें सवष्टीच्या तारांशी माझ्या ध्वनीचा मिलाफ 
झाला आहे.” “बरं, बरं. सगळं चांगलं आहे. पण आतां निजा.” मी कठोर 
आवाजाने म्हटलें. 


“मी तुमचं ऐकणार नाहीं. मला वायू झाला आहे असं तुम्हांला 
वाटतं. सरलेनें सांगितलं तर मी निजेन. ” असें म्हणून त्यांनीं सरलेकडे 
पाहिलें आणि ती त्यांचेजवछ जाऊन “ निजावं आतां जरा, झोंप आली 


१३० 


इंदु काळे व सरला भोळे 


म्हणजे बरं वाटेल.” असें म्हणाली तेव्हां त्यांना काव्याचा क्षणभर झटका 
आला आणि ते बढबडूं लागले. 

सरख्ा असे सरछा । पेशी पत्नी विरला ॥ 

सरा माझी माता । सरला माझा पिता ॥ 

सरछा माझा शुरु । सरला माझा-- 

यमक आठवत नाहीं, काय करावं ! आतांपर्यंत कधी काव्य केलं 
नाहीं, आतां कुठळं येणार ? 

“आतां अगदीं गप्प बसावे. ” सरला आतां कठोर आवाजाने 
म्हणाली. त्याबरोबर स्वारी एकदम थांबली. क्षणार्धात पुन्हां बडबहूं 
लागले--“ मौनं सवीर्थसाधनम्‌. ” आतां अगदीं गप्प बसतो. बोलायचं 
आहे काय ? आणि बोलणार कसं ? यतो वाचो निवतेन्ते... ... 

--अशी आणि याहून विलक्षण आणि विसंगत बडबड कांहीं वेळ 
झाल्यावर थकवा येऊन विनायकराव निजले. आम्ही तेथेंच बसून राहिलों 
होतों. घटकाभरानें त्यांनीं सरळेला खुणेने जवळ बोलावले आणि तिच्या 
कानांत खोल आवाजानें “ मुलीकरितां-मोफत-शाळा काढ-” असं 
कायसंसं पुटपुटले आणि पांचएक मिनिटें गुंगीतली घशाची घरघर 
चाळून एकदोन उचक्या येऊन जें व्हायचं तें झालं | 

नारायण पाठक 





[ ६० ] देशभक्त मेछा, शाळेला सुटी. 
पुणें, 
१६-१-२३४. 
प्रियमित्र भाऊराव काळे, मुक्काम सुरत यास नारायणराव पाठक मुक्काम 
पुणें याचा नमस्कार वि. वि. 
जरूरीच्या कामाकरितां आपण सुरतेस गेल्याचें येथें आल्यावर कळलें, 
म्हणून आपला तेथला पत्ता विचारून घेऊन त्या पत्त्यावर पत्र धाडीत 


१३१ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


आहें. आतां पांचबावडी येथील शेवटल्या दिवसाचीच हकीकत राहिली 
आहे! 

सरलेनें तिसर्‍या दिवशींच कागदपत्रे आणि भांडीं कुंडीं यांची आवरा- 
आवर धौरोदात्तपर्णे केली आणि “उद्यां पहांटे ५ वाजतां निघणाऱ्या 
मोटारलॉरीनें पुण्यास जाण्याचा आपला निश्चय झाल्याचें सांगितलें. 
रदबदलीदाखल बोलण्याला त्यांनीं अवकाशच कांहीं ठेवला नाहीं, इतका 
त्यांचा आवाज निधोराचा होता. एका स्पेशल मोटारीने आपण सर्वजण 
जाऊं अशी उपसूचना मात्र आम्हीं करूं शकलो आणि सरलाबाईनीं 
ती मान्य केली. 


डॉक्टर-वैय, औषध-पाणी, दूधवाला, वाणी वगैरेंचे बिल आपण 
देऊन ठेविलेल्या पैशांतून देऊन टाकलें होतें तेव्हां मागें कांही ओढ 
नव्हती आणि आम्ही पहाटेस ४-४॥ वाजतां स्पेशल मोटार आली त्यांत 
५ वाजतां बसलो. जातांना कोणाच्या तोंइम कांहींहि शब्द निघत 
नव्हता; निघाला असता तरी मोटारीच्या आवाजामुळे तो स्पष्टपणें ऐकू 
आला नसता. पेट्रोलची का कसलीशी घाण येतच होती आणि प्रत्येकाची 
मर्ने तर दुःखमम्र. शिवाय प्रत्येकाला कांहीं तरी बोलावें अक्षी इच्छा जरी 
होती तरी अशावेळी भलताच शब्द तोंडून जाऊं नये म्हणून प्रत्येक जण 
ओंठावर आलेले शब्द गिळीत होता. “आज फार थंडी नाहीं” 
& मोटार फार जोरांत चाळली आहे”” या पलीकडे कोणी कांहीं बोललेच 
नाहीं, सृष्टीला आमच्या दुःखाची किंवा संकोचाची जाणीव होती असें 
दिसलें नाहीं; कारण कोंबब्यांचें आरवणें, कावळ्यांची कावकाव, कुत्र्यांचे 
अुंकणें, पूर्वीसारखेंच चाललें होतें. आभाळांत आज ढग कांहीं अधिक 
आले नाहींत, सूये वेळच्यावेळी उगवला, उजेड नेहमीसारखाच क्षणाक्षणाला 
अधिक अधिक स्पष्ट होऊं लागला, उष्णता रोजच्या प्रमाणेच हळूहळू 
वाहं लागली आणि विनायकराव भोळ्यांसारखा महात्मा मृत्युवश झाला 
याची जणूं कांहीं दखलगिरीच नाहीं अशा भावनेने गाढवे, गुरेंढोरें, 


१३२ 


इंदु काळे व सरला मोळे 


बेल्गाडीवाळे, मोटारवाले, भाजीविक्ये, दूधविक्ये वगैरे लोकांचे व्यवहार 
चालूं झाले. आठ वाजण्याच्या सुमारास आम्हीं पिंपळगांवाला आलों 
आणि मोटारवाल्यानें एका चहाकॉफीच्या ब्राह्मणी दुकानासमोर गाडी 
थांबवली आणि तो दुकानांत विरला. चहा पिण्याची सगळ्यांना इच्छा 
उत्पन्न झाली, पण संकोचामुळें कोणी कांहीं बोलेना. मी धीर करून जणूं 
कांहीं हवेंतच म्हटलें “ कोणाला चहा ध्यायचा आहे का ९” पण कोणीच 
कांहीं बोलेना. अखेर मी निलाजच्या माणसाचे सोंग आणून म्हटलें कीं 
“ मला थकल्यासारखं झालं आहे. मी चहा पितों बाबा.” तरी देखील 
कोणी कांहीं मोटारीतून उठेना. तेव्हां सरलेनेंच चाणाक्षपणे सगळी परिस्थिति 
ओळखून निश्चयाच्या स्वरानें म्हटलें, “ नारायणराव, मला पण पाहिजे 
चहा. तुम्ही आणि मी पिऊं या.” असें म्हणून ती खरोखरीच उठली आणि 
मोटारीतून उतरून दुकानांत जाऊं लागली. तिच्या पाठोपाठ दुसरी 
मंडळीहि गेली. दुकानांत चहा घेणार इतक्यांत तिच्या मनांत कल्पना 
आली असावी कीं आपण या आसपासच्या खेड्यांत कांहीं जणांना तरी 
अस्पृश्यासारखे वाटतों, तेव्हां दुकानांत शिरलों असतां अपमान व्हायचा 
आणि इतरांना चहा मिळावयाचा नाही. हा विचार आल्याबरोबर ती 
उगेच मोटारीत चढली आणि तेथेंच तोंड धुण्याकरितां पाणी मागून 
घेतलें आणि चहाचा घोटच घेतला; कारण बशींतला चहा निवाला 
होता या निमित्तानें त्यांनीं बशींतला चहा फेंकून दिला आणि कपांतल्या 
चहाचा घोट घेतला असेल नसेल तोंच हुंदका येऊन सगळा चहा मोटारीत 
सांडला | हें मीच तेवढें पाहिलें, इतरांना दुकानांत गेल्यामुळें हा 
अकार दिसला नाहीं. हवा प्रकार पाहिल्यावर माश्या डोळ्यांतहि अश्रू 
आले, पण दुकानांत गेळेली मंडळी बोलावू लागली तेव्हां मन घट्ट 
करून मीहि दुकानांत गेलों आणि आधींच बेचव आणि कडवट असलेला 
चहा कहू तोंड करून घेतला. 

मोटारीत येऊन बसल्यावर त्या गांवी एका देशभक्तानें चालबिलेल्या 
एका राष्ट्रीय शाळेतल्या प्राथमिक वर्गातलीं गांघीटोपी घातलेली ल्हान मुळें 


१३३ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


दिसलीं. तीं शाळेतून परत येत असावींत; कारण “ ए गोप्या, शाळेकडे 
कशाला चाललास ? आज शाळेला सुट्टी आहे ” असें त्यांपैकी एकजण 
म्हणाला. “ कसली रे सुट्टी ? ” असें गोप्यानें विचारल्यावर “ कोणी काळे 
का भोळे देशभक्त मेला अशी बातमी आली आहे. अरे आज सुट्टी 
आहे, चल विटी-दांडू खेळूं या” असें तो म्हणाला आणि गोप्याला 
घराकडे ओढू लागला. 

मोटारीत बसलेले जे आम्हीं त्यांना हा संवाद ऐकून काय वाटलें 
असेल १ आणि सरळेला काय वाटकें असेल ! कोण कसें सांगणार ? तिनें 
पदरानें तोंड झांकून घेतलें आणि आंतल्या आंत ती हुंदके देऊं लागली 
एवढें मात्र मला ठाऊक आहे. 

पुढील प्रवासांत विशेष कांहीं घडलें नाहीं. 

आम्हीं पुण्यास घरीं वेळेवर पोचलो. तेथें अप्पांची गांठ पडल्यावर 
त्यांना आणि सररेला, इंदूताईना, मळा आणि इतरांना काय झालें 
असेल हें विस्तारानें मी सांगत नाहीं. पहिल्यानें जो आकान्त झाला तो 
ओसरल्यावर शोक गिळून टाकण्याचा सगळ्यांचा धीराचा प्रयत्न चालला 
असतां देखील जे दुःखावेग, जें मुळं मुळूं रडणे, जें डोळें पुसणे, जो दुस- 
च्यांच्या समाधानाचा अश्रुयुक्त प्रयत्न, जो ओढून ताणून केलेला वेदां- 
तोपदेरा झाला, त्याचें वर्णन करणें माझ्या शक्तीच्या पलीकडचे आहे 
आणि स्वभावाच्या विरुद्धहि आहे. 

अपांची कंबरच खचळेली आहे. म्हातारपणी हा फारच मोठा आघात 
झाला. त्यांतून निभावून जाणें कठीण दिसते. 

सरलेनें बाह्यतः तरी शोक गिळळेला दिसतो. ती घरांतलें काम करूं 
लागली आहे आणि लोकांनाच उपदेशाच्या गोष्टी सांगूं पहाते पण आंतर 
दुःख कसें लपणार ? आणि हे प्रयत्न कितीसे सफळ होणार १ 

“ माझ्याबदृळ शोक करूं नका, मी शिक्षकीण होऊन जनसेवेचें 
त्यांचें ब्रत पुढें चालवीन ” असें मधून मधून सरला डोळे पुशीत आणि 


१३४ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


हुंदके देत म्हणत होती. पण या बोलण्याला आज विशेष महत्त्व देण्याचे 
कारण नाहीं. त्यांच्या मनाची ठेवण मात्र यावरून चांगली दिसून 
येते. कळावें. 
आपला, 
नारायण पाठक 


[६२] पुणे, 
३१-१-२३४. 
मित्रवये नारायणराव पाठक यांस भाऊ काळे याचा साष्टांग नमस्कार 
वि. वि. 


पहिल्या प्रथम मला आज अशी एक गोष्ट लिहावयाची आहे कीं 
एकंदर परिस्थितीचा आमच्या सौभाग्यवतीवर असा कांहीं परिणाम 
झाला आहे, कीं ती माझ्याशी फारच नन्नतेनें वागते, आणि माझॅ मन 
लहानशा बाबतींतहि दुखबूं इच्छीत नाहीं. अप्पांची सेवा करण्यांत आणि 
त्यांच्या हरतऱ्हेच्या खस्ता खाण्यांत तिला आनंदच वाटतो ! सरलेवद्दल 
तर तिला बहिणीप्रमाणेंच प्रेम वां लागें आहे. आपल्या कलानेपुण्याचा 
उपयोग इतरांना व्हावा म्हणून ती येथील एका शिक्षणसंस्थेंत गायन- 
शिक्षिकेचें काम स्वयंसेविका म्हणून करूं लागली आहे. सौ. बद्दलची 
माझी वृत्ति निवळली होतीच, पण मनांत थोडेसें जें शल्य होतें तें बिन्दु- 
माधव म्हस्करांच्या आत्मकथनपर पत्रानें पार निघून गेलें. आतां आमचां 
मनें अत्यंत शुद्ध झालीं आहेत. दुःखांत सुख एवढेंच. 

सरळेला तूं इथेच राहून जनसेवा कर असें मीं आणि सौभाग्यवतीनें 
परोपरीर्ने आग्रहपूर्वक सांगितकें, पण ती पांचबावडीसच पुनः जाऊन 
पतीचें शैक्षणिक व सामाजिक कार्य चाळ ठेवणार आहे. विनायकरा- 
वांच्या पुष्यस्मरणार्थ मी व सौभाग्यवती यांनीं तिच्या स्वाधीन २५००० 
रुपये केले आहेत व पांचबावडीस “ विनायक समाज-सेवा संस्था ” 


१३५ 


इंदु काळे व सरला भोळे 


काढण्यास तिला सांगितलें आहे. तेथें गुंडांपासून उपद्रव होऊं नये म्हणून 
संस्थेच्या मालकीची एक शाळेकरितां इमारत व एक राहाण्याकरितां घर 
मी बांधून देणार आहे. तिच्याबरोबर दोन पोक्त अशा ट्रेन्ड बाया, 
एक गोपाळराव देवधर यांनीं शिफारस केलेली आणि एक प्रो. अण्णासाहेब 
कर्वे यांनीं शिफारस केलेली, अशा जाणार आहेत, शिवाय एक टेन्ड 
मिउवाइफ देवधरांच्या संस्थेकडून मिळेल असें वाटते. त्यांची सोबत 
आणि संगति सरलेठा फायदेशीर होईल. तिच्या बरोबर एक १० वर्षांची 
मुलगी अगदीं अनाथ असलेली जाणार आहे. चिंगीहि कांहीं दिवस 
जाऊन राहाणार आहे. 

सरेची एकंदर वृत्ति आणि तिची कतृत्वशक्ति पाहून आनंद होतो. 
लौकिक दृष्ट्या पाहिलें तर तिचें जीवित दुःखमयच गेलें व पुढेंहि तें तसेच 
राहणार आहे. पण लौकिक दृष्टीहून उच्चतर अशी एक दृष्टि आहे. लौकिक- 
दृष्ट्या ध्येये म्हणजें दुःखें; पण या दुःखांतच उच्च व सात्विक आनंद 
भरलेला आहे, हैं मार्मिकांना समजतें. (म्हणजे तुम्ही आणि मी मार्मिक 
उरलोंच ! ) 


भाऊ काळे 


समाप्त 


१३६ 





न वामन मल्हार जोशी यांची पुस्तकें 


१ रागिणी ( आद्त्ति ३ री ) ३-०-० 
२ आश्रमहरिणी ( आत्रत्ति ३ री ) त 
३ नलिनी इ: 
४ सखुशीछेचा देव ( आशत्ति २री ) २८००० 
५ नीतिशास्त्रप्रवेश ( आवृत्ति ३ री) ४-०-० 
६ साक्रेटिसाचे संवाद ३-८-० 
७ नवपुष्पकरंडक ७-८-० 
८ विचारविछास ३-०-० 
९ A Gist of the Geeta- 
Rahasya (प्रती संपल्या) ०-८-० 
१० वाङ्मयमाछा पुष्प १ छे--प्रि. ना. म. पट- 
वेन यांच्या सह- 
कारितेनें संपादिलेलें १-४-० 
११ » पुष्प २ रे-- ,„, , १-४-० 


पत्ता:--महिलाश्रम, हिंगणें-बुद्धुक, पुणें. 

















